मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वषे २४ 
.डिसॅबर .१९८०-_ 


2. जा 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


महाराष्ट्‌ राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
प्राज्ञपाठयाला मंडळ वाई, संचालित मासिक 


नवभारत 


वर्षे ३४। अंक ३। डिसेंबर १९८० 
किमत २ रुपये । वाषिक वगणी १८ रुपये 


अध्यक्ष व विश्वस्त 
तकेतीथे लक्ष्मणश्यास्त्री जोशी 


संपादक 


मे. पुं. रेगे 


व्यवस्थापकीय पत्रव्यवहार : 

पां. गो. आपटे, 

व्यवस्थापक “* नवभारत ' मासिक 
द्वारा : प्राज्ञ प्रे, वाई-४१२ ८०३ 
( जि. सातारा ) 


नवभार | 


डिसेंबर १९८० 
अनुक्रम 
संपादकीय * ज्ञानोदय ? आणि महाराष्ट्राचा सामाजिक 
| इतिहास ३१ 
-अ. मा. सुतार 
लोकायतदरांन : वार्ता, चातुवण्येव यक्ञ १। य 
आ. ह. साळुंखे संस्कृत साहित्यात विट्ठल ३३ 
श्रीचक्रघरोक्त आचार्य फोण ? १३ | गणेश थिटे 
-वि. भि. कोलते अ्रंथ-परीक्षण ३७ 
आत्मसंकल्पना : देहात्मवाद १९ । -दे. व्यं. चौहान, र. बा. मंचरकर, 
क्षि. स. अंतरकर वि. रा. जोशी, एस्‌, डी. इनामदार 
व्यवस्थापन $ एक शास्त्र २६ विशेषांकाचे न्य 
-जे. एस्‌. चोघरी दिवाळी विशेषांकांचे स्वागत 
ओडिसीअस पलायतीस २८ । वाचकांचा पत्रव्यवहार १ 
-विश्‍वनाथ थोन्टे सार-संकळन ४) 
लेखक-परिचय 


& आ. ह. साळुंखे $ लालबहाद्दुर शास्त्री कॉलेज, सातारा येथे संस्कृतचे प्राध्यापक व 
विभागप्रमुख, विवकोश्यातील संस्कृत व धर्म विषयांचे अभ्यागत संपादक, ४०२ गुरुवार पेठ, सातारा. 
& बि. मि. कोलते : मराठीचे साक्षेपी समीक्षक, सेवानिवृत्त प्राचाये व माजी कुलगुरू, नागपूर 
विद्यापीठ; (1/0 श्री. दि. वि. कोलते, एस्‌. डी. ओ. (सिव्हिल) वर्धा & शि. स. अंतरकर : मुंबई 
विद्यापीठाच्या पणजी येथील पदव्युत्तर अध्यापन व संद्योधन केन्द्रात तत्त्वज्ञानाचे प्रपाठक ( रीडर ). 
॥ जे. एस्‌. चोघरी $ किसन वीर महाविद्याल्य, वाई येथे वाणिज्य विभागाचे प्राध्यापक व विभाग- 
प्रमुख, वाई-४१२८०३. & विश्वनाथ थोन्टे $ विविध नियतकालिकांतून (“ पोएट ५ * इंडियन 
लिटरेचर /, ' थाट ', 'प्रतिष्ठान' इत्यादी) इंग्रजी-मराठी लेखन; ११६ पश्‍चिम मंगळवार पेठ, बुघले 

गल्ली, सोलापूर. & अ. मा. सुतार $ रा. प, कालेज उस्मानाबाद येथे इतिहासाचे प्राध्यापक व 
विभागप्रमुख, उस्मानाबाद, 6 गणेश थिटे : प्रपाठक, संस्कृत विभाग, पुणे विद्यापीठ, २१ एरंडवणा 
गावठाण, पुणे-४११ ००४. & दे. व्यं. चोहान : इतिहासाचे व फार्सी-उर्दूचे अभ्यासक, महाराष्ट्र 
राज्य लोकसेवा आयोगाचे भूतपूर्व सदस्य, मु. पो. आशीव (ता. औसा, जि. उस्मानाबाद) -४१३ ५२०. 
र. बा. मंचरकर: मराठी विभागप्रमुख, राजर्षी छ. शाहु महाविद्यालय, कोल्हापुर; भाषाशास्त्र 
ब प्राचीन-अर्वाचीन वाडूमयावर ग्रंथलेखन व स्फुट समीक्षालेखन; ९ ब शाहू मिल कॉलनी, कोल्हापूर. 

बि. रा. जोली : मराठीचे प्राध्यापक, पेभराज सारडा महाविद्यालय, अहमदनगर. & एस. डी. 
च » मराठी कथाकार व विश्वकोशातील विविध कला विषयांचे संपादक, विश्वकोश, 
इनामदार * 


वाई-४१२ ८०३. 


संपादकीय- 


ऑपशिशशशशशशिशिण)2”_”_"------...__________________ 


भारतीय आणि ब्रिटिश 


ब्रिटिश राजवटीतील ब्रिटिश सामाजिक जीवनाविषयी लिहिताना श्री. एन्‌. जे. नानपोरिया 
यांनी लाडे कझन यांच्या एका भाषणाचा अतिशय “ मानवी ? (ह्युमन) निवेदन म्हणून उल्लेख केला 
आहे. (धि टाइम्स ऑफ इंडिया, संडे रिव्ह्यू , नोव्हेंबर ३०, १९८०). ह्या भाषणातून एक उताराही 
त्यांनी उद्धृत केला आहे. लॉ्डसाहेब भारतातील आपल्या देशबांधवांना उद्देशून म्हणतात, “ हे लक्षात 
ठेवा, की सवेशक्तिमान ईश्वराने तुमचा हात आपल्या सर्वात महान नांगरावर ठेवला आहे आणि ह्या 
नांगराने पाडलेल्या चरांमध्ये भावी राष्ट्रे अंकुरत आहेत, आणि आकार धारण करीत आहित ७... ह्या 
लाखांमध्ये आपण किचित्‌ तरी न्याय किवा सुख किवा भरभराट, मदेपणाची किवा नैतिक प्रतिष्ठेची 
काही जाणीव, राष्ट्रभक्‍तीची प्रेरणा, बोद्धिक प्रबोधनाची पहाट, कतंव्यभावनेचे काही स्पंदन आपल्या- 
मागे राहील अश्या रीतीने ठेवल्या आहेत, जिथे ह्या गोष्टी नव्हत्या तिथे त्या ठेवून आपण निघालो असे 
आपल्याला वाटले पाहिजे हे लक्षात ठेवा; एवढे तुम्हाला वाटले तर ते पुरेसे आहे, इंग्लिशमन भारतात 
असण्याचे समथंन हे आहे.” 

ह्या उताऱ्यावर भाष्य करताना श्री. नानपोरिया म्हणतात, को ही अर्थात्‌ वक्तृत्वाची आतष- 
बाजी भाहे आणि वस्तुस्थितीशी जुळण्याच्या दृष्टीने फारच आदशंवादी आहे. पण आज भारतीय कझेन 
यांचे हे म्हणणे काही प्रमाणात समजून घेऊ शकतील. (...... “ गावा ४०१७५. ०810 7080 
५४७४0 फ०'१३ फा 80000 पाातश'581101112. ”) हे समजून घेण्याचे फलित काय असेल हे 
श्री, नातपोरिया स्पष्ट करीत नाहीत. 


ह्या उताऱ्याचे विश्लेषण करण्यासारखे आहे. लॉर्डसाहेब भारतीयांचा उल्लेख ' हे लाख, ? 
शब्दशः दशलक्षावधी ( मिलियन्स ) - असा करतात. ही लाखो माणसे असा करीत नाहीत. त्यांच्या 
डोळ्यापुढे विशिष्ट व्यक्‍ती ह्या स्वरूपात भारतीय उभे नाहीत. ती एक प्रजा, एक अवाढव्य समूह 
आहे. माणसे ह्या समूहात विलीन झालेली आहेत. इंग्लिश शासकांनी जिला आकार द्यायचा आहे 
अशी ही कच्ची मानवी सामग्री आहे, तरी हा माणसांचा समूह आहे. असे असले तरी ही पुरती 
माणसे नाहीत. म्हणजे ज्या अर्थाने इंग्लिश माणसे ही माणसे आहेत त्या अर्थाने ही माणसे नाहीत. 


ही पुरतेपणी माणसे नाहीत कारण अनादि कालापासून मानवी आकाराचे देह धारण 
करणाऱ्यांचा जो वंश ह्या देशात वसती करून आहे त्याच्यात न्याय नव्हता, सुख, समृद्धता नव्हती, 
पौषषष आणि नैतिक प्रतिष्ठा नव्हती, राष्ट्रभक्ती नव्ह्ती, बोद्धिक प्रबोधन कधी झाले नव्हते, नैतिक 
भावनेचे कधी स्पंदन झाले नाही. ह्या गोष्टी इंग्लिश माणसांनी येथे आणल्या. मोठ्या प्रमाणावर ह्या 
गोष्टीं ते येथे रुजवू शकले नाहीत. ह्या गोष्टी किचित प्रमाणात जरी ते येथे रुजवू शकले असते, तरी 
त्यांना साथेकता वाटली असती. ह्या थोडक्या यशासाठी त्यांची सारी धडपड होती. हो धडपड त्यांचे 
येथे असण्याचे समर्थन होते. 

थोडक्यात, येथे कधी बुद्ध निर्माण झाला नाही, महाभारत, रामायण रचण्यात आली नाहीत, 
येथे पाणिनी झाला नाही, न्याय-वैशेषिक आणि अद्वैत तत्त्वज्ञान विकसित झाले नाही, अजंठा-वेरूळची 


दोन नवभारत डिसेंबर, १९८० 


लेणी येथे नाहीत, भारतीय संग्रीत आणि नृत्य येथे कधी बहरले नाही, माणसे तळहातावर शिर घेऊन 
येथे कधी लढली नाहीत, स्त्रिया नीतीच्या काही कल्पना स्वीकारून विस्तवात ह्सतहसत कधी शिरल्या 
नाहीत. लॉ्डेसाहेब आठ वर्षे आमचे सर्वोच्च सत्ताधारी राज्यकते होते. सरवसत्ताधीश पण किचित दूर 
असलेला ईश्वर सोडला तर भारतीय प्रजेवर त्यांच्याच सत्तेचे छत्र विराजत होते; आणि त्यांची ह्या 
प्रजेविषयीची कल्पना अशी होती. 

श्री. नानपोरिया यांच्या लेखासोबत जी चित्रे छापण्यात आली आहेत त्यांतील एका चित्राला 
जोडलेली टीप अशी आहे : “... तो हिंदु पळून ग्रेला; त्याच्या डोळ्यात अश्रू होते आणि हातात 
पैसे होते.” ह्या चित्राचा संदर्भ दिलेला नाही, परंतु त्याच्यापासुन मिळणारा संदेश स्वच्छ आहे. हिंदू 
पळपुटा असतो. तो मर्दासारखा कधी लढत नाही. तो लोभी असतो. तो अजीजी करील, 
गयावया करील, आपली कातडी बचावील, पण पक्षाला घट्ट चिकटून राहील. हिंदूंचे हे नैतिक 
वर्णेन हिंदुच्या एका चित्रात साकार झाले होते. गादीवर बसलेल्या, पोट सुटलेल्या, चरबीचे जाड थर 
अंगावर धारण करणार्‍या, सैल धोतर नेसलेल्या, कावेबाज आणि लाचार नजरेने जगाकडे पहाणार्‍या 
माणसाचे ते चित्र होते. तरतरीत चेहऱ्याचा, सडसडीत अंगाचा, दणकट झरीराचा आणि मनाचा; 
निर्भयपणे आणि निमळपणे जगाकडे पाहू शकणारा हिंदू असु शकत नाही. अशी माणसे इंग्लिश अस- 
तात, फारतर यरोपियन असतात, अर्थात्‌ स्त्रिचिन असतात आणि विशेषतः ब्रिटिश पब्लिक स्कूलमधून 
शिकून बाहेर पडलेली असतात. 


कर्झेन यांच्या वरील उतार्‍यातील एक उल्लेख लक्षणीय आहे. ईइवराने ब्रिटिशांच्या हातात 
मानवतेचे शेत कसण्यासाठी म्हणून जो नांगर दिला आहे त्याने पाडलेल्या चरांमध्ये भावी राष्ट्रे अंकुरित 
होत आहेत असा हा उल्लेख आहे. ही अर्थात भावी राष्ट्रे आहेत. किती भावी ? पण कितीही दूरच्या 
भविष्यकालात कर्झेन यांच्या युगात मानवी दृष्टी ज्याचा वेघ घेऊ शकली नसती इतक्या दूर असलेल्या 
भविष्यकालात जरी ही राष्ट्रे उदयाला येणार असली तरी कोणत्यांतरी काळी ती खरोखरीच उदयाला 
येणार आहेत अशी कझन यांची धारणा होती का? म्हणजे खरोखरच भारतात भारतीयांचे स्वतंत्र, 
सावभौम राज्य अस्तित्वात येईल, सडसडीत बांध्याचे बलदंड स्नायूंचे भारतीय सेनाधिकारी असतील, 
यायी, समतोल वृत्तीचे, कणखर नागरी नीती ज्यांच्या चित्तात मुरली आहे असे भारतीय शासक. अस- 
तील, प्रजेत स्वाभिमान आणि शिस्त असेल, विज्ञान, तत्त्वज्ञान, कला, खरा धम, नि:स्वार्थी समाजसेवा 
ह्या गोष्टी भारतात वसत असतील-थोडक्यात, सवेशक्तिमान ईश्वराने जसे इंग्लंडला घडविले आहे 
आणि इंग्लंडचे जे कायमचे स्वरूप आहे तसे स्वरूप, इंग्लंडच्या मार्गदर्शनाखाली, सवंशक्तिमान इदव- 
राने इंग्रजांद्वारा दिलेल्या प्रेरणेचे फळ म्हणून, ही लक्षावधी भारतीय प्रजा कधी धारण करील असे 
कझेन यांना खरोखरीच वाटत होते का? 


कझेनसाहेब उमराव होते. केवळ भारतीय माणसेच त्यांच्या दृष्टीला एक जमाव म्हणन 
भासत होती असे नव्हे. ' खालच्या ' वर्गातील इंग्ल्शि माणसेही त्यांना अशीच दिसत होती. कर्झन 
यांनी एकदा काही ब्रिटिश सैनिकांना उघड्यावर आंघोळ करताना पाहिले तेव्हा खालच्या वर्गातील 
माणसांची अंगे इतकी गोरी असतात ही कल्पना आपल्याला नव्हती असे उद्गार त्यांनी काढले. मेकॉले 
मध्यमवर्गीय होते. ते नंतर लॉड झाले ही तांत्रिक गोष्ट आहे. य्‌रोपियन साहित्यातील ग्रंथांचे एक 
कपाट घेतले तर त्याच्या तुलनेने सबंध संस्कृत साहित्य क:पदा्थ आहे असा त्यांचा निर्णय होता. 
भारताला सुसंस्कृत करण्याचे ' मिशन ' घेऊन इंग्रज भारतात आले आहेत, हे त्याचे येथे येण्याचे कारण 
आणि समथेन आहे अशी त्यांचीही धारणा होती. भारतीयांना सुसंस्कृत करणे ह्याचा अर्थ त्यांच्या 
दृष्टीने असा होता, की जरी भारतीयांची कातडी काळीच राहिली तरी विचार, ज्ञान, भावना, नीती 
ह्यांच्या बाबतीत भारतीय हे इंग्रज माणसांच्या प्रतिकृती ठरतील असे वळण त्यांच्या अंगी बाणवले 


1 


िरळन् ” > 


“-चफबश ८ पवा > 
00000) 
| 


संपादकीय तीन 


पाहिजे, ह्या आदर्शापर्यंत भारतीयांना पोहोचविणे सोपे नव्हते, पल्ला दूरचा होता. माणसांची उन्नत- 
अवनत अवस्था मापण्याचा जो मानदंड आहे तो लावला तर भारतीय गर्तत होते हे उघड होते. 
“इंग्रजांच्या तुलनेने इटालियिन जसा असतो, इटालियनाच्या तुलनेने हिंदू जसा असतो, हिंदूच्या तुलनेने 
बंगाली जसा असतो तसा बंगाल्यांच्या तुलनेने नंदकुमार होता ” ह्या मेकॉले यांच्या वाक्यात हा मान- 
दंड स्पष्ट झ्षाला आहे. 

आणि तरीही एक दिवस असा उजाडेल, को त्या दिवशी भारतातील ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना 
मायदेशी घेऊन जाणाऱ्या दोवटच्या जहाजाने भारताचा किनारा सोडलेला असेल आणि भारतात स्वतंत्र, 
सावंभोम असे भारतीयांचे राष्ट्र स्थिर झालेले असेल असे मेकॉले यांचे भविष्य होते. तो दिवस इंग्लंडच्या 
इतिहासातील सर्वात गोरवास्पद दिवस असेल असेही त्यांनी म्हटले आहे. हे मेकॉले यांचे केवळ स्वप्न 
होते का? को ते त्यांचे साध्यही होते ? ते साध्य होते, जे गाठायचे आहे आणि जे गाठण्यासाठी प्रयत्न 
करायचे आहेत असे साध्य ते होते असे मानण्यात काही अडचणी आहेत. उदा. मोले हे उदारमतवादी 
होते. व्यक्‍ती स्वतंत्र असावी, स्वतंत्र व्यक्‍तींनी एकत्र येऊन स्वायत्त संस्था चालवाव्या आणि राज्यसंस्था 
आणि सरकार यांचे स्वरूपही असे असावे हे त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचे सार होते. अश्या स्वायत्त संस्था 
भारतात निर्माण करणे हे ब्रिटिश राजवटीचे साध्य असले तरी व्यवहाये भविष्यकाळाच्या आवाक्‍यात 
असलेले हे साध्य आहे असे आपण मानीत नाही आणि ह्या साध्याचा भाग म्हणून कोणतीही राजकीय 
सुधारणा आज आपण घडवून आणणार नाही हो गोष्टही त्यांनी स्पष्ट केली होती. 


तेव्हा असे असणे शक्‍य आहे को मेकॉले यांच्या दृष्टीने इंग्लंडच्या इतिहासातील सर्वात गोरवास्पद 
असणारा दिवस हा ख्त्रस्ती आणि इस्लामधर्मी मानतात त्या “ तिणेयदिना ' सारखा (धि डे ऑफ्‌ 
जजमेन्ट ) आहे. म्हणजे इतिहासाचा भाग असलेला तो दिवस नाही. इतिहासाच्या झेवटी येणारा, 
इतिहासाचा शेवट करणारा तो दिवस आहे. कझेन यांना थोडेसे राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभतती येथे रुजायला 
हवी होती. पण टिळक त्यांना नापसंत होते आणि गोखलेही फारसे पसंत नव्हते. त्यांना थोडीशी 
नतिक प्रतिष्ठा पाहिजे होती. परंतु विद्यार्थ्यांनी इंग्लंडच्या इतिहासाचा अभ्यास करावा हे त्यांना मान्य 
नव्हते. कारण त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या भलत्या कल्पना त्यांच्या मनात ठाण मांडतात आणि ते आततायी 
बनतात असा त्यांचा अनुभव होता. इतिहासाच्या क्षेवटी ईश्‍वरी चमत्कार म्हणून जे घडणार आहे 
ते इतिहासामध्ये मानवी प्रयत्नांनी साधायचा प्रयत्न करणे धिसाडघाईचे तर ठरतेच, पण त्यामुळे 
ईवरी योजनेचा, ईश्वराने घाळून दिलेल्या व्यवस्थेचा भंग होतो. 


इतिहासापुरती ईश्‍वराने घालून दिलेली व्यवस्था अशी आहे, की इंग्रज हा मूलतः: भारतीयापेक्षा 
श्रेष्ठ आहे, आदर्श नीतीची कल्पना तो करू शकतो आणि तिचे पालन करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले 
चारित्र्य त्याच्या अंगी असते, हे त्याला लाभलेले ईइवरी वरदान आहे आणि ह्या वरदानाबरोबर 
येणारे ईश्वरदत्त कतेव्यही त्याला लाभलेले आहे. भारतीयांचा संभाळ करणे, त्यांना वळण लावणे, 
त्यांना साजेसे सुख त्यांना लाभेल अशी व्यवस्था करणे आणि ह्या उद्देशाने त्यांच्यावर राज्य करणे 
हे ते कतेव्य आहे. सवच हिंदू ढेरपोटे, कावेबाज, भित्रे, लाचार असतात असे नाही. काही हिंद 
सडसडीत, तरतरीत, शूर, स्वाभिमानी असतात. पण हे हिंदू पलटणीत साधे स॑निक म्हणून असतात. 
ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी त्यांना ट्रेन केलेले असते, शिस्तीची कल्पना त्यांना देऊन ती त्यांच्या अंगवळणी 
वाडलेली असते, ही शिस्त निष्ठेने, काटेकोरपणे पाळण्यावर त्यांचा स्वाभिमान आधारलेला असतो. 
ब्रिटिश आणि भारतीय यांच्यामधील हे वास्तवाचे अधिष्ठान असलेले आदर्श असे नाते आहे. ईश्‍वराने 
घालून दिलेल्या व्यवस्थेशी सुसंगत असे ते नाते आहे. 
* आपण एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे. टिळकांनी ती ध्यानात घेतली नव्हती. गोष्ट हीकी 
नीती, सद्गुण, शिस्त, कर्तव्य इ. संकल्पना दुहेरी असतात. श्रेष्ठांची नीती ही कनिष्छांच्या नीतीहून 


चार नवभारत डिसेंबर, १९८० 


भिन्न असते. उदा. राष्ट्रप्रेम घ्या. ब्रिटिश माणसाचे राष्ट्रप्रेम म्हणजे ब्रिटिश राष्ट्राचे प्रतीक असलेल्या 
ब्रिटिश राजाशी निष्ठा राखणे, ब्रिटिश राष्ट्राचे कल्याण, भरभराट, अभ्युदय वर्गरे साधण्यासाठी सतत 
प्रयत्न करणे, इत्यादी. आता ह्याच चालीवर भारतीय माणसाचे राष्ट्रप्रेम हे ( दुर्दैवाने किवा सुदैवाने 
भारतीय राजा नसल्यामुळे त्याच्याशी निष्ठा बाळगण्याचा प्रश्‍न उपस्थित होत नसला तरी ), भारतीय 
राष्ट्राच्या प्रतिष्ठेसाठी, अभ्युदयासाठी सतत झटण्यातून दिसून येईल असे म्हटले तर ते गैर ठरेल. 
म्हणजे ह्या विधानाचा नीट अर्थ लावला नाही तर ते गैर ठरेल, उदा. ब्रिटिश राष्ट्राची प्रतिष्ठा 
स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून नांदण्यात असल्यामुळे ब्रिटिश राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणपणाने लढण्यात 
ब्रिटिश माणसाचे राष्ट्रप्रेम दिसुन येईल. भारताची प्रतिष्ठा ब्रिटिश अधिराज्याखाली तृप्तीने रहाण्यात 
असल्यामुळे भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लढण्यात भारतीय माणसाचे राष्ट्रप्रेम दिसून येणार नाही. 
ह्याच्यात त्याचा अविवेक, आततायीपणा, आंधळेपणा दिसुन येईल. टिळकांना ही गोष्ट समजली 
नव्हती. गांधींच्या तर ती अजिबात ध्यानात आली नाही. 


पण मेकॉले यांना इतिहासाचे ज्ञान होते; कझेन यांनाही होते. ग्रीसचा वारसा रोमकडे आला 
आणि रोमचा इंग्लंडकडे आला. बाकीची मानवता ही केवळ इतिहासाची चौकट होती. संस्कृतीचे 
रक्षक म्हणून ग्रोस-रोमकडून आलेला, म्हणजे त्यांच्या हातून सुटलेला आणि मग आपल्याकडे आलेला 
वारसा इतरांकडे जाईल ही गोष्ट शक्‍यतेच्या कोटीतील आहे हे त्यांना उमगत असणार. म्हणून इंग्र- 
जांनी चालविलेल्या ईश्वरी नांगराने इतिहासाला पाडलेल्या चरांत भावी राष्ट्रांचे काही अंकूर कझन 
यांना दिसले. पण धोतरे नेसणाऱ्या हिंदूंचे भावी राष्ट्र ? आणि त्यांच्या हातात ईश्वरी नांगर ! 
कझन यांना व्यथित करणारी ही कल्पना असणार. पण ग्रीसच्या मागे प्लेटोने गौरविलेले इजिप्त होते. 
ईश्वरी योजना गूढ आहे. नाहीतर, इंग्रज असताना ईश्वराला ग्रीस आणि रोम यांची जरूरी तरी का 
वाटावो ? 

बायबलमधील एक वचन मेकॉले आणि कझंन, ऐदवर्याच्या आणि सुसंस्कृतपणाच्या मदाने 
उन्मत्त झालेले युरोपियन विसरले, “ माझ्या पित्याच्या घरात अनेक दालने आहेत. ” 


आ. ह. साळुंखे 


लोकायतद्शेन : वाता, चातुर्वण्ये व यज्ञ 


[“ लोकायतदर्शना 'वरील श्री. आ. ह. साळुंखे यांचा ५ वा लेखांक नोव्हेंबर ८० च्या 


अंकात प्रसिद्ध झाला. हा ६ वा लेखांक - संपा. ] 


वार्ता 

कृषी, पश्युपालन, व्यापार, उद्योगधंदे इ. उत्पा- 
दक व्यवसायांचे विवेचन करणाऱ्या विद्येला संस्कृत- 
मध्ये 'वार्ता' (वार्ता ) असे म्हणतात. उदा. 
मनुस्मृतीमध्ये (७.४३) आलेल्या वार्ता या शब्दाचे 
स्पष्टीकरण करताना कुल्लुकभट्टाने आपल्या 
मन्वर्थमुकक्‍तावली या टीकेत वार्ता म्हणजे कृषी, 
वाणिज्य, पश्षुपालन इ. होत ( कृषिवाणिज्यपशु- 
पालनादिवार्ताम्‌ ), असा अर्थ दिला आहे. अर्थे- 
शास्त्रामध्ये कोटिल्यानेही असाच अथे दिला आहे. 
तो म्हणतो, ' कृषिपाशुपाल्ये वणिज्या च वार्ता, 
घान्यपश्ुहिरण्यकुप्यविष्टिप्रदानादोपकारिकी । र 
--जेती, पश्ुपालन व व्यापार म्हणजे वार्ता होय. 
धान्य, पशू, संपत्ती, वनोत्पादने व श्रम यांचा पुरवठा 
करीत असल्यामुळे ती उपयुक्त असते. ' वृत्ति? 
( उपजीविका ) निर्माण करणारी वा वृत्तीचे 
विवेचन करणारी ती वार्ता, असे म्हणता येईल. 
आता, वृत्तीचे साधन असले, तरच आपण अस्ति- 
त्वात राहू शकतो; आणि प्राप्त झालेले अस्तित्व 
टिकविण्याची इच्छा व त्यासाठी केलेली धडपड, हे 
तर प्राणिमात्रांच्या जीवनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य असते. 
अर्थातच, वृत्तीचे विवेचन करणाऱ्या वार्ता या 
विद्येचे, महत्त्व मानवाच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण 
आहे, यात मुळीच संशय नाही. काक 

५ अर्थानथौ वारत्तायाम्‌ । -वात्तमध्ये अथ व 
अनर्थ यांचा विचार केला जातो. ” ( अथेशास्त्र 
१.२.११ ), असे कौटिल्याने म्हटले आहे. याचा 
अर्थ असा की अर्थोत्पादक व अर्थहानिकारक अश्या 

न. भा. १ 


गोष्टींचा विचार वार्ता या विद्येमध्ये अंतर्भूत होतो. 
लोकायतदशंनाने वार्ता या विद्येला अत्यंत महत्त्व 


दिले आहे, हा त्याच्या ऐहिक विचारसरणीचा 


अत्यंत स्वाभाविक व सुसंगत असा परिपाक होय. 
कौटिल्याने “ वार्ता दण्डनीतिशचेति बाहेस्पत्या: ? 
( अथंशास्त्र १.२.४) असे म्हटले आहे. याचा अथ 
बृहस्पतीचे अनुयायी वार्ता व दंडनीती या दोनच 
विद्या मानत होते. राजशेखराच्या काव्यमीमांसेतही 
( १.२ ) अश्याच प्रकारचे विधान आढळते. वात्तेच्या 
साहाय्याने ऐहिक सुखसमृद्धीची प्राप्ती करावयाची 
आणि दंडनीतीच्या साहाय्याने राष्ट्रकंटकांचा उच्छेद 
करून कल्याणकारी राज्याची प्रतिष्ठापना करा- 
वयाची, असा बृहस्पतिप्रणीत लोकायतदशेनाचा 
दृष्टिकोण होता. लोकायतांचे दंडनीतीविषयीचे 
म्हणजेच राजनीतीविषयीचे विचार मी स्वतंत्रपणे 
एका लेखात मांडले आहेत (नवभारत, सप्टेंबर ८०), 
प्रस्तुत ठिकाणी वार्ता या विद्यविषयीचे त्यांचे 
विचार पहावयाचे आहेत. 

बृहस्पतीच्या अनुयायांनी वारक्तेला दंडनीतीच्या 
बरोबरीने एक विद्या म्हणून मान्यता दिली आहे, 
याचा अथं ते कृषी, पशुपालन इ. प्रकारच्या मार्गांचे 
एक विद्या म्हणून अध्ययन करीत होते आणि असे 
अध्ययन करण्याची इतरांना प्रेरणाही देत होते. 
जीवनाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोण नकारात्मक 
नाही, तर विधायक आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. 
अर्थात, यासाठी आपल्याला केवळ भअनुमानावर 
अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही. शंकरा- 
चार्यांच्या नावावर असलेल्या सवेसिद्धान्तसंग्रहा' 


1. नवभारत 


मधीऴ ( संपादक- एम्‌. रंगाचाये, मद्रास, १९०९ ) 
लोकायतिकपक्षप्रकरणामध्ये लोकायतांचे मत म्हणून 
पुढील इलोक आला असून तो लोकायतांच्या विधा- 
यक दृष्टिकोणाचा भक्कम पुरावा आहे- 


कृषिगोरक्षवाणिज्यदण्डनीत्यादिभिर्वूध : । 
दृष्टेरेव सदोपारयेर्भोगाननुभवेद्भुवि ॥ १५ ॥ 


-शहाण्या माणसाने या जगामध्ये नेहमी जेती, 
गोरक्षण, व्यापार, दंडनीती इ. प्रत्यक्षसिद्ध अशा 
मार्गांनी सुखोपभोगांचा अनुभव घ्यावा. 

चार्वाक इहवादी होते, तसेच सुखवादीही होते. 
परंतु त्यांनी सुखोपभोगांच्या प्राप्तीसाठी चोरी, 
दुसर्‍याचे शोषण, फसवणूक इ, मार्ग सांगितलेले 
नाहीत किंवा अश्या वाममार्गांचा धर्माच्या नावा- 
खाली छृपा पुरस्कारही केलेला नाही. ज्या मार्गांच्या 
द्वारे प्रत्यक्षात उपजीविकेचे उत्पादन होत होते, 
आणि जे मार्ग अत्यंत न्याय्य व कायदेशीर होते, 
अशा मार्गांचाच त्यांनी पुरस्कार केला आहे. शेती, 
पशुपालन व वाणिज्य यांचा पुरस्कार करीत अस- 
ताना त्यांच्यावर दंडनीतीचे नियंत्रण आव्यक 
असल्याचेही त्यांनी नि:संदिग्धपणे स्पष्ट केळे आहे. 
क्षिवाय, ' सदा * हा शब्द वापरून नेहमीच या 
मार्गांचा अवलंब करावा, अन्याय्य मार्गांचा कधीही 
अवलंब करू नये, असेही बंधन घातले आहे. कष 
करून खुखाचा आस्वाद्‌ घ्या, असे कोणी सांगि- 
तले तर त्यात काहीही गैर नाही. ते अनीतीचे तर 
नाहीच नाही. उलट, तीच उच्चतम नीती आहे. 

एके ठिकाणी मात्र चार्वाकाने चोरीचाही 
पुरस्कार केल्याचे आढळते: :दैन्यस्यायुष्यमस्तन्यम। ! 
( नेषधीयचरित, १७.८३) - चोरी न करणे 
म्हणजे केविलवाणे आयुष्य जगणे होय. चार्वाकांच्या 
विचारसरणीचा संपुर्ण संदर्भ ध्यानात घेऊनच या 
विधानाचे विवेचन केले पाहिजे. लोकायतदशंनाचे 
साहाय्य घेऊन राजाने राष्ट्रकंटकांचा उच्छेद 
करावा, असे सोमदेवाने आपल्य़ा नीतिवाक्यामृतात 
म्हटले आहे. या राष्ट्रकंटकांमध्ये सोमदेवाने चोरांचा 
अंतर्भाव केला आहे. याचा अथे लोकायतदशंन 
चोरीचा पुरस्कार करीत नाही, तर ते चोरीला प्रति- 
कूल आहे, शिवाय, सोमदेवासारख्या लोकायतांच्या 
विरोधकांचे हे मत आहे, हेही विसरता कामा नये, 


डिसेंबर, १९८० 


लोकायतदशंन हे 13016ए०161; ४०५४७11101, 
चप ेतातांगा8'8000 आणि ७००१ 
08808 यांचा पुरस्कार करते, हे अवुल-फझलचे 
मत मी पूर्वीच उद्धृत केळे आहे ( नवभारत, 
सप्टेंबर ८० ). लोकायतदश्ञंनाने दंडनीती व वार्ता 
यांना विद्या मानलेले असून या दोन्ही विद्या चोरीला 
प्रतिकूल असतात. या दर्शनाने कृषी, गोरक्षण, 
वाणिज्य व क्रण हे धनोत्पादनाचे व धनप्राप्तीचे 
मार्गे सांगितले आहेत. या पाश्‍वंभूमीवर नैषधीय- 
चरितामधील विधानाची तपासणी केली पाहिजे. 
उपरितिदिष्ट असे सवे न्याय्य मार्गे जर कुंठित 
झालेले असतील आणि दैन्याची म्हणजे केविलवाणे 
जीवन जगण्याची वेळ आलो असेल तर नाइलाज 
म्हणून स्तैन्याला (र्‍न्चोरीला) संमती द्यावी, असा 
याचा अथे होतो. उपासमारीचा प्रसंग आल्यावर 
चांडाळाच्या घरची कुत्र्याची तंगडी चोरून विशवा- 
मित्राने हेच दर्शविले आहे. याचा अथे स्तैन्य हा 
आापद्धमे आहे, नित्यधर्म नव्हे. चार्वाकांचाही हाच 
दृष्टिकोण आहे, असे मानणे हे त्यांच्या एकूण 
विचारसरणीशी सुसंगत ठरेल. शिवाय, दंडनीतीच्या 
नियमानुसार अश्या व्यक्‍तीला आपल्या कर्माचे 
फळही भोगावे लागलेच. चार्वाकांचा त्याला 
विरोध असण्याचे कारण नाही. म्हणूनच, चार्वाकांनी 
मांडलेला दृष्टिकोण हा मानवप्राण्याच्या अस्तित्वा- 
साठी व विकासासाठी अगदी अचूक व यथार्थ 
असा आहे, हेच स्पष्ट होते. वैदिक अनुयायांनी 
मात्र वेदांचा अभ्यास, यज्ञ इ. वैदिक कृत्ये पवित्रतम 
आणि इतर कमे ही हीन व हलक्या दर्जाची 
मानलेली आहेत. त्यामुळे ज्यांनी कृषी वगैरेंचा 
पुरस्कार केला, ते लोकायतही वैदिक अनुयायांच्या 
दृष्टीने हीन व तिरस्करणीय ठरले, यात नवल 
नाही. 

बाहूस्पत्यसुत्रात आलेली काही विधानेही लोका- 
यतांचा वार््ताविषयक दृष्टिकोण व्यक्‍त करणारी 
आहेत. “ कृषिगोरक्षवाणिज्यानि । ” (२.४) 
“राजाने कृषी, गोपालन व व्यापार यांच्याकडे लक्ष 
द्यावे. “ सर्वेथा लोकायतिकमेव शास्त्रमर्थसाधन- 
काले। ” ( २.५ ) - अर्थसाधनेच्या वेळी उपयुक्‍त 
ठरणारे लोकायतिक हेच परिपुर्ण असे एकमेव शास्त्र 
होय. “ केदारे बीजानि वापयेत्‌ । ” ( १.२३) 


लोकायतद्शॉन : वार्ता, चातुवैण्य व यक्ष ३ 


---र्‍राजाने शेंतात बी पेरण्याची व्यवस्था करावी. 
ज्याप्रमाणे राष्ट्रकंटकांचा उच्छेद करण्यासाठी 
राजाला लोकायतशास्त्राचे साहाय्य भावदयक होते 
(सोमदेवक्ृत नीतिवाक्‍्यामृत-आन्वीक्षिकोसमुद्देश) , 


वसाहत उभारावी. कारण खालच्या वर्णांची वसाहत 
असलेली भूमी सवे प्रकाराचे लाभ देऊ शकत 
असल्यामुळे तीच श्रेयस्कर होय. तेथे शेतकऱ्यांची 
वसाहत उभारणे श्रेयस्कर; कारण त्यामुळे शेती- 


त्याचप्रमाणे आथिक सुखसमृद्धीसाठीही लोकायत- 
शास्त्राचेच साहाय्य आवश्‍यक असल्याचे या विधानां- 
वरून स्पष्ट होते. बाहंस्पत्यसुत्राचे जरी मोठ्या 
प्रमाणात वेदिकोकरण करण्यात आलेले असले, तरी 
येथे (२.५ ) लोकायतिकश्ास्त्राचा नावानिशी 
निदेश केलेला असल्याने प्रस्तुत विधाने लोकायत- 
दशंनाचा दृष्टिकोण व्यक्त करतात, याविषयी 
संदेह घेण्याची आवश्यकता नाही. मानवी उप- 
जीविकेसाठी लोकायतदशषेन अत्यंत उपयुक्‍त आहे, 
हे यावरून सिद्ध होते. त्या काळी उपलब्ध असलेले 
भाथिक उत्पादनाचे न्याय्य मार्ग या दर्शनाने अगदी 
स्पष्टपणे मांडले आहेत. वात्तमुळे प्राप्त होणार्‍या 
गोष्टी माणसाच्या प्राथमिक गरजांमध्ये अंतभूत 
होतात. त्या पुर्ण झाल्या म्हणजे मानव काव्य, 
तत्त्वज्ञान इ. विषयांकडे वळतो. वैदिक संस्कृती 
काव्य, तत्त्वज्ञान इत्यादींच्या निर्मात्यांना श्रेप्ठ 
मानते, याबद्दल मळा वाईट वाटत नाही; परंतु 
प्राथमिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी घाम गाळ- 
णाऱ्या लोकांना ती हीन मानते, हे आक्षेपाहं आहे. 
घाम गाळणाऱर्‍या लोकांच्या व्यवसायांना विद्येचे 
रूप देणाऱ्या लोकायतांनाही तो होन मानते, हे 
अर्थात ओघानेच प्राप्त होते. अनेक बाबतीत 
लोकायतांचा समानधर्मा असलेल्या कौटिल्याने मात्र 
या व्यावसायिकांचे महत्त्व जाणले होते, याचा 
भक्कम पुरावा त्याच्या अर्थशास्त्रात आहे. षाड्गुण्य 
नावाच्या सातव्या अधिकरणात “ अनवसितसंधि: ' 
या नावाचा ११ वा अध्याय आहे. या अध्यायात 
ओसाड भूप्रदेशावर वसाहत कशी उभी करावी, 
याचे विवेचन आले आहे. या संदर्भात कोटिल्य 
म्हणतो, “ तस्यां चातुव्ण्यनिवेशे सर्वेभोगसहत्वाद- 
वरवणंप्राया श्रेयसी, बाहुल्याद्‌ ध्ुवत्वाच्च कृष्याः 
कर्षकवती, कृष्यादचान्येषां चारम्भाणां प्रयोजकत्वाद्‌ 
गोरक्षवती, पण्यनिचयर्णानुग्रहाद्‌ आढ्यवणिग्वती । 
७.११.२१ 
_अक्ा प्रकारच्या भूमीवर चार वर्णाची वसाहत 
उभारण्याच्या वेळी तेथे प्रामुख्याने खालच्या वर्णांची 


तील उत्पन्न भरपूर व निश्चित स्वरूपात प्राप्त होते. 
तेथे ग्राख्यांची वसाहत उभारणे श्रेयस्कर; कारण 
त्यामुळे शेती व तत्सम व्यवसायांना चालना मिळते. 
तेथे श्रीमंत व्यापाऱ्यांची वसाहत उभारणे श्रेयस्कर; 
कारण त्यामुळे वस्तूंचे साठे व कर्जाचे व्यवहार 
करणे सोयीचे ठरते. 

ओसाड प्रदेद्याचे समृद्ध राष्ट्रात रूपांतर करताना 
कोणाचे श्रम कारणीभूत होतात, हे यावरून स्पष्ट 
होईल. प्रकृतीचे संस्कृतीत रूपांतर करताना पाया 
घालण्याचे काम खालच्या वर्णांकडून घडत असते, 
उच्च वर्णांकडून नव्हे. कोटिल्याने निस्संदिग्ध शब्दांत 
हे स्पष्ट केले आहे. कृषी, गोरक्षण व वाणिज्य यांचा 
आश्रय घ्यावा असे सांगणारे लोकायतदर्शन आणि 
ओसाड भूमीत वसाहत करताना कृषक, गोरक्षक व 
वणिजू ( व्यापारी ) यांची वसाहत उभारावी असे 
सांगणारा कौटिल्य या दोहोंचे वेचारिक अधिष्ठान 
एकच असल्याचे यावरून स्पष्ट होईल. 

“ द्रष्ट्या बृहस्पतीने अन्ननिभिती करून सर्व 
जगावर कृपा केली ” (अथववेद ४.१.१.७), या 
वाक्यात बृहस्पतीने अन्ननिमिती केल्याचा निदेश 
आढळतो. याचा अर्थ लोकायतप्रवतेक बृहस्पतीचा 
कुषीवरोबर निकटचा संबंध असला पाहिजे. कृषि- 
विद्येची उपयुक्तता दाखवून तिचा प्रचार करण्याचे 
कार्य बृहस्पतीने केळे असण्याची शक्‍यता आहे. या 
बाबतीतही तो अवेदिकांचा कणी असण्याची शक्‍यता 
आहे. भटक्या आर्यांना कृषी बहुतांशी अज्ञातच 
असावी. बृहस्पती व आंगिरस कुल यांनी तिचे ज्ञान 
अनार्यांकडून घेतले असावे. बृहस्पतीने लोकायत- 
दशशेनाच्या प्रवतेनाची प्रेरणा बहुजनसमाजाकडून 
घेतल्याचे मी दर्शविले आहेच (नवभारत, जुले ८०), 
अथवंवेदामध्येच (१०.६) बृहस्पतीने सामथ्ये- 
प्राप्तीसाठी घृतर्चाचित उग्र खदिरफालमणी धारण 
केल्याचा उल्लेख आहे. याच सुक्‍तातील ३३ व्या 
मंत्रात म्हटले आहे, “ नांगरटीमुळे सुपीक बनलेल्या 
भूमीप्रमाणे या मण्याच्या कृपेने मला प्रजा, पशू 
आणि अन्नसमृद्धी प्राप्त होवो.” हे संदर्भही बृह- 


8 नवभारत 


स्पतीचा कृषीशी संबंध असल्याचे स्पष्ट करतात. 
लोकायतदशंनाने वार्तेला महत्त्व दिल्यामुळेच 
दानालाही विरोध. केला आहे. दान व प्रतिग्नह 
(धनाचा स्वीकार) हे वातेंच्या दृष्टीने उत्पादक 


मार्गे नव्हेत. म्हणूनच नेषधीय चरितामध्ये चार्वाक 
म्हणतो, “ धनाचे दान कश्याला करायचे ? जो दान 


देत नाही, त्याच्यावर लक्ष्मी संतुष्ट असते. बिचाऱ्या 
बळीने सर्व धन दान देऊन टाकले आणि त्यामुळे 
तो बंधनात अडकला.” (नै. च. १७.८१) 

लोकायतदशेनाचा वात्तशी असलेला संबंध दाख- 
विण्यासाठी डॉ. गणेश थिटे यांनी दिलेला एक 
आधारही लक्षणीय आहे. त्यांनी जैमिनी अश्‍व- 
मेधाच्या आधारे (६.२२-५४) जरद्‌गवा हो स्त्री 
चार्वाकमताची होती असे दाखवून दिले आहे- 
(नवभारत, फेब्र. १९७३). प्राण संकटात घालून 
प्राप्त केलेल्या धनाची उधळपट्टी करावी, असे तिला 
वाटत नाही. “ कृष्ण, धर्म इ. व्यक्‍ती स्वतःच्या 
कामात मग्न राहतात. मग आपण मात्र स्वतःचा 
उद्योगधंदा सोडून काल्पनिक पावनतेच्या मागे 
लागावे, हे तिला पटत नाही.” 
प्रयत्नवाद 

वात्तला व ऐंहिकतेळ इतके महत्त्व देणाऱ्या 
लोकायतदशंनाने प्रयत्नवादाचा हिरिरीने पुरस्कार 


केला, हा त्याच्या वास्तववादी विचारसरणीचा परि- 
पाक होय. अर्थातच, लोकायतदशेनाने अदृष्टाचा व 


दैववादाचा अव्हेर केला आहे. बृहस्पतीने उत्थानाचे 
महत्त्व सांगितले आहे. (महाभारत, शांतिपवं, 


५८.१३, १४). बृहुस्पतीच्या या उपदेशाचा परिणाम 
म्हणूनच राजनीतीवरील उत्तरकालीन ग्रंथांनीहोी 


पुनःपुन्हा उत्यानाचे महत्त्व स्पष्ट केळे आहे. | 

या संदर्भात यशस्तिलकचंपू नावाच्या ग्रंथात 
आलेला दोन मंत्र्यांचा संवाद लक्षणीय आहे. विद्या- 
महोदधी या नावाचा मंत्री देववादाचा पुरस्कार 
करताना आढळतो. त्याच्या मते माणसाचे प्रयत्न 
व्पर्थे असतात. मनुष्य निष्क्रिय राहिला तरी त्याच्या 
कपाळावर जे लिहिलेले असते, ते घडून येतेच. 
चार्वाकमताचा अनुयायी असलेला दुसरा एक मंत्री 
विद्यामहोदधीचे हे विचार खोडून काढतो. त्याच्या 
मते खात्रीपूवेक यश मिळावयाचे असेल, तर मानवाने 
स्वतः प्रयत्नच केलें पाहिजेत. हा मंत्री दैवासारखी 
कोणतीही अदृष्ट शक्‍ती मानत नाही. ( १७४88- 


डिसेंबर, १९८० 


18126 यात एता8ा (00. पा ९ 5५7 ए.ए. 
पडातांतृपां ७. 145 ) 
वात्तेचे महत्त्व जाणण्याइतका वास्तववादी दृष्टि- 
कोण आणि मनःकल्पित अनुमानांना नाकारून 
प्रत्यक्षत्रमाणाळा मानण्याची विचारसरणी यांमुळे 
लोकायतदश्शंनाने प्रयत्नवादाचा पुरस्कार केला आणि 
अदृष्टाला नाकारले. शंकराचार्यांच्या नावावर 
असलेल्या सवसिद्धान्तसंग्रहात पुढील विधाने आढळ- 
तात-- 
प्रत्यक्ष गम्यमेवास्ति नास्त्यदृष्टमदृष्टतः । 
अदृष्टवादिभि*चापि नादृष्टं दृष्टमुच्यते ॥॥२॥ 
क्‍्वापि दृष्टमदृष्टं चेददृष्टं ब्रुवते कथम्‌ । 
नित्यादृष्टं कथं सत्स्यात्‌ शशशडूगादिभिः समम्‌।॥।३॥ 
“प्रत्यक्षपणे ज्याचे ज्ञान होते, तेवढेच अस्तित्वात 
असते. अदृष्टाचे अश्या प्रकारे ज्ञान होत नसल्यामुळे 
अदृष्ट अस्तित्वात नसते. अदृष्टाचे प्रतिपादन करणारे 
छोकही आपण अदृष्ट पाहिले आहे, असे म्हणत 
नाहीत. आता, अदृष्ट हे क्वचित प्रसंगी पाहिले असेल, 
तर त्याला अदृष्ट कसे म्हणतात ? आणि अदृष्ट हे 
सशाची शिगे वर्गरे पदार्थांप्रमाणे नेहमीच अदृष्ट 
असेल, तर त्याचे अस्तित्व कसे मानता येईल ? 
लोकायतदशंनाने मांडलेल्या प्रमाणविचाराचे 
विवेचन मी स्वतंत्रपणे करणार आहे. प्रस्तुत ठिकाणी 
एवढेच ध्यानात घ्यावयाचे, की त्याने अदृष्टाचे 
अस्तित्व नाकारलेले आहे. म्हणजेच, त्याने प्रयत्न- 
वादाचा पुरस्कार केलेला आहे. 
लोकायतदक्ंनाने प्रयत्नवादाचा जोरदार पुरस्कार 
केलेला होता, याचा एक महत्त्वाचा पुरावा महा- 
भारताच्या वनपर्वात आढळतो. तेथे द्रोपदी व 
युधिष्ठिर यांच्यातील संवाद आलेला आहे. या 
संवादात द्रौपदीने दैववादाचा धिक्कार करून प्रयत्न- 
वादाची प्रशंसा केलेली आहे. संवादाच्या शेवटी ती 
म्हणते न्न 
ब्राह्मणं मे पिता पुव॑ वासयामास पण्डितम्‌ । 
सवं चा्थंमिमं प्राहू पित्रे मे भरतषंभ ॥। ३.३२.६०॥ 
नीति बृहस्पतिप्रोक्तां भ्रातून्मेग्राहयत्पुरा । 
तेषां सकाशादश्रोषमहमेतां तदा गृहे ॥ ३.३२.६१॥ 
-माझ्या वडिलांनी पूर्वी एका विद्वान ब्राह्मणाला 
आपल्याकडे ठेवून घेतले होते. हे युधिष्ठिरा, त्या 
ब्राह्मणाने हे सर्व विचार माझ्या वडिलांना सांगितले 


लोकायतद्शैन : वार्ता, चातुवैण्ये व यज्ञ ष्‌ 


होते. हे विचार म्हणजे बृहस्पतीने सांगितलेली 
राजनीतीच होय. त्यावेळी ती माझ्या भावांना 
शिकविण्यात आली होती. तेव्हा मी माहेरात अस- 
ताना माझ्या भावांकडून ती ऐकलेली होती. 
बृह्स्पतीने मांडलेले आणि द्रौपदीने पुनरुद्धत 
केलेले हे विचार म्हणजे लोकायतदर्शनाचेच विचार 
आहेत. तेव्हा द्रौपदीने केलेले युक्तिवाद विस्ताराने 
पाहणे इष्ट ठरेल, द्रौपदी म्हणते - 
कर्म खल्विह कतंव्यं जातेनामित्रकशंन | 
अकर्माणो हि जीवन्ति स्थावरा नेतरे जना$ 
1 ३.३२.३॥ 
आमातृस्तन्यपानाच्च यावच्छय्योपसर्पणम्‌ । 
जडंगमा: कर्मणा वृत्तिमाप्नुवन्ति युधिष्ठिर 
॥ ३.२२.४ ॥। 
- है शत्रुनाशका, जन्माला आलेल्या प्राण्याने या 
जगात कर्मे हे केलेच पाहिजे. क्म न करता अस्ति- 
त्वात राहतात ते निर्जीव पदार्थ; सजीव प्राणी 
नव्हे ! हे युधिष्ठिरा, पहिल्या स्तनपानापासून मृत्यु- 
शय्येवर पडेपर्यंतच्या सर्वे काळात कर्मामुळेच प्राणि- 
मात्रांची उपजीविका चालते. 
कर्माचे म्हणजेच प्रयत्तवादाचे महत्त्व अशा 
निःसंदिग्ध शब्दात मांडून झाल्यावर द्रौपदीने याच 
मताचे पुढे अधिक स्पष्टीकरण केले आहे. सजीव 
प्राण्यांमध्येही विशेषेकरून मानवप्राणी हे कर्माह्वारे 
उपजीविका प्राप्त करण्याची इच्छा बाळगतात. सर्वे 
प्राणिमात्र उत्थानाची, उत्कर्षाची जाण ठेवतात. 
आणि- 
प्रत्यक्षं फलम*नन्ति कमणां लोकसाक्षिकम्‌ । ३.३२.६ 
-लोकांना अनुभवाला येणारे असे कर्माचे प्रत्यक्ष फळ 
झोगतात. म्हणजे फलासाठी अनुमानावर विसंबून 
रहावे लागत नाही. हा रोखीचा व्यवहार आहे ! 
: स्वकर्म कु मा हासीः । ? - स्वतःचे कर्म कर; 
त्याचा त्याग करू नकोस. हिमालयातील बर्फाचे फक्‍त 
भक्षण करण्यात आले आणि तेथे नवे बफ निर्माण 
झाले नाही, तर त्या हिमाल्याचाही क्षय झाल्या- 
खेरीज राहणार नाही. जर कमे केले नाही, तर सर्व 
प्रजेचा उच्छेद होऊन जाईल. कर्मामुळे फलप्राप्ती 
झाल्याचे पाहून लोक कर्म करतात, असे आपल्याला 
आढळते. कारण, कर्माखेरीज उपजीविका चाल- 
विण्याचा दुसरा कोणताही मार्गे लोकांना ठाऊक 


नाही. दैववादी व योगायोगवादी लोक हे शठ 
म्हणजेच फसवणूक करणारे असतात. म्हणूनच जो 
केवळ कर्मावर निष्ठा ठेवतो तोच प्रश्ंसेस पात्र 
असतो. (कमंबुद्धिः प्रशस्यते ॥ ३.३२.१३॥) जो 
मूख मनुष्य कसलीही हालचाल न करता आरामात 
झोपुन राहतो आणि देवाची उपासना करतो, तो 
एखादे कच्चे मडके पाण्यामध्ये विरघळून जावे 
त्याप्रमाणे नष्ट होतो. त्याचप्रमाणे सर्व काही योगा- 
योगाने घडते असे मानणारा आणि करम कःरण्यांचे 
सामथ्ये असुनही कमें न करता स्वस्थ बसणारा 
मनुष्य एखाद्या निराधार असलेल्या दुबेलाप्रमाणे 
लवकरच नष्ट होतो. एखादी गोष्ट आकस्मिक रीत्या 
म्हणजेच योगायोगाने प्राप्त होते; तिच्या प्राप्तीला 
कोणाचाही प्रयत्न कारणीभूत झालेला नसतो, असे 
जे मानतात, ते योगायोगवादी होत. दैवामुळे एखाद्या 
गोष्टीची प्राप्ती होते असे मानणारा तो दैववादी 
होय. परंतु मनुष्य जेव्हा आपल्या कर्माच्या जोरावर 
एखादे फळ प्राप्त करतो, तेव्हा ते प्रत्यक्ष डोळ्यांनी 
दिसत असते; त्यालाच पोरुष वा पुरुषार्थ असे 
म्हटले जाते :-- 
यत्तावत्कमेणा किचित्फलमाप्नोति पुरुषः । 
प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्टं तत्पोरुषमिति श्रुतम्‌ ॥ 
३.३९२-१८ 
मनुष्य काही गोष्टींचा आधीच मनात निश्चय 
करतो आणि नंतर बुद्धिपूवंक कमे करून त्या 
गोष्टींची प्राप्ती करतो. या प्राप्तीला तो पुरुषच 
कारणीभूत झालेला असतो. कर्मे असंख्य असतात. 
त्यांची गणना करता येणे शक्‍य नाही. भांडार, नगर 
इ. च्या निमितीला मानवी प्रयत्नच कारणीभूत होत 
असतात. 
तिले तेलं गवि क्षीरं काष्ठे पावकमन्तत: । 
एवं धीरो विजानीयादुपायं चास्य सिद्धये 
॥३.३२.२७॥ 
-तिळामध्ये तेल असते, ग्रायीजवळ दूध असते, 
लाकडामध्ये अग्नी असतो; परंतु या गोष्टी कशा 
प्राप्त करावयाच्या याचा उपाय विवेकी माणसाने 
जाणावयाचा असतो. तो उपाय जाणला, की कर्म 
करता येते आणि त्या कर्माच्या फळावर प्राण्यांची 
उपजीविका चालते. कुशल कर्त्याकडून कमे चांगल्या 
रीतीने पार पाडले जाते, तर अकुशल कर्त्याला तसे 


द नवभारत 


कमे करता येत नाही. कर्म यशस्वी झाले असता 
माणसाच्या कतृत्वामुळेच त्याची प्रशंसा होते. परंतु 
ते कमे अयशस्वी झाले तर त्याची निदा केली जाते. 
आळसात झोपून राहणाऱ्या माणसामध्ये अलक्ष्मी 
प्रवेश करते. याउलट दक्ष माणसाला निःसंशयपणे 
फल प्राप्त होते, आणि तो वैभव भोगतो. कर्म 
करूनही ते निष्फळ झाले तर कर्म करणाऱ्याचा 
महिमा कमी होत नाही. जमीन नांगरून शेंतकऱ्याने जर 
पेरणीची तयारी केलेली असेल आणि जर 
पाऊस पडला नाही, तर तो काही क्षेतकऱ्याचा 
दोष नव्हे. म्हणूनच क्म करूनही फळ मिळाले 
नाही, तर माणसाने विवेक बाळगावा. स्वतःला तुच्छ 
लेखू नये वा निराश होऊ नये. कम केल्यानंतर फळ 
मिळेळ अथवा मिळणार नाही. अनेक घटकांच्या 
समुदायामुळे कमे सफल होत असते. त्या सवे घट- 
कांचा मेळ बसला नाही, तर फळ कमी मिळते; 
किवा ते मिळतच नाही. याउलट जर कमे केलेच 
नाही, तर मात्र फळ मुळीच मिळत नाही आणि 
कोणत्याही प्रकारचे हित होत नाही. म्हणूनच विवेकी 
माणसाने आपले कल्याण व्हावे, यासाठी शक्‍या- 
शक्‍यता व आपले सामथ्ये यांचा विचार करून देश, 
काल व फलप्राप्तीचे मार्ग यांचा वृद्धिपूवक उपयोग 
करावा, माणसाने कधीही स्वतःची अवहेलना करू 
नये; कारण, जो स्वतःला कमी लेखतो, त्याला वैभव 
प्राप्त होत नाही. माझ्या वडिलांनी एका विद्वान 
ब्राह्मणाला आपल्या घरी ठेवून घेतले होते. त्याने हे 
सर्वे विचार माझ्य़ा वडिलांना सांगितले, बृहस्पतीने 
सांगितलेली ही राजनीती माझ्या भावांनाही शिक- 
विण्य़ात आली होती. मी ही राजनीती त्यांच्याकडून 
ऐकली. (महाभारत, वनपवं, ३.३२.३-३.३२.६२) 

या संवादाच्या प्रारंभी द्रौपदीने देवाला दोष 
देणारे विचार मांडल्यामुळे युधिष्ठिराने नास्तिक 
विचार न मांडण्याचा तिला सल्ला दिला होता. 
अर्थातच, बृहस्पतीने मांडलेळे प्रयत्नवादाविषयीचे 
उपरिनिदिष्ट विचारही नास्तिक म्हणजेच लोकायत- 
मताचे आहेत, याविषयी संशय रहात नाही. 
चातुवैर्ण्य व वंद्युद्धी 

चातुवंण्पे हे आपल्या संस्कृतीचे मूलभूत अधि- 
ष्ठान आहे, असे वैदिक संस्कृतीच्या कट्टर अनु- 
यायांना वाटत असते. याउलट, लोकायतदशंनाने 


डिसेंबर, १९८० 


मात्र चातुवेर्ण्याच्या संकल्पनेवर कडाडून हल्ला 
चढविला आहे. उदा. - 
तुल्यत्वे वपुषां मुखाद्यवयवैवंणंक्रमः कोदृशः । 
( प्रबोधचन्द्रोदय - २.१८ ) 
- सर्वे मानवांच्या शरीरांतील मुख वर्गरे अवयव 
समान असताना त्यांच्यामध्ये वर्णांची उच्चनीचता 
कसली आली आहे ? 
नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्‍४च फलदायिका: | 
( सर्वेद्शंनसंग्रह, चार्वाकदशंन-इलो. १) 
- वर्ण व आश्रम यांच्या क्रिया फलदायक नसतात. 
वस्तुतः, प्रबोधचंद्रोदय हे नाटक ऐतिहासिक 
दृष्ट्या मुळीच विश्वसनीय नाही. परंतु सवेंदरांन- 
संग्रह, नेषधीयचरित इ. अन्य ग्रंथांतुनही लोका- 
यतांनी चातुवेर्ण्याला विरोध केल्याचे आढळत 
असल्यामुळे त्यांच्या या मताविषयी संदय रहात 
नाही. 'चातुवेण्य रक्षेच्च' असे एक वाक्‍य बाहंस्पत्य 
अथेशास्त्रात ( ३.१८ ) आले आहे. परंतु त्या- 
वरूनच या ग्रंथाचे किती वैदिकोकरण करण्यात आले 
आहे, हे स्पष्ट होते. 
वैदिक संस्कृतीने चार्वाकांना इतके बदनाम केले, 
ते अनीतिमान व अधामिक आहेत, असे पुनःपुन्हा 
म्हटळे, त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजेदेखील 
त्यांनी चातुवेर्ण्याला केलेला विरोध होय. चार्वाकांचा 
हा चातुवेण्येविरोध फार प्राचीन काळातील आहे. 
तरीही, आधुनिक काळातील पुरोगामी लोकांच्या 
विचारांशी तो जुळणारा आहे. आधुनिक काळात 
फ्रेंच राज्यक्रांतीमुळे बंधुता, समता व स्वतंत्रता या 
महान मानवी मूल्यांची पूजा होऊ लागली. तसेच, 
लोकशाहीची संकल्पना, माक्‍संवाद इत्यादींचा 
उदयही समतेच्या पुरस्काराला पोषक ठरू लागला. 
त्यामुळे भाज मांडल्या जाणाऱ्या समतेच्या विचा- 
रांचे आश्‍चर्य वाटत नाही. परंतु चार्वाकांनी मात्र 
हजारो वर्षापूर्वीच समतेचे महत्त्व जाणले होते, ही 
सकृद्दर्शनी तरी अक्षरशः थक्क करून सोडणारी 
गोष्ट आहे. चार्वाक हे बुद्धिप्रामाण्यवादी असल्यामुळे 
त्यांनी ही तत्त्वे मांडली, असे म्हटले जाते. त्यांच्या 
बुद्धिप्रामाण्यवादाचे स्वरूप नेमके काय होते, याची 
चिकित्सा मी स्वतंत्रपणे करणार आहेच; परंतु त्यांनी 
चातुवेर्ण्याला जो विरोध केला, त्यामागे ऐतिहासिक 
दृष्ट्याही एक अत्यंत प्रबळ कारण होते, असे मला 


लोकायतद्शांन : वार्ता, चातुवैर्ण्य व यज्ञ ७ 


वाटते. लोकायतदशंनाच्या बहुसंख्य सिद्धांतांप्रमाणेच 
त्याचा हा सिद्धांतही अर्वदिकांकडून, वहुजनसमाजा- 


कडून घेतला गेला, हेच ते कारण होय, या बहुजन- 


समाजामध्ये चातुवंण्ये अस्तित्वातच नसल्यामुळे 
त्याने चातुवेर्ण्याला मान्यता देण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. 
त्यामुळे लोकायतदरशनानेही चातुवेर्ण्याला विरोध 
केला, यात आइचर्ये वाटण्याचे कारण नाही. 
चातुवेर्ण्याने निर्माण केलेल्या उच्चनीचतेचा जाच 
ज्यांना सोसावा लागत होता, त्यांनी त्याच्या विरुद्ध 
विद्रोह करावा, हेही स्वाभाविकच. 


अनेक लोकांना आपल्या वंशाचा व वर्णाचा 
अकारण अभिमान वाटत असतो. आपला वंश शुद्ध, 
पवित्र व श्रेष्ठ आहे, अशी त्यांची श्रद्धा असते. या 
श्रेष्ठतेच्या गंडामुळेचे ते इतरांना कमी लेखत 
असतात; परंतु हे लोक वास्तवाकडे डोळे उघडून 
पहात नाहीत, असेच म्हटले पाहिजे. ऐतिहासिक 
व मानववंदाशास्त्रीय दृष्ट्या पाहिले, तर आता 
कोणताही वंश शद्ध राहिलेला नाही, या गोष्टीकडे 
ते डोळेझाक करतात, आपल्या शरीराच्या त्वचेवर 
व चेहर्‍यावर आयेत्वाबरोबरच अनायंत्वाच्याही खुणा 
दिसत असूनही स्वतःला शुद्ध आयेवंशीय समजणारे 
लोक हे असेच मिथ्याभिमान बाळगणारे लोक होत. 
ही स्वत:चे खरेखुरे अस्तित्व नाकारणारी आत्म- 
वंचनाच नव्हे काय ? लोकायतदशंनाने वंशशुद्धीच्या 
या कल्पनेलाच आव्हान दिले आहे. उदा.- नैषधीय 
चरितात चार्वाक म्हणतो- 
शुद्धिवेशद्दयीशुद्धो पित्रो: पित्रोयंदेकशः । 
तदानन्तकुलादोषाददोषा जातिरस्ति का 
॥ १७.४० || 
--आई आणि वडील या दोघांच्या बाजूने अनादि- 
काळापर्यंत दोन्ही वंश शुद्ध असतील, तरच भापला 
वंश शुद्ध असू शकेल. परंतु अशी निर्दोषता आढळत 
नसल्यामुळे कोणती जात पुर्णपणे शुद्ध आहे बरे ? 
याच अर्थाचे एक सुभाषितही प्रसिद्ध आहे- 
अनादाविह्‌ संसारे दुर्वारे मकरध्वजे । 
कुले च कामिनीमूळे का जातिपरिकल्पना || 
_-संसार अनादी आहे. मदन अनिवार आहे. 
कुल हे कामिनीवर अवलंबून असते. अक्षा स्थितीत, 
जातीची कल्पना करण्यात काय अर्थ आहे? 


चार्वाकांचे वंशशुद्धीविषयीचे विचार हे आधुनिक 
समाजशास्त्राने व मानववंशशास्त्राने काढलेल्या 
निष्कर्षाशी पुर्णपणे जुळतात. विज्षेषतः भारतात तर 
भिन्न भिन्न वंशाच्या इतक्या असंख्य लोकांची आक्र- 
मणे झाली आहेत, की ऐतिहासिक दृष्ट्या वंदशद्धी 
व तिच्यामुळे निर्माण होणारा अहंकार हे केवळ 
थोतांड असल्याचे स्पष्ट होते. या संदर्भात सचदेव 
विद्याभूषण लिहितात, “ 1)ए01॥ 80त 1)052- 
गाडा फ0, * 1१७06-101 3016 ॥88 
९०॥ 0७ ताग2्ट ॥0 छ0168 ० 1260- 
7080 ॥180"४. 11600107७७] 6पां- 
तळ्ा७& ती"0५॥ 80एतां28 00. 1083] 0010810 
7'8118108 801055 180 68061 उगा. ए7७-॥1९- 
00४, ७ (100 ए७"५ १४७७१ 0 00010180१0, 
जागर ली वीय ४.0 खरड (8; 16881 
0०५९७७४४0189]ए ) (0० []1806./...100त611 
७वण्ट्ठण १०७७ गर्ल, कणा 8 076 
7906. . .. . .॥॥॥७!62 18 10 1180101 11 [116 
श०॥ते छणांला, ०0७1 0088 0. 8 ७06 
7906. 108101 1.111001 188 फर, 018 
0019 808 71906 68101 एवर्ग 811) 18 
एप्पाएए फा०6 ०१ शा 816 50 एष्टाण 
घत ताहटण्डाया9१्ट 08 ४87. 680110 
७1108 8. 1181 01 001161 1790688 (0 8168) 
॥॥610, 01 16 1161 01 110 7800 816 50 
8101086 (1181 11089 089111101 8(.609) 
श०॥01 0 00061 78088. ०७७] ॥88 
क .00, ' ५1616 13 10 हाला 11७2985 
ऐप्ा७ 7806 01. 006 1900 0 ॥॥७ ४]०0७6 
00१8४, ७७ 116708 ७6 ]0पा'6 
78008 11 ॥॥७ ]076-118(070 ])8४॥, ए० १० 
1100 1010प़. ५॥७ 111616 16४७1 ७1] ७6 
8 ]0एण'७8 7900 11. 110 प्रि! 188 0&- 
४ ५” (81 1700'0तठ01 0 8000- 
1०2४. 0. 355, 359) 

पितृत्व हे अनुमानगम्य असल्यामुळे वंशशुद्धीची 
खात्री देता येत नाही, हा मुहाही ध्यानात घेतला 
पाहिजे. उदा.- वर्ट्रांड रसेल म्हणतात, 

€ 1... 010९ 1018100 01 छि हाः ४० 
लात 18 ता, 171०५७७1०७] 8110 


१८5 ु 


वी जोडडव ळी 
"कडगपर निपज, 
व्य डटष्ण तथद्धन ”, 


ट्‌ नवभारत 


1168767118]; 1 18 000१णाते ए फाणा 
९०९1618 88 10 ॥॥७ शप 01 10 पार.” 
(४७1180० 811 1०18918. 0. 19) 
ज्ञात-अज्ञात स्वरूपात वर्णसंकर वा जारकर्म 
घडून वंशशुद्धी नष्ट होत असते. आपल्याकडच्या 
व्यास, परशुराम, पांडव इत्यादींच्याकडे पाहिले, 
तरी वर्णसंकर घडल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. 
ज्याच्या अगदी निकटच्या पूर्वपिढ्यांमध्ये वणंसंकर 
घडला होता, त्या अर्जुनाने गीतेत (अर्थातच गीतेच्या 
प्रक्षिप्त भागात) वणेसंकराची चिंता वहावी, ही 
तर एक विचित्र विसंगती आहे. क्रषीचे कूळ शोधू 
नये म्हणतात, त्याचे कारणही हा वर्णसंकरच आहे. 
क्वग्वेदातही (१.६६.४; १.११७.१८; १.१३४.३) 
जाराचा उल्लेख,आढळतो. 
आपल्या समाजात प्रचंड प्रमाणात वणंसंकर 
घडलेला आहे, याची स्वतः वैदिक संस्कृतीलाही पूर्ण 
जाणीव आहे. म्हणूनच मन्‌स्मृतीच्या दहाव्या अध्या- 
यात स्मृतिकाराने असंख्य प्रकारांनी घडणाऱ्या वर्ण- 
संकरांचे विवेचन केळे असून त्यातुन असंख्य जार्ती 
व उपजाती कशा निर्माण झाल्या, ते स्पष्ट केले आहे. 
वर्णसंकर अस्तित्वात नसता, तर ही चर्चाच मनु- 
स्मृतीमध्ये आली नसती. या दृष्टीने मनुस्मृतीमधील 
काही इलोकांचे विवेचन करणे इष्ट ठरेल. 
संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रदशिताः | 
प्रच्छत्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः |। 
-मनुस्मृती १०.४० ॥। 
--भिन्न भिन्न वर्णांच्या आईवडिलांपासुन संक- 
राने होणाऱ्या जातींची वणंने येथवर केली. हे संकर 
गुप्तपणे वा उघडपणे घडून या जाती निर्माण 
झालेल्या असतात. त्या त्यांच्या व्यवसायावरून 
ओळखाव्या, 
तपोबीजप्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 
उत्कर्ष चापकष च मनुष्ये ष्विह जन्मतः || १०.४२॥ 
-"पैंगवेगळ्या युगांमध्ये मानव तपश्‍चर्या व बीज 
यांच्या प्रभावामुळे उत्कृष्ट वर्णामध्ये समाविष्ट 
होतात किंवा निक्रृष्ट वर्णामध्ये जातात. 
शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्प्रजायते । 
अश्रेयान्‌ श्रेयसीं जाति गच्छत्यासप्तमाद्युगात्‌ ॥ 
-0०,६४॥ 


डिसेंबर, १९८० 


-ण्शूद्र स्त्री व ब्राह्मण पुरुष यांच्या अपत्यांच्या 
बाबतीत जर पुढे सात पिढ्यांमध्ये ब्राह्मण व्यक्‍ती- 


' शीच विवाह होत राहिला तर सात पिढ्यांपूर्वी 


संकर झालेला असुनही त्या व्यक्‍तीला ब्राह्मणत्व 
प्राप्त होते. 

मनुस्मृतीतील या विवेचनावरून भारतात पूर्वी 
वणेसंकर झाले आहेत आणि नीच वर्णातील व्यक्‍ती 
उच्चवर्णांत व उच्च वर्णातील व्यक्‍ती नीच वर्णात 
गेल्या आहेत हे स्पष्ट होते. अर्थातच वंदशुद्धीच्या 
आग्रहाला त्यामुळे अर्थ उरत नाही. 

म्हणूनच, मानववंशशास्त्रीय दृष्ट्या पाहिले, तर 
भारतात वेगवेगळ्या जातींमध्ये ( वा वर्णांमध्ये ) 
जन्मलेल्या लोकांत साम्य आणि एकाच जातीमध्ये 
(वा वर्णामध्ये) जन्मलेल्या लोकांत भेद असल्याचे 
आढळते. या संदर्भात तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
म्हणतात, “ आयं म्हणवून घेणारांना आपल्या वंश- 
वरिष्ठत्वाचा फार गर्व आहे. परंतु आयंसंस्कृती 
व विशिष्ट लक्षणांचा वंश यांचे काही नाते 
नाही, ही गोष्ट आता निश्‍चितपणे शास्त्रज्ञांस 
ठाऊक क्षाली आहे. आयंसंस्कृुती ज्या लोक- 
संघात आढळते, त्यांच्यात एकजिनसी वंशव॑ शिष्टय 
आहे असे मुळीच ठरविता येत नाही, एवढेच नव्हे 
तर मानववंशशास्त्रीय तत्त्वाप्रमाणे अनेक प्रकारचे 
वंश आयंसंस्कृतीच्या गटात सहज आढळतात. 
ज्यांच्यात महान वैदिक घराणी अद्याप आहेत, ते 
तेलगू ब्राह्मण व कोचीन प्रांतातील शद्रसंस्कृतीचे 
कल्ल व इल्लुव यांच्यात वंशसादुर्य शावित करता 
येते. या तेल्गू ब्राह्मणांच्या वंशासारखेच उत्तर 
हिंदुस्थानातील व पंजाबमधील चांभार वर्गरे लोक 
भाहेत. गुजराथेतील नागर ब्राह्मण, बंगाली कायस्थ 
व कानडी ब्राह्मणेतर यांच्यातही वंशसादृश्य आहे... 
महाराष्ट्रातील चित्पावनात पठाण व काफीर यांच्या - 
तील गुलाबी रंग व घारेपणा सापडत असला तरी 
त्यांच्या मस्तकाची रचना, उंची व इतर वंशलक्षणे 
महाराष्ट्रातील देशस्थ, कराडे, मराठे, महार इत्यादी 
बहुजनसमाजाच्या वं्याचीच आहेत.” (हिंदु धर्माची 
समीक्षा, पृ. २१२; द्वितीय आवृत्ती) 

हे सवे विवेचन पाहिळे असता वंदद्युद्धी ही 
वस्तुस्थिती नसुन एक आभास आहे आणि हा 
आभास आपले वरिष्ठत्व टिकविण्यासाठी काही 


लोकायतदर्शन : वार्ता, चातुवैरण्य व यज्ञ र्‌ 


लोकांकडून मुद्दाम जपला जातो, असे स्पष्टपणाने 
जाणवते, या जाणिवेमुळे चातुवेर्ण्याचे अधिष्ठानही 
उखडले जाते. चार्वाकांनी वंशशुद्धीवर घेतलेला 
आक्षेप वस्तुस्थितीला धरूनच आहे, हेही या विवे- 
चनावरून स्पष्ट होते. शिवाय, आपल्या समोरच 
वंशसंकर घडत असल्याचे चार्वाकांना दिसत होते. 
आये-अंनार्यांच्या युद्धानंतर आर्यांनी प्रतिष्ठित 
अनार्यांना आपल्यातील वरच्या वर्णात सामावून 
घेतले आणि अप्रतिष्ठित आर्यांना खाली ढकलले. 
आर्यांनी आणि अनार्यांनीही अनेक तडजोडी केल्या 
आणि त्यातून अनेक वंशसंकर घडले. आर्यांच्या 
पक्षात आलेले अनाये स्वतःची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी 
स्वतःला आये धर्माचे, वैदिक धर्माचे कट्टर अनुयायी 
समजू लागले आणि अजूनही समजतात. अर्थात, ते 
शुद्ध आये नसतातच; आये व अनार्यांच्या संकरातून 
जन्माला आलेले हे लोक प्रतिष्ठेसाठी आपले अना- 
येत्व म्हणजेच स्वत्व नाकारतात. 
चार्वाकाने घेतलेल्या आक्षेपाला इंद्राने उत्तर 
देण्याचा प्रयत्न केला आहे- 
वर्णसंकीणंतायां वा जात्यलोपे5$न्यथापि वा । 
ब्रह्महादेः परीक्षासु भडगमड्‌ंग ! प्रमाणय ॥ 
नैषधीय चरितम्‌ १७.८६ ॥ 
ब्राह्मण्यादिप्रसिद्धाया गन्ता यन्नेक्षते जयम्‌ । 
तद्विशुद्धिमशेषस्य वणेवंशस्य शंसति || 
नै. च, १७.८७ ॥ 
एखाद्या माणसाने ब्राह्मणाची हत्या केली आहे 
की नाही, हे ठरविण्यासाठी त्याची परीक्षा घेताना 
त्याला दिव्य (उकळत्या तेलात हात घालणे वगैरे) 
करावयास लावले जाते. ब्रह्महत्या करणारा मनृष्य 
त्या दिव्यातून सहीसलामत पार पडल्याचे तू 
दाखवन दे. ज्याची हत्या झाली, तो शुद्ध ब्राह्मण 
असतो म्हणूनच त्याची हत्या करणाराला ब्रह्माहत्येचे 
पातक लागते आणि त्यामुळे तो दिव्यातून सही- 
सलामत पार पडत नाही. वर्णसंकर, जातिलोप इ. 
कारणांमुळे जर त्या मृताचा वंश अशुद्ध झालेला 
असंता तर त्याला शुद्ध ब्राह्मण म्हणता आले नसते. 
मग त्यांची हत्या करणाराला ब्रह्महत्येचे पातकही 
लांगळे नंसते आणि मग तो दिव्यातून सहीसलामत 
चारही पडला असता. परंतु ज्याअर्थी असे आढळत 
नाही, त्याअर्थी न हत्या क्षाली तो शुद्ध ब्राह्मण 
न. भा. 


असला पाहिजे, हे स्पष्ट होते. याच पद्धतीने ब्राह्मणादी 
स्त्रियांवरोबर जारकर्म करणारा मनृष्यही दिव्यातून 
सहीसलामत पार पडताना दिसत नाही. जर त्या 
स्त्रिया शुद्ध वंशाच्या नसत्या तर असे घडले नसते. 
याचा अर्थे असा कौ, सवे वणवंश (वर्णावर आधां- 
रलेला वंश) शुद्ध आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. 

इंद्राच्या या प्रबळ (! ) समथेनानंतरही त्याच्या 
वंशशुद्धीचा आग्रह सिद्ध होत नाही. पहिली गोष्ट 
म्हणजे दिव्याची संकल्पना कारणकार्यभावावर 
आधारलेली नसल्यामुळे ती अशास्त्रीय आहे. तिच्या- 
मुळे निष्पाप माणसालाही पापी ठरविले जाऊ शकते. 
शिवाय, हत्येचा आरोप असलेल्या माणसाने उक- 
ळत्या तेलात हात घातल्यावर त्याला भाजणारच- 
मग ज्याची हत्या झाली, तो शुद्ध ब्राह्मण असो वा 
नसो. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या भूमिकेचे समथन 
करताना इंद्राने जो युक्तिवाद केला आहे, त्यामध्ये 
वदतोव्याघात आढळून येतो. या युक्तिवादात त्याने 
ब्राह्मणादी स्त्रियांबरोबरच्या जारकर्माचा निर्देश केला 
आहे. याचा अर्थ समाजात घडणाऱ्या जारकर्माची 
त्यानेच दखल घेतली आहे. आणि ज्याच्यामुळे वंश- 
शुद्धी नष्ट होते ते जारक्मे समाजात घडते हे गृहीत 
धरूनही तो वंशशुद्धीची ग्वाही देत आहे ! एकंदरीत, 
इंद्राचा युक्तिवाद त्याच्याच मताचे खंडन करून 
जातो. 

परंतु या सवव मुद्द्यांपेक्षाही एक अत्यंत महत्त्वाचा 
मुदा येथे उपस्थित होतो, तो असा--स्वत: अत्यंत 
चारित्र्यहीन व भ्रष्टाचारी असलेल्या आणि अहल्या 
वगैरे स्त्रियांबरोबर जारकर्मे करणाऱया इंद्राने वंश- 
शुद्धीची उच्चरवाने ग्वाही द्यावी, ही घटना संताप- 
जनक आहे. वैदिक संस्कृतीच्या हाडीमासी खिळ- 
लेल्या दुटप्पीपणाचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. 
इतरांना लावलेले निकष स्वतःला कधीही लावा- 
वयाचे नाहीत; किंबहुना आपण सवे निकषांच्या 
अतीत असण्याइतके पवित्र आहोत, अशी ज्यांची 
धारणा असते त्यांनाच ही वक्तव्ये शोभून दिसतात. 
श्रीहर्षाने वंशशुद्धीची ग्वाही देण्यासाठी इंद्राऐवजी 
दुसऱ्या कोणा वैदिकाला उभे केले असते, तर फार 
बरे झाले असते ! शिवाय, मन्‌स्मृतीने केलेल्या वर्ण- 
संकराच्या विवेचनामुळेही इंद्राच्या वंशशुद्धिविषयक' 
मताचे खंडन होते. 


श्ठ 


माझ्या मते लोकायत विचारसरणी ही चातुवेर्ण्या- 
पेक्षाही अधिक प्राचीन आहे. (याविषयी मी स्वतंत्र- 
पणे लिहिणार आहे.) आणि या विचारसरणीने 
चातुवेर्ण्याच्या प्रारंभापासुनच त्याला विरोध केला 
आहे. तसेच, नजिकच्या वा दूरच्या भविष्यकाळात 
केव्हा तरी चातुवेण्ये पूर्णपणे नष्ट झ्ञालेले असेल, 
परंतु तेव्हाही लोकायतांचा जीवनविषयक विधायक 
दृष्टिकोण मात्र अस्तित्वात असेलच असेल; किंबहुना 
तो अधिक टवटवीत झालेला असेल. लोकायतांचा 
चातुवेण्येविरोध भारतीय समाजातुन एका प्रबळ 
अंत:प्रवाहाच्या स्वरूपात अखंडपणे वहात आला 
आहे. लोकायतांनी निर्माण केलेल्या वातावरणातच 
बौद्ध धर्म, कृष्णाचे तत्त्वज्ञान, भागवत धर्म, नाथ 
संप्रदाय, वारकरी पंथ, महानुभाव पंथ इत्यादींनी 
चातुवेर्ण्याला झुगारून देण्याचे प्रयत्न केले. त्यांचे 
प्रयत्न यशस्वी झालेले नसले, तरी त्या प्रयत्नांचे 
अस्तित्व नाकारता येत नाही आणि त्या दिशने 
केलेल्या प्रयत्नांच्या बाबतीत लोकायतदर्शनाचे 
अग्रदूतत्वही नाकारता येत नाही. या बाबतीत केवळ 
एक उदाहरण म्हणून यशस्तिलकचंपूमधील पामरो- 
दाराची कथा निदिष्ट करणे इष्ट ठरेल-- 

पामरोदार नावाचा यद्योधर राजाचा एक मंत्री 
होता. तो सदाचरण, बुद्धिमत्ता आणि निष्कलंक 
चारित्र्य या सद्गुणांमुळे विख्यात झाला होता. 
त्याच्याकडे एका प्रांताच्या राज्यकारभाराची 
जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्याने 
आपल्या घरी स्वयंपाक करण्यासाठी व पाणी 
आणण्यासाठी पाच चांडाळ नेमलेले होते. ते चांडाळ 
आहेत, हे ठाऊक असुनही त्याने तसे केळे होते. 
चातुवेर्ण्यावर उभ्या असलेल्या समाजात घडणारी 
ही घटना अत्यंत खळबळजनक होती. कारण चांडाळ 
हा एक प्रकारे वैदिक संस्कृतीवरचा महान कलंक 
होता. ब्राह्मण स्त्री आणि शूद्र पुरुष यांच्या अपत्याला 
चांडाळ म्हणजेच अतिशूद्र मानले जात असे. पामरो- 
दाराच्या या कृत्यामुळे वैदिक गोटात हाहाकार 
माजला असला, तर नवल नाही. पुढे बदनामीच्या 
भीतीने पामरोदाराने झोपलेल्या त्या चांडाळांची ह्त्या 
केली, असे म्हटले जाते. वस्तुतः, चांडाळांना स्वयं- 
पाकघरात आणल्याबद्दल प्रायश्चित्त घ्यावयास 
सांगितले असता ज्याने त्याला कणखरपणे नकार 


नवभारत 


डिसेंबर, १९८० 


दिला आणि चांडाळांच्या स्पर्शाने कोणी भ्रष्ट होत 
नसते, असे दृढतापूर्वक सांगितळे, त्याने त्या चांडा- 
ळांची हत्या केली असण्याची सुतराम शक्‍यता नाही. 
त्या चांडाळाची हत्या झालीच असेल, तर ती कोणा- 
कडून झाली असेल, याविषयी आपल्याला अनुमान 
करता येईल. पामरोदाराने या संदर्भात मांडलेले 
युक्तिवादही लक्षणीय आहेत. तो म्हणतो की, 
चांडाळाच्या स्पर्शाने सुयेकिरण, रत्ने, अग्नी, गायी 
आणि हवा दूषित होत नाहीत. त्याप्रमाणेच मूळचाच 
पवित्र असल्यामुळे मी चांडाळांमध्ये राहिलो तरी 
अपवित्र होणार नाही. जाती व वणं यांच्या 
व्यवस्था या केवळ परंपरेवर आधारलेल्या असतात; 
दुसरे काही नाही. ...... हे राजा, जगात कोणी 
ब्राह्मण नसते आणि कोणी चांडाळ नसते. ( ए७४७- 
8]8]८9 810 एगताळा एप; एर. र. 
मद्याचा वृष, ७. 29-81 ). 
रक्‍तारक्तांतील । कोसळोत भिती; 
मानवाचे अंतीं | एक गोत्र ॥ धृपद, 
विंदा करंदीकर पू. १२२ 

आधुनिक मानवाची ही एका गोत्राची घोषणा 
चार्वाकदशनाने पुरातनकाळीच उच्चारलेली होती, 
हाच या सवे विवेचनाचा अथ होय. 
यज्ञ 

भारतातून बौद्धधमे लुप्त झाला म्हणून विजयी 
मुद्रा धारण करणारे वैदिक अनुयायी वैदिक संस्कृतीचे 
महान प्रतीक असलेले यज्ञयागही भारतातून लुप्त झाले 
हे मात्र सोयिस्करपणे विसरतात. आज जवळजवळ 
पुर्णेपणे लुप्त व कालबाह्य झालेल्या, परंतु एकेकाळी 
अत्यंत प्रभावशाली व वैदिकांच्या दृष्टीने जणू काही 
प्राणभूत असलेल्या यज्ञसंस्थेवर पहिला घाव लोकायत- 
दशंनाने घातला होता. लोकायतदशंनाच्या या यज्ञ- 
विरोधामागची भावना तपासुन पाहिली तर असे 
दिसेल, की ऐतिहासिक, आथिक, समाजशास्त्रीय, 
नेतिक, देवतशास्त्रीय, प्रमाणशास्त्रीय इ. विविध 
कारणांमुळे त्यांनी यज्ञाला विरोध केला होता. 

चार्वाकांनी यज्ञसंस्थेवर हल्ला चढविला याला 
एक तात्कालिक असे ऐतिहासिक कारण होते. 
सोमाने बृहस्पतीच्या पत्नीला पळवून नेले ते यज्ञ- 
भूमीवरूनच. वेदिक धर्माचे लोक यज्ञाला अत्यंत 
पवित्र मानत होते आणि त्यांच लोकांच्या 


लोकायतदरशांन : वार्ता, चातुवैर्ण्य व यश 


म्होरकक्‍्याने त्या यज्ञभूमीवरच असे एक अपवित्र कृत्य 
केले. स्वाभाविकच बृह्स्पतीच्या मनात एकूण यज्ञ- 
संस्थेविषयीच तिटकारा निर्माण झाला आणि तो 
त्याने लोकायतदरशनाच्या माध्यमातुन व्यक्‍त केला. 

लोकायतांच्या यज्ञविरोधाला आणखीही एक 
ऐतिहासिक कारण असून तेच प्रमुख आहे. वृह- 
स्पतीने लोकायत तत्त्वज्ञान लोकांकडून म्हणजेच 
भअंसुरांकडून घेतले होते. हे लोक यज्ञाचे कट्टर विरो- 
धक' होते. क्रग्वेदात त्यांना ' अयज्वनः ', * अथज्ञान्‌ * 
( र. ७.६.२ ) इ. प्रकारे निदिष्ट केळे आहे. यज्ञ 
ही संकल्पना त्यांच्या संस्कृतीत अजिबात नव्हती 
आणि म्हणूनच भिन्न संस्कृतीच्या आर्यांनी केलेल्या 
यज्ञांना त्यांचा विरोध होता, डॉ. स. रा. गाडगीळ 
लोकायतांचेही यज्ञ होते असे दाखविण्याचा प्रयत्न 
करतात. ( लोकायत पू. १७ ) लोकायतांचे 
यात्वात्मक कर्मकांड होते हे खरे आहे. परंतु त्या 
कर्मकांडाळा नाव व आशय या दोन्ही दृष्टींनी यज्ञ 
म्हणता येत नाही. लोकायतांच्या यात्वात्मक कर्मे- 
कांडात व वैदिकांच्या याज्ञिक कर्मकांडात फरक 
होता. अर्थात याचे विवेचन मी स्वतंत्रपणे करणार 


आहेच. 


लोकायतांचा यज्ञाला इतका विरोध होता, की 
त्यांच्या कर्मकांडाला लक्षणेने देखील यज्ञ म्हणणे हे 
अनुचित ठरेल. किंबहुना, वैदिक आणि भर्वदिक 
संस्कृतींमध्ये असलेला प्रमुख फरक हा यज्ञसंस्थेमुळेच 
निर्माण झाला आहे. स्वाभाविकच, अवेदिकांच्या 
प्रेरणेने प्रवतित झालेल्या लोकायतदशेनाने यज्ञविरोधी 
भूमिका घेतली. 

हे दशन लोकांकडून घेतले या ऐतिहासिक कार- 
णाशी आथिक व समाजशास्त्रीय कारणे निगडित 
आहेत. वैदिक अनुयायांच्या दृष्टीने यज्ञ हे केवळ 
धर्मसाधन नव्हते, तर ते उपजीविकेचेही साधन होते. 
यज्ञादी कमकांडाखेरीज वेगळे असे उपजीविकेचे 
साधन त्यांच्याकडे नव्हते-निदान अश्या साधनांना ते 
प्राधान्य देत नव्हते. उदा. बौधायनसुत्रात म्हटले 


आहे-- ह पये 
वेद: कृषिविनाशाय कृषिवेंदविनाशाय । 


हाक्तिमानुभयं कुर्यादशक्तस्तु कृषि त्यजेत्‌ || 
-१.५.१०१ || 
_-वेद हा कृषिविनाशक आहे, तर कृषी ही वेद- 
विनाशक आहे. ज्याला शक्‍य आहे. त्याने दोन्ही 


4 


गोष्टी कराव्या. ज्याळा शक्‍य नाही त्याने कृषीचा 
त्याग करावा. अर्वदिक लोकांकडे मात्र कृषी, पश्ु- 
पालन, वाणिज्य इ. साधने उपजीविकेसाठी होती. 
धाभिक म्हणता येतील अश्या काही श्रद्धा त्यांच्याकडे 
असल्याच, तर निदान त्यांनी अश्या श्रद्धांना उंप- 
जीविकेचे साधन बनविले नव्हते. वैदिक अन॒यायी 
आपल्या उपजीविकेच्या साधनाचे उदात्तीकरण 
करीत होते आणि ते उपजीविकेचे साधन आहे, है 
तथ्य लपवीत होते. लोकायतदश्ंनाने हे तथ्य उघड 
करून दाखविले आहे. अग्निहोत्रादी क्रिया हे काहो 
लोकांच्या उपजीविकेचे साधन आहे, असे लोकायत 

म्हणतात (सर्वेदर्शनसंग्रहू-चार्वाकदशन). वैदिकांची 

टवाळी करण्यासाठी ही टीका केलेली नसुन जीवना- 

कडे पाहण्याचा वास्तव दृष्टिकोणं स्पष्ट करण्यासाठी 

हो टीका केलेली आहे. 


चार्वाकांनी यज्ञसंस्थेवर हल्ला चढविला, याला 
आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचे कारण होते. यज्ञ- 
संस्थेतील ढोंगबाजी हेच ते कारण होय. उदा. 
पुत्रेष्टीविषयी चार्वाक म्हणतो-- 


एकं संदिग्धयोस्तावद्भावि तत्रेष्टजन्मनि । 
हेतुमाहुः स्वमन्त्रादीनसाऊंगानन्यथा विटा: || 

( नैषधीयचरित- १७.५५ ) 
-- एखादी गोष्ट संदिग्ध असते. म्हणजेच भविष्य: 
काळात ती घडण्याची वा न घडण्याची शक्‍यत! 
असते. याखेरीज तिसरा पर्याय असत नाही. उदा.- 
एखाद्या पुत्रहीन माणसाला भविष्यकाळात पुत्र 
होईल किवा होणार नाही. याबाबतीत तिसरा 
पर्याय संभवतच नाही. अश्या वेळी वैदिक कभंकांड 
करणारे लोक त्या माणसाला पुत्रेष्टी नावाचा याग 
करावयास लावतात. तो याग केल्यानंतर जर त्या 
माणसाला पुत्र प्राप्त झाला, तर आमच्या मंत्रतंत्रा- 
मुळे तुला पुत्र झाला, असे ते त्याला सांगतात, 
परंतु जर पुत्र प्राप्त झाला नाही, तर तुझ्याकडून 
याग यथासांग पार पडला नाही, म्हणून असे घडले; 
आमच्या मंत्रतंत्रांमध्ये कसलीही उणीव नव्हती, 
असे ते त्याला सांगतात. वस्तुतः पुत्रप्राप्तीश्ी या 
पुत्रेष्टियांगाचा कोणताही कारणकायसंबंध नसतो; 
परंतु आपले हितसंबंध जपण्यासाठी यजमानाची 
अशी फसवणूक केली जाते. 


१२ 


यज्ञयागामध्ये आणखी एका पद्धतीने ढोंगबाजी 
असल्याचे चार्वाकांना दिसुन आले, आम्ही परलोकाचा 
विचार करतो, इहलोकाच्या सुखांची आम्हांला 
अभिलाषा नाही, असे वैदिक लोक म्हणतात. ऐंहिक' 
जीवनावर प्रेम करणारे लोक वासनांच्या अधीन 
आहेत आणि आम्ही मात्र वासनांचा त्याग केला 
आहे, अश्या प्रकारचा अहंकार त्यांच्या ठिकाणी 
असतो. वस्तुतः याज्ञिकांनीही वासनांचा सववस्वी त्याग 
केलेला नसतो. आपण या जन्मात यज्ञ केले म्हणजे 
मृत्यूनंतर आपल्याला स्वगे प्राप्त होईल आणि तिथे 
आपल्याला अप्सरांचा उपभोग घेता येईल, अशी 
त्यांची धारणा असते. चार्वाकांनी या ढोंगबाजीवर 
टीका केली आहे ( नेैषधीयचरित १७.६८). यज्ञात 
आणखीही एक ढोंगबाजी आढळते. याज्ञिक लोक 
ज्योतिष्टोमात मारलेला पशू स्वर्गाला जातो असे 
म्हणतात. त्यांचा स्वतःचा या तत्त्वावर विश्‍वास 
असता तर आपल्या वडिलांना स्वर्गे मिळावा म्हणून 
यजमानाने यज्ञात आपल्या वडिलांची हत्या केली 
अंसती --- 
पशु*चेत्निहतो स्वर्ग ज्यो तिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यंजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्यते || 
(सरवेदर्शनसंग्रहू-चार्वाकदशंन) 
मनःकल्पित अनुमानांना थारा न देण्याचा 
लोकायतांचा प्रमाणशास्त्रीय दृष्टिकोण, हेही त्यांच्या 
यज्ञविरोधामागचे एक महत्त्वाचे कारण होय, मोक्ष, 
स्वगं, पुनर्जन्म इ. विषयीची अनुमाने जशी त्यांनी 
नाकारली, तद्मीच यज्ञफलाविषयीची अनुमानेंही 
अव्हेरली. उदा. - चार्वाक म्हणतो -- 
ग्रावोन्मज्जनवद्यज्ञफले5पि श्रृतिसत्यता । 
का श्रद्धा तत्र धीवृद्धाः! ---|॥ 
-नैषधीयचरित १७.३७ 
दगड पाण्यावर तरंगतो, असे म्हणणे हे जितके 
खरे, तितकेच परलोकात यज्ञाचे फळ मिळते असे 
श्रुतीचे (वेदाचे) म्हणणेही खरे. 


न॑वभारत 


डिसेंबर, १९८० 


प्रबोधचंद्रोदयातही चार्वाकांचा असाच दृष्टिकोण 
व्यक्‍त झाला आहे - 

स्वर्गः कतृक्रियाद्रव्यविनाशे यदि यज्वनाम्‌ । 

ततो दावाग्निदग्धानां फलं स्याद्‌ भूरि भूरहाम्‌ ।। 

-२.१९॥ 
मृतानामपि जन्तुनां श्राद्ध चेत्‌ तृप्तिकारणम्‌ । 
निर्वाणस्य प्रदीपस्य स्नेह: संव्धयेच्छिखाम्‌ ॥ 
-२.२१॥ 

-” यज्ञातील अग्नीत द्रव्यनाश केल्यामुळे यज- 
मानांना जर स्वर्ग मिळत असेल, तर वणव्याने 
जळालेल्या झ्ाडांनाही भरपूर फळे लागावयास 
हवीत ! श्राद्धामुळे जर मेलेल्या माणसांची तृप्ती 
होत असेल, तर तेलामुळे विझलेल्या दिव्याचीही 
ज्योत प्रज्वलित होईल ! 

अशा रीतीने आपल्या प्रमाणशास्त्राला अनुसरून 
लोकायतांनी यज्ञसंस्थेवर टीका केली आहे. यज्ञांमधील 
हिसा हेही लोकायतांच्या यज्ञविरोधामागचे एक 
प्रळ कारण होते. याविषयी मौ स्वतंत्रपणे 
विवेचन केले आहे (नवभारत, ऑक्टोबर १९८० ). 
तसेच, यज्ञांमध्ये असलेली लैंगिक उच्छृंखलताही 
छोकायतांना मान्य नव्ह्ती, या विषयाचे विवेचनही 
मी स्वतंत्रपणे केले आहे. (नवभारत, नोव्हेंबर ८०). 

लोकायतांनी यज्ञसंस्थेवर जी टीका केली, ती 
त्यांच्या स्वतंत्र अशा जीवनविषयक दृष्टिकोणामुळे, 
हे यावरून स्पष्ट होईल. वैदिकांना मात्र असे वाटत 
असते, की लोकायतांची ही टीका म्हणजे केवळ 
शिवराळपणा आहे. वस्तुतः, वैदिकांनी ज्याप्रमाणे 
आपला दृष्टिकोण मांडून लोकायतांवर टीका केली 
आहे, त्याप्रमाणे लोकायतांनीही आपला दृष्टिकोण 
मांडून वैदिकांवर टीका केली आहे. अश्या स्थितीत 
लोकायतांवर शिवराळपणाचा आरोप करणे, हे 
युक्‍्तिवादाचा आश्रय केल्याचे लक्षण नव्हे; * शेषं 
कोपेन पुरयेत्‌ ' या न्यायाचा आश्रय केल्याचेच हे 
लक्षण होय. (क्रमशः) 


वि. भि. कोलते 
श्रीचक्रधरोक्त आचार्य कोण ? 


* नवभारत ' मासिकाच्या ऑक्टोबर १९८० च्या 
अंकात प्रा. रा. पां. निपाणीकर यांनी 'श्रीचक्रधरोकक्‍्त 
आचाय कोण ?' या मथळ्याचा एक लेख लिहिला 
आहे. त्या संदर्भात हे स्पष्टीकरण 

* नवभारत ? मासिकाच्या ऑगस्ट १९४८ च्या 
अंकात “ महानुभाव पंथाचे अवैदिकत्व ' या विषया- 
वर मी एकं विस्तृत लेख लिहिला होता. तोच लेख 
* महानुभाव संशोधन - १ ? या माझ्या लेखसंग्रहात 
समाविष्ट केलेला आहे. त्या लेखात * आचार्या नरक? 
(सुत्रपाठ, विचार १५७ ) या श्रीचक्रधरोक्त वच- 
नाच्या ' प्रकरणवक्या'च्या आधारे * वैदिक आचार्यांना 
नरक? या संबंधी मी विवेचन केलेले आहे. त्याच 
अनुषंगाने प्रा. रा. पा. निपाणीकर यांनी आपला 
लेख लिहिला आहे. येथे एक गोष्ट प्रथम स्पष्ट 
केली पाहिजे. ती अशी की, माझ्या उपरोक्‍त लेखात 
। प्रकरणवश्ा'तील जी आख्यायिका मी दिलेली भआाहे, 
ती त्या वेळी मला उपलब्ध झालेल्या साधन-सामु- 
ग्रीच्या आधारे, नवीन उपलब्ध संशोधनावरून 
तीत आता दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. * प्रकरण- 
वश्ा'तील ती आख्यायिका मुळात पुढीलप्रमाणे आहे. 


आचार्या नरक अनुवाडु : 


गोसावीयांसि खडकुलीए अवास्थान : एक वेळ 
गोसावीयांचिया दशेना नृसींहारण्ये संन्यासी आले 
होते : गोसावीयाजवळि भट होते : तेहीं म्हणीतले $ 
& जी जी: पुर्वी क्षेपणीकीं वेद उत्यापिले होतेः ते 
भटाचार्ये प्रतीष्टिले: आणि अठरा क्षेपणीक कढे- 
माजि घातले $ तैपासोनि वेदमार्गु चालता जाला: 
ऐसे ते पुण्यपावन आचार्य : “म्हणौनि तोखुं लागले ः 
सर्वेज्ञे म्हणीतलें: “आचार्या नरक: तेही म्हणीतलें : 
“जी जी: ते कां ?” सवेज्ञे म्हणीतलें : “हिंसा पाप: 


- पापातव नरक: म्हणोनि: ” इतुलेनि ते उगेचि 
राहिले :॥ 
 प्रकरणवश्या'तील ही संपूर्ण आख्यायिका मी 
संपादिलेल्या “ लीळाचरित्राः'त उत्तराधे ५८ वी 
लीळा म्हणून अंतर्भूत केलेली आहे. तीच प्रमाण 
मानून आता विवेचन व्हायला पाहिजे. अर्थात, 
माझ्या पूर्वोक्त लेखात त्या वेळी मला उपलब्ध 
झालेल्या आख्यायिकेच्या आधारे केलेल्या विवेचनात 
आता दुरुस्ती करणे आवश्‍यक आहे. माझ्या त्या 
लेखातील विवेचनाबद्दल मी जबाबदार आहे,. हे मी 
मान्य करतो. प्रा. निपाणीकर यांच्या लेखामुळे 
* प्रकरणवश्या'तील मूळ आख्यायिका अभ्प्रासकांच्या 
निदर्शनास आणण्याची व विवेचनात आवश्यक ती 
दुरुस्ती करण्याची संधी मला मिळाली याबद्दल मी 
त्यांचा आभारी आहे. 


वर उद्धृत केलेल्या प्रमाण आख्यायिकेवरून हे 
स्पष्ट दिसते की, तीत शंकराचार्यांचा उल्लेख नसुन 
भटाचार्यांचा आहे; आणि त्यांना उद्देशून ' आचार्या 
नरक ' असे श्रीचक्रधर स्वामींनी म्हटले. त्याचे 
कारण अठरा क्षपणिकांना कढईत टाकल्यामुळे 
भट्टाचार्यांना हिसेचे जे पाप लागले त्यामुळे. कारण 
“ हिसा पाप : पापातव नरक: ? 


ही दुरुस्ती केल्यावरही ' वैदिक अथवा वेदानुयायी 
आचार्यांना शेवटी नरक प्राप्त होणार ' असे श्रीचक्र- 
धरस्वामींचे मत असल्याचे जे माझ्या विवेचनात 
मी म्हटले आहे ते चुकीचे ठरत नाही. प्रा निपाणीकर 
यांच्या मतानुसार या लीळेतील * आचार्या नरक? 
हे वचन श्रीचक्रधरस्वामींनी भटाचार्यांच्या संदर्भात 
उच्चारलेले असल्यामुळे त्यातील 'आचार्य' शब्दाचा 
अर्थे भटाचार्यापुरताच मर्यादित घेतला पाहिजे. पण 


१४ 


श्रीचक्रधरांना असा मर्यादित अर्थ अभिप्रेत असता तर 
त्यांना “ भटाचार्या नरक ' असे म्हणता आले नसते 
काय ? “आचार्या नरक? हे वचन सुत्ररूप व सामान्य 
स्वरूपाचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भटाचार्यांना 
तरी नरक का ? तर त्यांनी हिंसेचे पाप केले व 
पायामुळे नरक प्राप्त होतात म्हणून. अर्थात, 
'आचार्या नरक? या वचनातून 'हिसेचे पाप करणाऱ्या 
सर्वे आचार्यांना नरक प्राप्त होतात? असा व्यापक अथं 
स्वामींनी सुचित केला आहे. तसे पाहिले तर या 
ठिकाणी * हिसा पाप : पापातव नरक? हे वचन- 
देखील स्वामींनी भटाचार्याच्या संदर्भातच उच्चार- 
लेले भाहे. तेव्हा तेही केवळ भटाचार्यापुरतेच मर्या- 
दित घ्यायचे काय? कौ हिंसा करणाऱ्या सर्वांना पाप 
लागते आणि नरक प्राप्त होतात असा त्याचा 
व्यापक व सवेसामान्य अथ घ्यायचा ? मला वाटते 
कौ, या वचनाचाही हाच व्यापक अथे स्वामींना 
अभिप्रेत होता. म्हणूनच त्याला सूत्राचे महुत्त्व प्राप्त 
झाले आहे. हे लक्षात घेतले म्हणजे ' आचार्या 
नरक ' हे वचन स्वामींनी भटाचार्याच्या संदर्भात 
उच्चारलेले असले, तरी त्याचा व्यापक अथच त्यांना 
अभिप्रेत होता हे स्पष्ट दिसते. हा व्यापक अर्थ 
असा कौ, भटाचार्याप्रमाणे जे आचाय हिसा करतात 
किंवा हिंसेचा उपदेश करतात त्या सर्व आचार्यांना 
नरक प्राप्त होतात. भटाचायं हे वेदानुयायी होते, 
इतकेच नव्हे तर वेदांचे कडवे अभिमानी होते, हे त्या 
लीळेवरूनच स्पष्ट दिसते. यज्ञयागादी कमंकांड हे 
वेदोपासनेचे. एक अविभाज्य अंग आहे, आणि यज्ञ- 
यांगात हिंसा होत असते. अर्थात वैदिक आचार्यांना 
हिंसेचे पाप लागत असते म्हणून त्यांना शेवटी नरक 
प्राप्त होणार, असेच स्वामींनी भटाचार्याच्या निमि- 
त्ताने व्यापक तत्त्व प्रतिपादन केले आहे. तेव्हा, 
* आचार्या नरक? या वचनातील ' आचार्य * शब्दाने 
स्वामींना केवळ भटाचार्य अभिप्रेत आहेत असे नसुन 
भटाचार्याप्रमाणे असणारे सर्व आचाय अभिप्रेत 
आहेत असेच स्पष्ट दिसते. 

वरील लीळेत आचार्यांना नरक प्राप्त होण्याचे 
* हिसेचे पाप ' हे एक कारण स्वामींनी सांगितलेले 
आहे. पण तेवढेच त्यांना अभिप्रेत होते असे नाही. 
आचार्यांना नरक प्राप्त होण्याची आणखीही इतर 
काही कारणे त्यांनी ' आाचार्या नामकरण? (लीळा- 


नवभारत 


डिसेंबर, १९८० 


चरित्र उत्तरार्ध, ६१३) या लीळेत सांगितली आहेत. 
प्रा. निपाणीकर यांनी ही लीळा उद्धृत केलेलो 
आहे. ती संपुर्ण लीळा अशी : 
आचार्या नामकरण 

एकु दीं गोसावीयांसि आसन होतें : आणि भट 
आले : सवेज्ञे म्हणीतलें ५ “ आचार्ये हो$ या: ” भटीं 
म्हणीतलें ४ “ हें काइ जी ? ” आणि भटीं कांटाळा 
दीधला : “ आचाय होञा : ” भटीं म्हणीतले : “जी 
जी : गोसावीं भाचार्यासि नक नीरुपिले असति कीं?” 


* स्वेज्ञें म्हणीतलें : “ तैसा तूं परतारकु आचार्या 


नव्हसि की गा : तुं प्राणियाते अनीस्टापासौनी 
काढिता आणि इस्टीं लाविता आचार्या कीं गा: 
तुझेनि मुखें अश्यास्त्रीय न नीगे कों $ ॥? 

या लीळेचा संबंध पूर्वोक्त ' आचार्या नरक अनु- 
वाढु ' या लीळेशी आहे. यातील * तैसा या शब्दाने 
पूर्वोक्त लीळेतील भटाचाये किवा त्याच्या उप- 
लक्षणेने अभिप्रेत असलेले इतर आचार्य याही ठिकाणी 
अभिप्रेत आहेत असे दिसून येईल, या लोळेवरून 
पुर्वोक्त लोळेतील “ आचार्या नरक ' या वचनातील 
“आचाये ' शब्दाच्या अर्थावर आणखी चांगला प्रकाश 
पडतो. पहिली गोष्ट अशी की, भटांना (नागदेवा- 
चार्यांना) स्वामींनी ' भाचा्य हो ' असे संबोधल्या- 
बरोबर ते व्यथित झाले. ' आचाये होआ' असे 
म्हटल्यावर त्यांनी स्वामींना विचारले 'जी जी$ 
आपण तर आचार्यांना नरक निरूपण केले आहेत. 
मग मला आचाय व्हायला का सांगता ?” स्वामींना 
“ आचार्य शब्दाचा अर्थ केवळ वैयक्तिक, केवळ 
भटाचार्यापुरता मर्यादित असता तर भटांच्या लक्षात 
तो आला असता. आणि मग आपणाला स्वामींनी 
भाचार्य म्हटल्याने ते व्यथित झाले नसते. आचाय 
शब्द व्यापक अर्थानेच त्यांनी घेतला होता, अर्थात 
तोच स्वामींना अभिप्रेत होता असे यांवरून स्वच्छ 
दिसते. 

* आचार्य ' शब्द स्वामींनी सवसाधारण व्यापंक 
अर्थाने वापरला असला तरी त्यांना “सर्व 'च 
भाचार्ये अभिप्रेत होते असे नाही. भटाचार्य आणि 
त्यांच्या उपलक्षणेने तत्सदृश असलेले आचार्यच 
त्यांना अभिप्रेत होते. या लीळेत अद्या आचार्यांची 
आणखी काही लक्षणे त्यांनी सांगितली आहेत. 
“हैसा तुं परतारक आचार्या नव्हसि गा: तुं प्राणियाते 


श्रीचक्रधरोक्त आचार्य कोण ? 


अनीष्टापासौनि काढिता आणि इस्टी लाविता 
आचार्या कीं गा: तुझेनि मुखे अशास्त्रीय न नीगे 
कींः ” या वाक्यांत ती आली आहेत. * आचार्या 
नरक या वचनातील आचाये या शब्दाने 
स्वामींना अभिप्रेत असलेले आचाय कोण ? तर 
* परतारक ? (प्रतारक) आचार्य; प्रतारक आचायं 
कोण ? तर प्राण्यांना > जीवांना ' इष्टा * पासुन 
( खऱ्या मोक्षमार्गापासुन ) काढून-दूर ठेवून 
: अनिष्टीं ' लावणारे आचार्य; असे आचाये कोणते? 
तर जे “अशास्त्रीय ' उपदेश करतात ते. अश्या 
आचार्यांना स्वामींनी नरक सांगितले आहेत. 
श्रीचक्रधरोक्त मोक्षमार्य हाच खरा शास्त्रीय ब्रह्म- 
विद्यामागं होय. तोच देवराहाटीचा म्हृणजे खरा 
ईदवरोपासनेचा मार्गे होय. इतर सवे मार्ग हे जीव- 
देवतांच्या उपासनेचा उपदेश करतात, म्हणून ते 
अशास्त्रीय मार्गे होत. त्यांच्या उपासनेमुळे जीव 
खऱ्या ईशववरोपासनेंच्या मार्गाला वंचित होऊन 
अनिष्टी लागतात. असे जीवदेवतांच्या उपासनेचे 
सवे मार्ग कमंराहाटीचे मार्गे होत. श्रीचक्रघरोक्त 
ईशवरोपासनेचा मार्गे खेरीज करून इतर मार्गातील 
आचार्यांचा उल्लेख करण्यासाठीच “ आचार्या नरक 
म्हणजे जे कर्मराहाटीचे आचरते तयासि नरक 
असे * विचारबंद ' कर्त्यांनी म्हटले आहे. त्यात 
श्रीचक्रधरस्वामींची विचारधारा यथार्थपणे व्यक्‍त 
झाली आहे, याविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही. 
वैदिक उपासनामारगे हा श्रीचक्रधरस्वामींच्य़ा मते 
चैतन्यमाया देवतेचा उपासना मार्ग होय. म्हणून तो 
त्यांच्या मते कमराहाटीतच मोडतो. त्याचा उपदेश 
करणाऱया आचार्यांना म्हणजेच वैदिक आचार्यांना 
नरक प्राप्त होतात असे स्वामींचे मत असल्याचे 
यावरून स्वच्छ दिसून येते. ' विचारबंद ' कर्त्यांनी 
कर्मराहाटीतील इतर काही आचार्यांबरोबरच आरंभी 
भटाचार्यांचा उल्लेख केला आहे. तो केवळ उपलक्ष- 
णात्मक होय, संबंधित “ प्रकरणवशा च्या अनु- 
बंगानेच भटाचार्याचा उल्लेख ' विचारबंद ' कर्त्यांनी 


१प 


केलेला आहे तो वैयक्तिक न घेता प्रातिनिधिक घेतला 
पाहिजे, हे वरील विवेचनावरून दिसुन येईल. तेव्हा 
“ आचार्या नरक ' या वचनातील “आचार्य? या 
शब्दाने सुचित होणाऱ्या आचार्यांत वैदिक आचार्य 
हेही अभिप्रेत आहेत हे लक्ष्यात येण्यास अडचण 
पडू नये. कमंराहाटीतील इतर आचारयेही तेथे 
अभिप्रेत असताना मी केवळ वैदिक भाचार्यांचा 
उल्लेख केला याचे कारण मला माझ्या त्या लेखात 
केवळ महानुभावपंथाच्या अवेदिकत्वाविषयी चर्चा 
करायची होती म्हणून, हेही विसरता कामा नये. 

माझ्या पुर्वाक्त मूळ लेखात “ भटाचार्या'ऐवजी 
“ शंकराचार्यांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे “ आचार्या 
नरक? या वचनातील श्रीचक्रघरोक्त आचार्य कोण ? 
या प्रश्‍नाचा विचार प्रा. रा. पां. निपाणीकर यांनी 
शंकराचार्यांच्या संबंधात केला आहे, हे स्वाभाविक 
आहे. “ प्रकरणवश्या'त शंकराचार्याचा उल्लेख आहे 
असे क्षणभर मानले तरी, माझ्या वरील विवेचना- 
वरून श्रीचक्रधरोक्त वचनातील “ भाचाये ” शब्दाचा 
अथे केवळ शंकराचार्यापुरताच मर्यादित नाही, तर 
तो प्रातिनिधिक आहे, शंकराचार्याप्रमाणे असलेले 
सवे वैदिक आचायं तेथे अभिप्रेत आहेत हे मान्य 
होण्यास अडचण पडू नये. शंकराचाये वंचक कसे 
होते, आसुरी संपत्तीचे कसे होते व तसे असल्यामुळे 
त्यांना भगवद्गीतेतील श्रीकृष्णोकक्‍्तीनुसार नरक कसे 
प्राप्त होतील याचे विवेचन प्रा. निपाणीकर यांनी 
चांगल्या रीतीने केले आहे. माझे विवेचन लक्षात 
घेता * आचार्या नरक ' या श्रीचक्रघरोकतीचा अर्थ 
केवळ ' शंकराचार्यांनाच ' नरकप्राप्ती असा नसून 
त्यांच्यासारख्या सर्वे वेदिक आचार्यांना नरकप्राप्ती 
असा करणे हेच संदर्भाला धरून व सयुक्तिक ठरेल. 
अर्थात, महानुभाव संप्रदाय हा अरवदिक असल्याचे 
सिद्ध करण्यासाठी 'आचार्या नरक? या वचनाचे जे 
प्रमाण मी दिले ते ' अगदीच निराधार ? नसून पुर्ण- 
पणे साधार व सबळ असल्याचेही त्यावरून दिसून 
येईल. 


शि. स. अंतरकर 


आत्मसंकल्पना ! देहात्मवाद* 


1१) 

मागील दोन लेखांत चचिलेल्या आत्मवाद व 
अनात्मवाद या दोन्ही उपपत्तींत दोन समान गृहीते 
आहेत ती अक्ली : (१) जाणीव हा स्वतंत्र पदार्थ 
आहे. आपण ज्याला ' मी “ म्हणतो तो जाणीवयुक्‍त 
पदा्थे असल्यामुळे तो शरीराहून अलग असा आत्म- 
“खूप किवा मनरूप अशरीरी पदार्थ आहे. शरीर हे 
आत्माविष्काराचे साधन असेल किंवा आत्म्याला 
बद्ध करणारा पिजरा असेल; पणतोखर्‍्या मी” 
हून निराळा आहे. शरीर मत्ये आहे, परंतु आत्मतत्त्व 
किंवा जाणीवतत्त्व म्हणजेच “ मी * किंवा 'स्व' देहा- 
बरोबर संपत नाही. त्याला मरणोत्तर अस्तित्व असते. 
किवा निदान मरणोत्तर अस्तित्वाची शक्‍यता नाका- 
रता येत नाही. २) व्यक्‍ती हा अवयवी वा मिश्र 
पदार्थ असून तो आत्मा, मन व शरीर किवामन व 
शरीर या घटकांचा बनला आहे. बौद्ध तत्त्व्ञ आणि 
ह्यूम यांनीही ' मी” हा अखंड बदलणारा पदार्थ 
मानला असला, तरी तो वृत्तीरूप आहे असेच मानले. 
ही दोन्ही गृहीते भारतीय देनशास्त्रांच्या इतिं- 
हासात साफ झिडकारली ती चार्वाकदशंनाने, १) 
जाणीव हा स्वतंत्र व स्वायत्त पदार्थ नसून तो जड- 
द्रव्यांचा परिणाम आहे. आणि २) व्यक्‍ती किवा 
“मी? ज्षरीराहून वेगळा नाही. ' चैतन्य विशिष्ट देह 
म्हणजेच मी ' हा क्रांतिकारी जडवादी विचार 
चार्वाकदर्शनात प्राथमिक स्वरूपात परंतु अत्यंत 
निःसंदिग्धपणे व परखडपणे मांडला गेला आहे. हाच 
देहात्मवाद होय. 


मी या लेखात देहात्मवाद या श्ीषंकाखाली विविध 
उपपत्ती एकत्र आणणार आहे. चार्वाकदशंना- 
व्यतिरिक्त जगातील इतर जडवादी विचारवंतही 
जाणीव हे स्वतंत्र तत्त्व नसुन तो भौतिक द्रव्याचा 
परिणाम आहे असे मानतात. अश्या जडवादात 
मार्कसंवादाचे एंक आगळे वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आहे. 
याशिवाय आंधुनिक ब्रिटिश तत्त्वज्ञ गिल्वर्ट राइल 
यांनी “ मनाचो संकल्पना ” या आपल्या प्रसिद्ध 
ग्रंथात मांडलेळी मनविषयक उपपत्ती, स्ट्रॉसन यांनी 
त्यांच्या “ इन्‌डिव्हिड्यूअल्स ” या ग्रंथात मांडलेली 
उपपत्ती, तसेच जे. जे. सी. स्माटे आणि इतर यांनी 
मांडलेली मन व मेंदू यांच्या ऐक्याची उपपत्ती या 
सर्व उपपत्ती मी देहात्मवाद या व्यावक मथळ्या- 
खाली आणीत आहे. एवढेच नव्हे तर जे. कृष्णमूर्ती 
यांचे व्यक्‍्तीविषयीचे विचारांना पण मी देहात्म- 
वादीच म्हणणार आहे. अज्ञा विविध उपपत्ती 
देहात्मवाद या व्यापक वर्गात मोडण्याचे कारण म्हणजे 
त्यांच्यात जरी भेद असले तरी त्यांच्यात फार मोठे 
साम्य आहे. ते हे, की ते जाणीव हे स्वतंत्र तत्त्व 
मानीत नाहीत. व्यक्‍ती एकसंध आहे, शरीर व मन 
किंवा जाणीव यांच्यामध्ये बाह्य संबंध नसून शरीरा- 
शिवाय पुर्ण व्यवतीच असू शकत नाही. म्हणून 
व्यक्ती ही जाणीव वा मन व शरीर या दोन स्वतंत्र 
घटकांची बनली नसुन व्यक्तित्वाची ही दोन अंगे 
किवा बाजू आहेत किंवा शारीरिक आणि मानसिक 
अशी दोत प्रकारची विधेये लावता येतात, अशी 
व्यक्‍ती हा विशिष्ट पदार्थ आहे असे ते मानतात. 


* [_ “ आत्मसंकल्पने'वरील श्री. शि.स. अंतरकर यांचा दुसरा लेखांक नोव्हें. ८० अंकात प्रसिद्ध 


झाला. हा शेवटचा लेखांक, -संपादक ] 


आत्मसंकल्पना 


म्हणून “ सर्चेतन किंवा स्वयंजाणीवयुवत शरीर ” 
म्हणजे मी अशी ते व्यक्‍तीची व्याख्या करतात. 
विविध तत्त्वज्ञांनी सत्ताशास्त्रीय, तकशास्त्रीय व 
भाषिक दृष्टिकोणातून हा विचार मांडला असला, 
तरी देहात्मवाद हा भोगवादी, आधिभोतिक सुख- 
वादी विचार आहे. म्हणून तो मानवाच्या नैतिक व 
आध्यात्मिक किवा धाभिक जीवनाला तात्त्विक 
आधार देऊ शकत नाही असे अगदी प्राचीन काळा- 
पासुन तो आजतागायत अनेक विचारवंतांनी मानले 
आहे. आणि देहात्मवाद नाकारण्याचे हे एक मह- 
त्वाचे कारण ठरले आहे. प्रजापतीकडे इंद्र व विरो- 
चन जातात व विरोचनाचे ' देह म्हणजे मी ' या 
देहात्मवादी विचाराने समाधान होते म्हणून हा 
विचार असुरांचा किवा राक्षसांचा आहे असेमी 
पहिल्या लेखात नमूद केले आहे. 
* यावत्‌ जीवेत्‌ सुखम्‌ जीवेत्‌ क्रणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌। 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम्‌ कुत: ॥? 
म्हणजे “ जोपर्यंत जिवंत आहात तोपर्यंत भोग भोगा, 
मजा करा, त्रण काढून सण करा. कारण देहाचे 
एकदा भस्म झाले को परत कोण येतो? ” ही 
देहात्मवाद्यांची नीती आहे असे सांगितले जाते. 
देहात्मवादी आत्मा, पुनजेन्म, कर्मसिद्धांत, स्वर्ग- 
नरकादी कल्पना, ईइवर इत्यादी गोष्टी मानीत 
नसल्यामुळे ते नास्तिक, संशयवादी, वितंडवादी, 
पाखंडी आहेत, ते अनिबंध जीवनमार्गाचे पुरस्कते 
आहेत अश्ली त्यांच्यावर सावेत्रिक टीका केली गेली 
आहे. देह तोचि देव भोजन ते भक्‍ती । मरण ते मुक्‍ती 
पाखंड्यांची ॥। असे तुकाराम म्हणतात. म्हणून 
देहात्मवाद स्वीकारणे हे पाप आहे, अनैतिक आहे असे 
आजही पुष्कळांचे मत आहे. परंतु रशिया, चीन, 
इत्यादी कम्युनिस्ट राष्ट्रांनी देहात्मवाद हा त्यांच्या 
राष्ट्रीय जडवादी तत्त्वज्ञानाचा एक भाग म्हणून 
स्वीकारला आहे. व तेथे इतर राष्ट्रांत आढळून 
येणाऱ्या नीतीपेक्षा उच्च नैतिक पातळी आहे असा 
त्यांचा दावा असला, तरी निदान नैतिक दृष्ट्या तेथील 
लोक इतर राष्ट्रांतील लोकांपेक्षा कमी नाहीत हेः 
मला वाटते, मान्य व्हावे राहता आडी तुज 
त्मिक जीवनाचा प्रश्‍न, परंतु जे. कृष्णमूर्त यांनी 
प्रत्यक्ष आचरणाने स्वतः उच्च प्रकारचे धाभिक, 


4 देहात्मवाद १७ 


लिखाण यांच्याद्वारा असे दाखवून दिले आहे कौ, 
देहात्मवाद मानून उच्च नैतिक व आध्यात्मिक 
जीवन जगता येते. एवढेच नव्हे तर खऱ्या नैतिक, 
धार्मिक, व आध्यात्मिक जीवनाचे ते एक आवश्‍यक 
अंग आहे. म्हणून, मला वाटते, हा देहात्मवादी 
विचार आता नेतिक व आध्यात्मिक कारणांसाठीही 
त्याज्य राहिलेला नाही. उल्ट तो नेतिक व आध्या- 
त्मिक जीवनाला वैज्ञानिक अधिष्ठान प्राप्त करून 
देतो, व सवे अंधश्रद्धायुक्‍त, पोथीनिष्ठ, नीतिधर्माचे 
निरसन करून मानवाला शुद्ध व सुज्ञ स्वरूपात धमं- 
जीवन कसे जगावे ते सांगतो, 
(२) 

देहात्मवादाचा विचार आपण चार्वाकमतापासून 
सुरू करणे क्रमप्राप्त आहे. चार्वाकाची सत्ताशास्त्रीय 
भूमिका जडवादी आणि ज्ञानक्षास्त्रीय भूमिका 
अनुभववादी किवा प्रत्यक्षवादी आहे. तो प्रत्यक्ष हेच 
एक प्रमाण मानतो. प्रत्यक्षात ज्याची प्रचीती येणे 
शक्‍य नाही त्याचे अस्तित्व स्वीकारायचे नाही; 
म्हणजेच असे काही नाही अश्ली ही भूमिका आहे. 
य्रानुसार देहाहान अलग आत्म्याची प्रचीती येत 
नसल्यामुळे असा आत्मा नाही असा त्याचा निष्कर्ष 
आहे. मी आत्मा नसून स्थूल, तरुण, प्रौढ, वृद्ध 
इत्यादी विशेषणांनी यृक्‍त असा विशिष्ट देह होय. 
या व्यतिरिक्त “ मी ' असा काही पदाथं नाही. हे मत 
शंकराचार्यानी अध्यासभाष्यात जे म्हटले आहे 
त्याच्या विरोधी आहे. शंकराचाय तेथे म्हणतात कौ, 
मी लठ्ठु आहे. मी बारीक आहे, मी अंध आहे, मी 
मंदबुद्धी आहे असे जेव्हा आपण व्यवहारात म्हणतो 


' तेव्हा आपण आपल्या खर्‍या आत्त्मस्वरूपावर देहू, 


इंद्रिय, बुद्धी इत्यादी अनात्मवस्तूंच्या गुणधर्माचे 
आरोप करीत असतो. 'मी !' ला ही विशेषणे गैर- 
लागू आहेत. या उलट चार्वाकाचे म्हणणे असे की, ही 
सर्व वाक्ये अथंपूर्ण असल्यामुळे मी देह आहे हेच 
सिद्ध होते. चार्वाक आपल्या व्यवहारातील धारणा 
प्रमाण मानतो, तर शंकराचायं त्या खोट्या मानतात. 

यावर असे म्हटले जाईल को, जाड, बारीक, काळा, 
गोरा, उंच, ठेंगणा इत्यादी शारीरिक विशेषणे ही 
देहात्मवादाला अनुकूल असली, तरी व्यक्‍तीला हुषार, 
सुखी, रागीट इत्यादी जी मानसिक विशेषणे लावली 


आध्यात्मिक जीवन जगून आणि चर्चा, संवाद व जातात त्यांचे देहात्मवादी कसे काय विवरण करू 


न.भा, २ 


शट 


शकेल? कारण ही विशेषणे देहाला गैरलागू आहेत हे 
उघड आहे. म्हणून चार्वाकाला ही विज्षषणे ज्याला 
अ्थेपूर्णे रीतीने लावता येतील असे चितू-द्रव्य असा 
देहाहून निराळा पदा्थे मानणे क्रमपाप्त आहे. पण 
चार्वाक असे कोणतेही अभौतिक द्रव्य किवा पदार्थ 
मानायला तयार नाही. त्याच्या मतानुसार मानवी 
शरीर हे दगड, कपाट एवढेच नव्हे तर वृक्ष, वल्ली 
इत्यादी वस्तूंहून निराळे आहे; कारण ते चैतन्ययुक्‍त 
आणि जाणीवयृक्‍त आहे. परंतु हे चैतन्य किवा ही 
जाणीव हा भोतिक द्रव्याचा विशिष्ट मिश्रणाचा परि- 
णाम आहे. ते स्वतंत्र तत्त्व नाही. भौतिक द्रव्ये जर 
जाणीवरहित आहेत, तर त्यातुन जाणीव कशी काय 
निर्माण होऊ शकेल ? याला चार्वाकाचे उत्तर असे: 
ज्याप्रमाणे गुळात मादकपणा नसूनही वि शिष्ट प्रक्रियेने 
त्याची दारू बनविली की त्यात मादकत्व येते 
किवा पान, चुना व कात यातील कोणताही पदार्थ 
लाल रंगाचा नसुनही त्यांच्या मिश्रणातून लाल रंग 
निर्माण होतो, त्याचप्रमाणे जडभूतांच्या विशिष्ट 
संयोगाने वा प्रक्रियेने देहात चैतन्य वा जाणीव 
निर्माण होते. म्हणून जाणीव हे स्वतंत्र तत्त्व नसून 
मानवी देहाचाच तो विशिष्ट गुणधर्म आहे. देहा- 
व्यतिरिक्त “मी ' असा स्वतंत्र पदार्थ नाही. 
“ चेतन्यविशिष्ट देह ' म्हणजेच मी. मृत्यू म्हणजे 
प्राणोत्क्रमण म्हणजेच हवास बंद होणे किंवा शरीराची 
जैविक कार्ये बंद पडणे. व्यक्‍तीला मरणोत्तर अस्तित्व 
नाही. पुनर्जन्म नाही. मरणावरोबरच व्यक्‍ती संपते. 
अशी ही चार्वाकाची साधी, सरळ, स्वच्छ व सडे- 
तोड देहात्मवादी भूमिका आहे. ही चार्वाकदृष्टी 
तत्त्वतः बरोबर आहे असे मला वाटते. 
ब्रह्मसुत्त अध्याय ३, पाद ३, अधिकरण ३० मध्ये 
चार्वाकमत पुर्वपक्ष म्हणून मांडून त्याचे आत्मवादी 
दृष्टिकोणातुन खंडन केले आहे. लोकायतिकांचे मत 
असे : (१) देहाशिवाय कधीही आत्मा उपलब्ध 
होत नाही. पृथ्वी वगैरे बाह्य पदार्थांमध्ये चैतन्य 
दिसत नाही. ते फक्त भूतांचा शरीररूपाने परिणाम 
झाला असताच दृष्टीस पडते आणि (२) प्राण, 
चेष्टा, चैतन्य, स्मृती इत्यादी आत्म्याचे धमंही देहा- 
मध्येच उपल्ब्ध होतात. देहाच्या बाहेर उपलब्ध 
होत नाहीत. यावरून देहाव्यतिरिक्‍त आत्मा नाही. 
देहूच आत्मा आहे. देह हाच चेतन पदार्थ आहे असे 


नवभारत 


डिसेंबर, १९८० 


मानले पाहिजे. यावर सिद्धान्त पक्षाचे ( वेदान्ताचे ) 
आक्षेप खालीलप्रमाणे : (१) देह असताना आत्म्याचे 
धर्म असतात म्हणून ते देहाचे धर्म होत, असे जर तू 
मानतोस तर देह असुनही ते नसतात म्हणून ते देहाचे 
धर्म नाहीत. (२) इच्छा, हेप, स्मृती, प्राण, चेष्टा, 
चैतन्य हे गुण देहाच्या धर्माहन विजातीय आहेत. 
रूप वगैरे देहधर्मं देह असेपर्यंत असतात. परंतु प्राण, 
चेष्टा इत्यादी धरम मृतावस्थेत देह असूनही नसतात, 
(२) देहाचे धर्म हे दुसर्‍या लोकांनादेखील उपलब्ध 
होतात. परंतु चतन्य, स्मृती वगैरे आत्म्याचे धर्म 
होत नाहोत. (४) देह असताना म्हणजे जिवंतपणी 
आत्म्याचे धर्म अस्तित्वात आहेत हे निश्‍चित करता 
येते. परंतु देह नसताना ते नाहीत असे निश्चित 
करता येत नाही. (५) भौतिक पदार्थ हे चैतन्याचा 
विषय असल्यामुळे चैतन्य त्या भौतिक पदार्थांचा धम 
होऊ शकत नाही. (६) आत्मा उपलब्धिस्वरूप 
आहे. आणि उपलब्ध देहाहून भिन्न आहे कारण 
स्वप्नामध्ये आणि झोपेत देह कार्यरत नसताना उप- 
लव्धि होते. आणि 'मला स्वप्न पडले', 'मी निद्रासुख 
अनुभवले ? अशी प्रत्यभिज्ञा व स्मृती होते. यावरून 
आत्मा देहाव्यतिरिक्‍त आहे. शिवाय ज्ञानाचे साधन 
जे दीप वगेरे पदार्थ त्यांचा जसा ज्ञान हा धम होत 
नाही. तसाच देह हादेखील ज्ञानाचे एक साधन 
असल्यामुळे ज्ञान हा देहाचाही धर्म होणार नाही 
जडवादी तत्त्वज्ञ आपल्या भूमिकेतून वरील सर्व 
आक्षेपांना उत्तर देऊ शकतो. (१) पहिल्या 
आक्षेपाला तो असे उत्तर देईल की चैतन्य, स्मृती 
इत्यादी गुणधर्म जरी देहाचे असले तरी ते देहाला 
विशिष्ट अवस्थेतच असु शकतात. उदाहरणार्थ: 
रक्‍ताभिसरण, हृदयक्रिया सुरू असते, इवासो- 
च्छूबास चालू असतो, मेंदू व मज्जासंस्था कार्यक्षम 
असतात, शरीरात योग्य तेवढी उष्णता असते, अद्मा 
प्रकारे शरीर जेव्हा विशिष्ट अवस्थेत असते तेव्हाचं 
चेतन्य, स्मृती वगरे गुणधम देहाला असतात. परंतु 
नैसर्गिक झीज झाल्यामुळे किंवा काही अपघातामुळे 
रक्‍ताभिसरण, हृदयक्रिया, इवासोच्छ्वास इत्यादी 
भावड्यक गोष्टी बंद झाल्यावर देह असूनही त्याला 
जाणीव, स्मृती राहाणार नाही. म्हणूनच मृता- 
वस्थेत देहाला हे गुणधर्म नसतात. यावरून ते गुण- 
धर्म देहाचे नाहीत असे सिद्ध होत नाही. तर देहू 


आत्मसंकल्पना 4 देहात्मवाद्‌ 


आता विशिष्ट अवस्थेत नाही एवढेच सिद्ध होते. 
( २) आत्मवादी ज्याला आत्म्याचे धर्म म्हणतो, 
ते खरे मानवी वतंनाविषयीचे वर्णन असते. स्मृती, 
चैतन्य, विचार, भावना इत्यादी शब्दांनी आत्मा 
किंवा मन नावाच्या अशरोरी पदार्थाचे आपण 
वर्णन करतो असे मानणे ही एक चूक आहे. या 
शब्दांनी आपण मानवाच्या विशिष्ट वतंनाचे वर्णन 
क॑रीत असतो. उदाहरणाथ, स्मृती शब्दाचा एक अथे 
असा आहे, को * मी जे शिकलो ते अजून विसरलो 
नाही. म्हणजे माझे ज्ञान अजून शाबूत आहे. परंतु 
ज्ञान हेसुद्धा माझ्या मनाच्या कपाटात ठेवलेले गुप्त 
व अदृश्य धन किवा अशरीरी आत्म्याचा गुणधम 
नाही. आपण जेव्हा शिकतो तेव्हा विशिष्ट विषयांची 
माहिती मेंदूत साठविली जाते. यालाच स्मृती 
म्हणतात. योग्य वेळी तिचा उपयोग करण्याची 
क्षमता म्हणजेच ज्ञान. जेव्हा नैसगिक नियमानुसार 
मेंदूची क्षमता नाहीशी होते तेव्हा अर्थातच स्मृती 
वर्गरे गोष्टी शिल्लक रहात नाहीत. मृत्यू म्हणजे 
शरीरातील सुरू असलेली जैविक रासायनिक प्रक्रिया 
बंद पडणे. त्यामुळे जैविक रासायनिक प्रक्रियेवर 
अवलंबून असणारे गुणधर्म व क्षमता नष्ट होतात. 
विज्ञानाने यात काहीही गूढ नसल्याचे दाखवून दिले 
आहे. ( ३ ) चैतन्य, स्मृती, विचार, भावना दुस- 
ऱ्यांना उपलब्ध होत नाहीत असे मानणे इतकेसे 
बरोबर नाही. एक गोष्ट सत्य आहे की प्रत्येक 
व्यक्‍तीला स्वतःचे मनोधर्म, व्यथा व वृत्ती जक्या 
साक्षात समजतात तशा त्या अन्य व्यक्‍तीला समजू 
शकत नाहीत. पण यावरून एका व्यक्‍तीला अन्य 
व्यक्‍तीच्या मताचे ज्ञानच होऊ शकत नाही असे 
मानणे बरोबर नाही. कारण तसे ज्ञान शक्य नसते 
तर आपण चतन्ययृक्‍्त शरीर व मृत शरीर यातील 
फरकच समजू शकलो नसतो. सचेतन शरीर आणि 
अचेतन शरीर यातील भेद दृश्य आहे. एकात अदृद्य 
आत्मा आहे व दुसर्‍यातील अदृश्य आत्मा निघून 
गेला आहे असा त्यात भेद करणे अर्थशून्य आहे. अन्य 
व्यवतीच्या भावना, हेत आपण समजू शकतो. तसे 
नसेल तर व्यवहारच शक्‍य झाला नसता. (४) स्मृती, 
ज्ञान, चैतन्य हे मानवी मेंदू, वा इत्यादींचे 
काये आहे, है विज्ञानाने दाखवून दिले आहे. म्हणून 
त्याच्या अभावी जाणीव वगेरे राहू शकत नाहीहे 


रर 


सिद्ध होते. (५) विषय आणि विषयी, ज्ञेय व ज्ञाता 
असा फरक आपण ज्ञानशास्त्रीय, तरकशास्त्रीय चर्चत 
करीत असलो, तरी त्यावरून शंकराचार्य मानतात 
त्याप्रमाणे अंधकार व प्रकाश असे विरुद्ध धर्म अस- 
लेली ती दोन स्वतंत्र द्रव्ये आहेत असे निष्पन्न होत 
नाही. एका अर्थी शंकराचार्यांनीही नाकबूल करून 
विषय व ज्ञेय हेही 'चैतन्यमय असल्याचे मानले आहे. 
त्याचप्रमाणे जडवादीही विषयी किंवा ज्ञाता हा 
विशिष्ट रचना असलेले उत्क्रांत शरीर आहे असे 
मानतो. सवच भोतिक पदार्थांना जाणीव किवा 

चेतन्य हा गुणधर्म किंवा क्षमता नसते. परंतु मेंदू- 

सारख्या विशिष्ट जैविक रासायनिक रचना असलेल्या 

उत्क्रांत भोतिक पदार्थात ती क्षमता असते असे जड- 

वादी मानतो. (६) स्वप्नांत मानवी मेंदू कार्यरत 

असतो. ते मानवी मेंदूचेच कार्य आहे. झोपेत मानवी 

मेंदूला आणि सर्वे शरीराला विश्रांती लाभते आणि 

स्वप्न पहाणारा व निद्रासुख अनुभवणारा अन्य कोणी 

नसून ते मानवी मेंदूच अनुभवतो. उपलब्धि मेंदू, 

मज्जासंस्थायुक्‍त मानवी शरीरालाच येते. देह हे 

उपलव्धिचे केवळ साधन नसुन उपलब्घि घेणारा 

उपलब्धा, ज्ञाता-विषयी आहे. 


या मुद्द्यांचे अधिक तपशीलवार विवेचन शक्‍य 
आहे; परंतु तेथे एवढेच दाखवायचे आहे की आत्म- 
वाद्यांनी देहात्मवादावर घेतलेल्या आक्षेपांची उत्तरे 
देणे तत्त्वतः शक्‍य आहे. 


जडवादी परंपरा फार प्राचीन काळापासुन चालत 
आली आहे. तरीपण मा्कसंचा जडवाद हा माक्‍संपूर्व 
जडवादाहून वेगळा आहे. माक्‍संपुवे जडवाद यांत्रिकी 
होता तर माक्‍संचा जडवाद हा गत्यात्मक भाहे. 
माक्‍संपु्व जडवाद जाणीव हा जडद्रव्याचा परिणाम 
आहे एवढे म्हणून थांबतो. परंतु खालच्या स्तरा- 
पासुन तो मानवी स्तरापर्यंत जाणिवेची उत्क्रांती 
कशी झाली, मानवी जाणिवेची जडण-घडण होण्यात 
भौतिक परिस्थितीचा केवढा वाटा आहे, मानवी 
जाणीव कोणत्या नियमानुसार विकसित होते, 
मानवी जाणीवेचे स्वरूप व त्याचा भौतिकतेवरील 
परिणाम इत्यादी गोष्टींचा विचार माक्‍संपूवे जड- 
वाद्यांनी विशेष केला नाही. मानवी जाणीव हा 
भोतिकतेचा परिणाम आहे यावरून भौतिक परि- 


२७ 


स्थिती अनुरूप मानवी जाणिवेला आकार मिळतो 
असे निष्पन्न होते असे माक्‍सेवाद मानतो. 

सजीव शरीराची उत्क्रांती होऊन त्यात मज्जा- 
संस्था व मेंदू निर्माण झाल्यावर त्याला संवेदना या 
प्राथमिक स्वरूपात जाणीव उपलब्ध झाली. मज्जा- 
संस्था आणि मेंदू यांचा विकास होत जाऊन मानवी 
स्तरावर जाणिवेचे रूपांतर स्वयंजाणिवेत झाले. 
तरीपण संवेदनांपासून तो स्वयंजाणिवेपर्यंत सर्वे 
मानसिक कार्ये ही शेवटी शरीराची, मेंदूची कार्ये 
आहेत हे विसरून चालणार नाही. आत्मा किंवा मन 
म्हणजेच चैतन्य किंवा जाणीव हे स्वतंत्र तत्त्व नाही. 
तो उत्क्रांत जडद्रव्याचाच परिणाम आहे. 

मन किंवा आत्मा नावाचे स्वतंत्र द्रव्य किवा 
पदार्थ नाही याचा अर्थ विचार, भावना इत्यादी 
मानसिक क्रिया व अवस्था नाहीत असा नाही. मन, 
जाणीव, विचार, संवेदना या गोष्टी खर्‍या आहेत. 
परंतु त्या शरीराहून अलग वा स्वतंत्र नाहीत. 
जाणीव हा जडद्रव्याचा परिणाम असला, तरी ती 
उत्पन्न झाल्यावर एक महान शक्‍ती अस्तित्वात येते 
हे लक्षात घेतले पाहिजे. मार्क्संपूवे जडवाद्यांनी 
जाणिवेच्या या अंगाकडे दुलंक्ष केले. 

चैतन्य वा जाणीव हा अतिशय सुसंघटित अक्या 
मेंदू या जडद्रव्याचा परिणाम आहे. जाणीव म्हणजे 
बाह्यसृष्टीचे मेंदूत पडणारे प्रतिबिंब किवा संवेदना, 
संकल्पना इत्यादींद्वारे विश्वाची प्रतिकृती निर्माण 
करण्याची आणि विश्‍वात बदल घडवून आणण्याची 
मेंदूची क्षमता होय. मेंदू हे अतिशय संवेदनाशील 
द्रव्य आहे- 

येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे को माक्‍संवादी 
जाणीव व मेंदूतील शारिरीक हालचाल यांना एक 
मानीत नाही. जाणिवेचे रूपांतर भोतिक' कारण- 
द्रव्यात करता येत नाही. विचार व जाणीव ही 
सत्य वस्तू आहे. परन्तु ती शरीराहून वेगळी व 
स्वतंत्र नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. 

प्राण्यांच्या स्तरावर बाह्य पदार्थाकडून येणाऱ्या 
संवेदना हेच * मूर्त संकेत ' आहेत. यावरच प्राण्यांची 
बाह्यसृष्टीवरील प्रतिक्रिया व संबंध अवलंबून अस- 
तात. परंतु मानवी स्तरावर भाषा किंवा शब्द ही 
फार मोठी अमूर्त संकेतपद्धती उपलब्ध झाली आहे. 
यामुळेच मनुष्य अमू विचार करू शकतो. अन्या 


नवभारत 


डिसेंबर, १९८० 


तर्‍हेने मानवी मेंदूत भूतभविष्याचा, दृष्टिआड 
गोष्टींचा विचार करण्याची आणि स्वयंजाणिवेची 
क्षमता निर्माण झाली आहे. 


प्राण्यांच्या मेंदूची शकती आणि मानवी मेंदूची 
शक्‍ती यातील फरक हा मुख्यत्वेकरून मेंदूचा आकार 
आणि रचना यातील उत्क्रांतीचा परिणाम आहे. 
तसेच मानवाला भाषा वापरता येऊ लागली या- 
मुळेही माणसाच्या जाणिवेचे सामथ्ये अफाट वाढले. 
याशिवाय मनुष्य दोन पायांवर उभा राहू लागला 
व त्याला दोन हात इतर कामासाठी मोकळे मिळाले 
यामुळेही माणसाचे सामथ्ये वाढले. श्रम करणाऱ्या 
हातांशिवाय मेंदूतील संकल्पना केवळ कल्पनाच 
राहिल्या असत्या. परस्तु त्या कल्पनांचे वास्तवात 
ख्पांतर करण्याचो क्षमता मनुष्याला हातामळे उप- 
लब्ध झाली. या क्षमतेचा वापर करणे म्हणजेच 
श्रम. एकूण स्वयंजाणीव, भाषा आणि श्रम या तीन 
गोष्टींत मानवाचे वेगळेपण सामावलेले आहे. 


मानसिक प्रक्रिया व घटना आणि शारीरिक 
प्रक्रिया व घटना या दोन स्वतंत्र व वेगळचा प्रक्रिया 
व घटना नाहीत. जडद्रव्याची विकासप्रक्रिया मेंदूव 
मज्जासस्था या अवस्थेत आल्यावर या द्रव्याला 
बाह्यविद्व प्रतिबिबित करण्याची म्हणजेच जाणि- 
वेची क्षमता येते. म्हणून जाणीव, भावना, विचार 
व संवेदना इत्यादी गोष्टी म्हणजे मेंदुतील प्रक्रिये- 
वप्रतिरिक्त आणखी काही मानसिक प्रक्रिया नाही. 
मेंदुतील शारीरिक प्रक्रियेची ती एक बाज आहे. 
ज्याची जाणीव होते आणि ज्याला जाणीव होते है 
दोन्ही भौतिक पदार्थच आहेत. परन्तु हे प्रतिबिब 
मात्र शारीरिक, भौतिक नसुन मानसिक आहे. म्हण- 
जेच ते जडद्रव्य नसून त्याचे प्रतिबिब आहे. अर्थात 
जाणीव म्हणजे बाह्यविदवाचे आरश्यातील प्रतिबिबा- 
प्रमाणे मृत प्रतिबिंब नसून ती विश्‍वाची एक मान- 
सिक पुननिभितीच आहे. न 


अशा प्रकारे जडवादी वैज्ञानिक आणि सत्ता- 
शास्त्रीय दृष्टिकोणातून जाणिवेचे वा मनाचे स्वतंत्र 
अस्तित्व नाकारून मन हा जडद्रव्याचा परिणाम 
आहे असे दाखवितो. हीच गोष्ट पाइचात्त्य तत्त्वज्ञ 
ताकिक व भाषिक विदलेषणाह्वारा दाखवितात. 
त्याचा आता आपण थोडक्यात विचार करू. 


आत्मसंकल्पना 4 देहात्मवाद 


(४) 

मेंदू कार्यक्षम असेल तरच विचार, जाणीव शक्‍य 
आहे. मेंदूशिवाय जाणीव असत नाही; आणि मान- 
सिक प्रक्रिया वा जाणीव मेंदूद्वारा नियंत्रित करता 
येतात. या वैज्ञानिक सत्याच्या आधारावर जे. जे. 
सी. स्माटं आणि इतर तत्त्वज्ञांनी मेंदू व मत एकच 
आहेत अशी उप्रपत्ती मांडली आहे. मनुष्याला जेव्हा 
आपण मानसिक विधेये लावतो, तेव्हा आपण त्याच्या 
मेंदूच्या प्रक्रियेचेच वर्णन करीत असतो असे ते मान- 
तात. परंतु हे मत आपाततः चुकीचे वाटते. कारण 
जेव्हा एखादी व्यक्‍ती “* मी रागावलो आहे', ' मी 
विचार करीत आहे? अशी विधाने करते तेव्हा ती 
आपल्यात होत असलेल्या शारीरिक प्रक्रियांचे वणन 
करीत नसते. एवढेच नव्हे तर रागाच्या वेळी किवा 
विचार करताना शरीरात प्रत्यक्ष काय प्रक्रिया सुरू 
असतात हे त्या व्यक्‍तीला माहीतही नसण्याची 
शक्‍यता आहे. मग आपल्याला माहीत नसलेल्या 
गोष्टीचे ती वर्णन करते असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. 
तसेच व्यवतीला आपण रागावलो भाहोत किंवा 
विचार करीत आहोत हे कळण्यासाठी आपल्या शरी- 
रात कोणकोणते बदल होतात याची माहिती अस- 
ण्याची जरूरीही नाही. शिवाय मला जे भावते, जाण- 
वते, अनुभवाला येते ते अन्य व्यक्‍तीला मेंदू इत्यादी 
शारीरिक प्रक्रियेचे निरीक्षण करून दिसत नाही. या 
व अशा कारणामुळे मानसिक पदे आणि शारीरिक 
पदे एकार्थवाची आहेत हे मत ग्राह्य ठरत नाही. 

मन व मेंदू यांचे ऐक्य प्रतिपादन करणारे तत्त्वज्ञ 
या तार्किक अडचणीतून मार्गे काढण्यासाठी तत्त्व- 
ज्ञानात स्वीकारला गेलेला अथे आणि निदेश 
(50180 810 7९00100) यातील भेदाचा 
वापर करतात. ते असा युक्तिवाद करतात की 
ज्याप्रमाणे ' प्रातर्तारा' आणि “सायंतारा * या 
पदांचे अथ भिन्न असले तरी ती पदे एकाच वस्तुचा 
निदेश करतात, त्याप्रमाणे मानसिक विधेये वा पदे 
आणि क्षारीरिक विधेये वा पदे यांचा अथ एकच 
नसला तरी ते एकाच प्रक्रियेचा निदेश करतात. 
आणि त्या प्रक्रिया म्हणजे मेंदूतील प्रक्रिया होत. 
म्हणून या उपपत्तीनुसार मानसिक प्रक्रिया व मदु- 
तौल छ्ारीरिक प्रक्रिया या दोन स्वतंत्र प्रक्रिया नस- 
तात. वास्तवात एकच झारीरिक प्रक्रिया असते. 


२१ 


जाणोव ही तिची व्यक्‍तिगत बाजू आहे. मानसिक 
प्रक्रिया या वास्तविक मेंदुतील शारीरिक प्रक्रिया 
असतात असे हे तत्त्वज्ञ मानीत असल्यामुळे त्यांना 
देहात्मवादी या व्यापक वर्गात घालणे योग्य आहे 
असे मला वाटते. या उपपत्तीच्या आधारेच पुष्कळ 
मनोवैज्ञानिक आणि वंद्यक शास्त्रज्ञ यांनी आपले 
संशोधन चालू ठेवले आहे. 
(५) 

गिल्बटं राइल या ब्रिटिश तत्त्वज्ञाने आपल्या 
* मनाची संकल्पना या ग्रंथात मन हे स्वतंत्र तत्त्व 
आहे या पारंपरिक मतावर हल्ला केला आहे. 
रक्‍ताभिसरण इत्यादी शरीरात चालणाऱ्या प्रक्रि 
यांचे निरीक्षण केल्यास शरीर हे एक अद्भूत यंत्र 
आहे हे सहज पटेल असे देकातंने म्हटले आहे. तरी- 
पण या यंत्राच्या आत जो विचार, जी जाणीव 
आहे, या शरोरयंत्राचा जो कोणी 'मी ' प्रेरक आहे 
तो यंत्री मात्र या यंत्राहान अलग आहे, तो 'मी 
म्हणजेच विचार करणारे अभोतिक द्रव्य असे देकातं 
मानतो. अश्या तर्‍हेने तो शरीर आणि मन ही दोन 
स्वतंत्र द्रव्ये मानतो. ही द्वेती भूमिका नंतरच्या 
तत्त्वज्ञांनी गृहीत धरली आणि त्यातून निर्माण होणारे 
प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या मानवी 
यंत्रात असे अभौतिक द्रव्य मानण्याची गरज नाही, 
असे राइलचे मत आहे. या मनालाच तो मानवी 
यंत्रातील अदृश्य भूत असे म्हणतो. आणि ते भूत 
गाडून टाकण्याचा प्रयत्न करतो. 

मागील लेखात शेवटी नमूद केल्याप्रमाणे मन हे 
स्वतंत्र तत्त्व आहे असे मानण्यात पारंपरिक विचार- 
वंतांनी घोडचूक केली आहे, असे राइलचे मत आहे. 
या घोडचुकोला तो * कोटि-प्रमाद ' म्हणतो. एखाद्या 
खेळासाठी आवश्यक अशा वस्तूंची यादी करताना 
त्यात ' टीम-स्पिरिट ' हे नाव घालावे आणि इतर 
वस्तूंसारखीच ती एक वस्तु आहे असे मानावे ही 
जशी चूक आहे त्याप्रमाणेच मन ही शरीरासारखीच 
पण भिन्न प्रकारची वस्तु आहे किवा मानसिक क्रिया 
या शारीरिक क्रियेसारख्याच पण भिन्न प्रकारच्या 
क्रिया आहेत असे मानणे हा कोटि-प्रमाद आहे. 

तो आपल्या ग्रंथात एका बाजूने असे दाखविण्याचा' 
प्रयत्न करतो को आत्मा किवा मन हे स्वतंत्र तत्त्व 
मानणे मानवी वतनाच्या कृतीचे स्पष्टीकरण कर- 


२ 


ण्यास अनुपयक्‍त आहे. तसेच ते ताकिक दृष्ट्या विसं- 
गतही आहे. दुसऱ्या बाजूने तो असे भूत न मानताही 
मनोविषयक पदांचे चांगल्याप्रकारे स्पष्टीकरण 
करण्यात येते हे अनेक उदाहरणे घेऊन दाखवतो. 
उदाहरणार्थ : * एखादी व्यक्‍ती शहाणी आहे? असे 
जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा आपण तिचे बोलणे 
वागणे, शहाणपणाचे असते असे म्हणत असतो. 
शहाणपणा हा त्या व्यक्तीलाच साक्षात्‌ अनुभवता 
येणारा आणि अत्य कोणत्याही व्यक्‍तीला न दिस- 
णारा असा शरीराव्यतिरिक्‍त एखाद्या अभौतिक 
द्रव्याचा गुणधर्म आहे असे आपण म्हणत नसतो. 
तसेच शहाणपणा हा अभौतिक द्रव्याचा गुणधम 
त्याच्या वर्तनातील अभिव्यक्‍तीहून वेगळा असा 
नसतो. म्हणून शहाणा या शब्दाने आपण त्या 
व्यक्‍तीच्या वर्तनाचेच वर्णन करीत असतो. ज्ञान, 
स्मृती, भावना इत्यादी अनेक प्रमुख मनोविषयक 
पदांचे विश्लेषण करून ती पदे अदृश्य अक्ल 
अभौतिक किवा अतिभोतिक पदार्थाचे वर्णन करीत 
नसून, मानवाच्या वर्तनाचेच वर्णन करतात असे 
तो दाखवतो. 

अक्ा प्रकारे गिल्बटं राइल मन किंवा जाणीव 
हे स्वतंत्र तत्त्व आहे हे नाकारतो. म्हणून त्याला 
एक प्रकारचा देहात्मवादी म्हणणे योग्य ठरावे. 
सर्वेसाधारणपणे गिल्बट राइलच्या मताला ' तत्त्व- 
ज्ञानीय वर्तनवाद ' असे म्हणण्याचा मोह होतो. 
परन्तु स्वतः राइलला हे पसंत नाही. 

(६) 

स्ट्रॉसन या ब्रिटिश तत्त्वज्ञाने आपल्या ' इन्‌डि- 
व्हिज्युअल्स्‌ ' या ग्रंथात व्यक्‍तिविषयक एक अभि- 
नव उपपत्ती मांडली आहे, आपण आपल्याविषयी 
बोलताना उंची, वजन, रंग, स्थान, काल इत्यादी 
विधेये लावतो. ही विधेये आवण ज्याला आपले शरीर 
म्हणतो त्याला लागू पडतात. परन्तु आपण आपल्याला 
विचार, भावता, स्मृती, संवेदना, हेतू, कृती इत्यादी 
विधेयेसुद्धा लावतो. ही विधेयेसुद्धा आपण ज्या 
* मी'ला शारीरिक धम लावतो त्याच ' मी'ला 
लावतो. हे कसे शक्‍य आहे याचे स्पष्टीकरण करणे 
आवदयक आहे. 

एका पारंपरिक उपपत्तीनुसार हे मनोधम आपण 
शरीराहून अलग अशा अभोतिक द्रव्याला लावतो 


नवभारत 


डिसेंबर, १९८० 


आणि शरीरधर्म शरीराला लावतो. पण ही उपपत्ती 
संयुक्तिक नाही. कारण एक तर यामुळे परमन- 
विषयक ज्ञानाचा प्रश्‍न कठीण होतो. आणि हे दोन्ही 
प्रकारचे गुणधम एकाच उहेशााला लावले जात 
नाहीत असेही शेवटी निष्पन्न होते. दुसऱ्या उपपत्ती- 
नुसार हे गुणधर्म शरीराला लावता येत नाहीत. 
परंतु दुसरे अभोतिक द्रव्यही अस्तित्वात नाही. 
म्हणून हे धर्म कुणालाच लावले जात नाहीत. 
ही उपपत्तीसुद्धा संयूक्तिक नाही कारण मग एखादा 
अनुभव माझा अनुभव आहे असे कसे म्हणता येईल? 
या दोन्ही उपपत्ती नाकारून स्ट्रॉंसन असे प्रतिपादन 
करतो की (१) आपल्या जाणिवेच्या किंवा 
मनाच्या अवस्था आपण कोणत्या तरी उददेश्याला 
लावल्याच पाहिजेत आणि (२) ज्या उद्देश्याला 
शारीरिक धर्म लावतो त्याच उद्देयाला आपण मनो- 
धमंही लावतो. 

यावरून तो असा निष्कषे काढतो की उंची, 
वजन इत्यादी शारीरिक धर्म आणि ज्ञान, स्मृती 
इत्यादी मनोधमं आपण एकाच उद्दे्याला लावतो 
आणि तो उद्देश्य म्हणजे व्यक्‍ती. व्यक्‍ती ही शरीर 
व मन या दोन स्वतंत्र घटकांची बनलेली मिश्र 
संकल्पना आहे, असे मानणे चूक आहे. ती एक 
अविशलेषणीय, प्राथमिक संकल्पना आहे. म्हणून 
व्यक्‍ती म्हणजे अशी वस्तू की जिला शारीरिक आणि 
मानसिक धर्मे लावता येतात, 

व्यक्‍ती ही मन व शरीर यांच्यापासुन बनलेली 
मिश्र संकल्पना नसुन मन व शरीर ही व्यक्‍ती या 
संकल्पनेतून निष्पन्न केलेली दोन दुय्यम अंगे आहेत. 
ज्याप्रमाणे मृत शरीराची कल्पना ही अपूर्ण व्यक्‍्ति- 
त्वाची कल्पना आहे त्याचप्रमाणे मरणोत्तर अशरीरी 
मनाची कल्पना करणे ताकिक दृष्ट्या शक्‍य आहे. 
परंतु असे अशरीरी मनाला ओळखायला काही 
खूण नाही. दुसऱ्या मनाशी संपक साधणे त्याला 
शक्‍य नाही. नवीन संवेदना प्राप्त होणे शक्‍य नाही 
जुन्या स्मृती हळू हळू विरत जाऊन केवटी हे अशरीरी 
अस्तित्वही संपुष्टात येईल, म्हणून मरणोत्तर 
अशरीरी अस्तित्वाची कल्पना ही आकर्षेक नसून 
भयंकर आहे तसेच ही केवळ ताकिक शक्‍यता आहे. 
यावरून स्ट्रॉसन मरणोत्तर अस्तित्व वस्तुतः माच्य 
करतो असे अनुमान करणे चूक ठरेल. 


आत्मसंकल्पना ! देहात्मवाद 


अक्या तर्‍हेने जे. जे. सी. स्मार्ट, गिल्बटे राइल 
आणि स्ट्रॉसन यांच्या व्यक्‍तिविषयक संकल्पनांचा 
'आपण थोडक्यात आढावा घेतला. हे तिन्ही तत्वज्ञ 
व्यक्‍ती या संकल्पनेचे भाषिक व तार्किक विदलेषण 
करून असे दाखवतात को मन हे स्वतंत्र तत्त्व आहे 
आणि व्यक्‍ती ही मन व शरीर या दोन घटकांची 
बनलेली आहे असे मानणे संयुक्तिक नाही. व्यक्‍ती 
म्हणजे चैतन्ययुकत शरीर. म्हणून यांना व्यापक 
अर्थाने देहात्मवादी म्हणता येते. 

(७) 

येथपर्यंत जडवादी सत्ताशास्त्रीय आणि वैज्ञानिक 
दृष्टिकोणातून तसेच व्यक्‍ती, मत, शरीर इत्यादी 
संकल्पनांच्या ताकिक आणि भाषिक विइलेषणातून 
देहात्मवाद कसा मांडला गेला आहे हे आपण थोड- 
क्यात पाहिले. आता नेतिक आणि धामिक किंवा 
आध्यात्मिक दृष्टिकोणातूनही देहात्मवाद स्वीकारणे 
कसे योग्य आहे हे जे, कृष्णमूर्ती यांच्या विचाराच्या 
आधारे थोडक्यात पाहू या. 

जे. कृष्णमूर्ती हे रूढ व पारंपरिक अर्थाने धामिक 
किवा आध्यात्मिक नाहीत. कारण ते ईश्वर, 
भात्मा, मरणोत्तर अस्तित्व, कर्मासिद्धान्त इत्यादी 
कोणत्याही धार्मिक मानल्या जाणार्‍या श्रद्धा 
स्वीकारीत नाहोत. तरीपण माणसाला पवित्र, 
शांत, मुक्‍त, संघर्षेरहित, प्रेममय, प्रज्ञायुक्‍्त जीवन 
कसे जगता येईल हा प्रश्‍न त्यांच्या - विचाराचा व 
जीवनकार्याचा केंद्रबिदू आहे. अश्या प्रकारच्या 
मनाला किवा जीवनाला ते 'धाभिक मन' किंवा 
“धार्मिक जीवन” म्हणतात. आपण स्वतः असे 
जीवन जगत असल्याचे ते सांगतात आणि इतरांनी 
असे जीवन जगावे म्हणून गेल्या वर्षाहून अधिक 
काळ ते लोकसंग्रहाचे काम करीत अविरत हिंडत 
आहेत. 

पौर्वात्य आणि पाश्‍चात्त्य धर्म आत्मा व देह 
असा भेद करून आत्मा ग्रमर असल्याचे मानतात. 
परंतु वास्तवात चैतन्य आणि शरीर असे दोन 
अलंग स्वतंत्र पदार्थ नसुन आपण जाणीवयुक्‍त 
किवा सचेतन शरीर आहोत असे ते प्रतिपादन 
करताता. ज्ञान, स्मृती इत्यादी सवे अनुभव महत 
साठविले जातात. मेंद्र हा एखाद्या टेप रेकॉड र- 
सारखा प्रत्येक संवेदनेची नोंद घेत असतो. म्हणून 


२३ 


जाणीव किवा मन हे शरीराहून अलग वस्तुतत्त्व 
नसुन मेंदू, मज्जासंस्था इत्यादीचे कार्य आहे. मेंदू 
हा एक विद्युतू-रासायनिक किंवा जेविक कॉम्प्यु- 
टरच आहे. त्याच्या साऱ्या क्रिया जीवाच्या सुर- 
क्षिततेसाठी, जिवंत राहाण्यासाठी सुरू असतात. 

मानवेतर प्राण्यांच्या मेंदुपेक्षा मानवी मेंदू अधिक 
उत्कांत आहे. त्याला स्वयंजाणिवेची क्षमता आहे. 
म्हणजेच प्रत्येक व्यक्तीला आपण इतर वस्तु, प्राणी 
व व्यक्‍ती यांच्याहन निराळे आहोत याची जाणीव 
असते. या स्वयंजाणीवेतून अहुंकेंद्र किवा * मी' किंवा 
“स्व* निर्माण होतो. आणि केवळ जैविक पातळी- 
वरच नव्हे तर मानसिक पातळीवरही या अहं- 
केंद्राचे, 'स्व' चे अस्तित्व टिकविण्यासाठी मानवी 
मेंदूची धडपड सुरू असते. जीवशास्त्राच्या नियमा- 
नुसार मृत्यू हा अटळ आहे. तसेच जिवंत प्राण्याला 
मृत्यूची भीती वाटणे व त्याने मृत्यू टाळण्याचा 
प्रयत्न करणे हेही नैसर्गिक आहे, परंतु मनुष्याला 
मृत्यू अटळ आहे हे वैज्ञानिक सत्य माहीत असुनही, 
आपल्या व्यक्तित्वाचा, “ अहं ' चा अंत होऊनये या 
इच्छेतुन म्हणजेच मृत्यूच्या भीतीतून सुटण्यासाठी 
मानवी मेंदू आपल्या अमूर्त विचार करण्याच्या 
शक्तीने अमर आत्म्याची, मरणोत्तर अस्तित्वाची 
कल्पना निर्माण करतो आणि शारीर मत्ये असले, 
तरी आपण अमर आत्मा आहोत या कल्पनेत तो 
स्वतःला सुरक्षित समजतो. हे सर्व विचाराचे खेळ 
आहेत असे कृष्णमूर्ती म्हणतात. 

व्यक्‍ती हे अहंकेंद्र टिकविण्यासाठी सारी धडपड 
करीत असल्यामुळे तिचे वर्तन अहंकेंद्रित किवा 
स्वार्थपरायण होते. प्राणिजीवनाच्या स्तरावर 
अनुकूल वेदना म्हणजे सुखवृत्ती जीवनास पोषक 
आणि प्रतिकूल वेदना म्हणजे दुःखवृत्ती जीवनास 
अपायकारक असते असा सामान्य नियम असल्या- 
मुळे सुखप्रवृत्ती आणि दु:खनिवृत्ती यानी प्राण्यांचे 
वर्तन नियंत्रित होते. मानवी स्तरावर मात्र या 
सैसगिक प्रवृत्तींना स्वाथवादी आणि सुखवादी 
ध्येयवादाचे स्वरूप येते. त्यामुळे वेयक्तिक आणि 
सामाजिक जीवनातील समतोल व स्वास्थ्य बिघ- 
डतात व मग पराथंवाद, अथवा परमाथेवाद, त्याग 
इत्यादी मूल्ये मानव निर्माण करतो. यामुळे तैसगिक 
जीवन आणि आदश जीवन, तसेच विभिन्न आदश 


२४ 


व ध्येये यांच्यात संघर्षे निर्माण होतो. यातून अक्नांती, 
युद्धे, कलह इत्यादींचा जन्म होतो. 
खरे धार्मिक, पवित्र, शांत जीवन जगणे म्हणजे 
विचारनिर्मित स्वयंकेंद्र, त्याला ज्ाइवत टिकविण्या- 
साठी विचारनिर्मित सर्वे कल्पनाजाल, सर्वे ध्येयवाद, 
प्रतिमा, भेद यांच्यातून मुक्त होऊन जीवन जगणे. 
म्हणजेच ज्ञाताच्या बंधनातून मुक्‍त होणे (0/660010 
०) 110 ]ता0॥71). विचाराने निर्माण केलेली 
ही सव कोंडी व त्यातून सुटण्यासाठी चालविलेली 
व्य्थे धडपड याचे दशंन झाळे, विचाराची प्रत्येक 
हालचाल जीवनात आंतविरोध, संघषषं निर्माण करते 
याचे दर्शन झाले की विचाराची हालचाल थांवते. 
जोवनात एक आमूलाग्र क्रांती घडते आणि या 
विचारनिमित कोंडीतुन जीवन मुक्‍त होते. माणसा- 
पुढे जविक सुरक्षिततेचा प्रश्‍न तेवढाच राहातो. 
मानसिक सुरक्षिततेसाठी चालविलेली सारी धडपड 
थांबते कारण मेंहुला मानसिक असुरक्षितताच जाण- 
वत नाही. संघर्षात, व्यथे धडपडीत वाया जाणाऱ्या 
शवतीचे संगठण होते व ती सृजनशील, विधायक 
कार्ये करण्यास उपलब्ध होते. आंतरिक भेद नाहीसे 
होतात. प्रत्येक कृती वास्तवाच्या दशंनातून व 
पूर्णात्म्याने केली जाते. व्यक्‍ती वास्तवात, वत॑मानात, 
संपूर्ण अवधानाने जगते. मेंदुच्या एकूण कायंपद्धतीतच 
आमूलाग्र क्रांती घडते. कृष्णमूर्ती काही ठिकाणी 
याला “ नवा मेंदू ' म्हणतात. ही अवस्था म्हणजे 
चालती-बोलती समाधीच होय. 
कृष्णमूर्ती म्हणतात, “ श्रद्धा, आशा-आकांक्षा, 
भय, परलोकात सुरक्षितता मिळविण्याची ड्च्छा 
इत्यादी गोष्टींना आपण सामान्यतः धर्म म्हणतो. 
पण ही सर्वे विचाराची निभिती आहे. तो खऱ्या 
अर्थाने धर्म नाही. भय आश्या इत्यादींच्या पोटी 
सुरक्षितता मिळविण्यासाठी चालविलेली ती आहे 
विचाराची धडपड, .. खऱया अर्थाने धर्म म्हणजे जे 
पवित्र व मंगल आहे त्याचा सर्वेसामर्थ्यानिशी, 
संपुर्ण अवधानाने घ्यायचा शोध, विचाराची लुडबूड 
जेव्हा संपुर्णपणे बंद होते, मानसिक दृष्ट्या जेव्हा 
विचार व काल संपुष्टात येतात तेव्हाच ते शक्‍य 
होते. पण विचाराचा अंत म्हणजे जगात जगण्यासाठी 
आवश्यक अश्या ज्ञानाचा अंत नव्हे. मेंदूने विचाराला 
योग्य जागी ठेवले, मन संपुर्णपणे शांत झाले तरच 


नवभारत 


डिसेंबर, १९८० 


जे पवित्र, मंगल, सत्य आहे ते अस्तित्वात येते. या 
अतीव नोरव शांतीतूनच मांगल्यांचा उदय होतो. 

शरीर व मन यात वस्तुतः भेद नाही. मेंदू, 
मज्जासंस्था आणि आपण ज्याला मन म्हणतो ते एक 
व अविभक्त आहेत. परंतु विचार मन व शरीर 
यांची फारकत करून शरीरावर नियंत्रण ठेवण्याचा 
प्रयत्न करतो म्हणजेच तो या पूर्णात्म्यांत विसंवाद, 
विभाजन निर्माण करतो. यातूनच विविध प्रकारचे 
संघर्ष निर्माण होतात, या विचारनिमित भेद व 
संघर्ष यातून मुक्‍त झाल्यावर पुर्णात्म्याची सुसंवादी 
गती सुरू होते. येथे जड झरीर व त्यावर नियंत्रण 
करणारा विवेक अश्ली वस्तुस्थिती नसते. संपुर्ण 
शरीरच जाणीवयुक्‍त संवेदनाशील, प्रज्ञायुकत होते. 
मन पूर्णपणे रिते होते. 'मी! किवा “अहूंकेद्रा'ःशिवाय 
विचाराचे काम चालू राहाते. येथे फक्त शरीर 
“संवेदनाशील, प्रज्ञायु्त शरीर- असते. ' मी श्र 
* अहं ' नसतो व त्याची जरूरीही नसते. जेव्हा 
“मी * शिवाय केवळ शरीर असते, तेव्हा वास्तवाचे 
दर्शन विकृत होणे शक्‍य नसते. वास्तवाचे शुद्ध 
दर्शन होते व त्या दक्षंनातुन कृती होते. मन रिते 
करणे, अहुंकेंद्र नाहीसे करणे ही विचाराची प्रक्रिया 
नाही; विचाराचे कार्य नाही. वास्तवाच्या अविकृत 
दशंनातुन, पूर्ण भअवधानातून मन आपोआप रिते 
होते. आवश्यकतेनुसार विचार, स्मृती यांचा वापर 
होत असतो. ही गुक्‍तावस्था, समाधी आहे. या 
अवस्थेत प्रेम, करुणा, प्रज्ञा, अभय, विनय इत्यादी 
सद्गुण ही सहजप्रवृत्ती होते. कारण मानसिक 
सुरक्षिततेसाठी विचाराने निर्माण केलेली महत्त्वा- 
कांक्षा, स्पर्धा, हाव, द्वेष इत्यादी गोष्टी तेथे 
नसतात. 

कृष्णमूर्तीनी धामिक मनाचे केलेले हे वणंन 
पारंपरिक गूढानुभूती, मोक्षावस्था, निर्वाणावस्था 
यांच्याशी मिळते-जुळते आहे हे उघड आहे. परंतु 
येथे आत्मा, ब्रह्म, अमरत्व इत्यादी संकल्पना येत 
नाहीत, शरीर त्याज्य ठरत नाही. पारंपरिक वणन 
हे आत्मवादी किवा अनात्मवादी वैचारिक 
चौकटीतून केले गेले आहे, तर कृष्णमूर्ती करीत 
असलेले वर्णत देहात्मवादी, वैज्ञानिक विचार 
चोकटीतून आहे. हे कृष्णमूर्तीना शक्‍य झाले, कारण 
त्यांच्या काळातील प्रगत विज्ञानाने जाणीव हे 


2: 
या का 


र 


आत्मसंकल्पना 4 देहात्मवाद 


मेंदू, मज्जासंस्था इत्यादींचे कार्य आहे हे दाखवून 
दिले आहे. आणि विशेष म्हणजे त्यांनी सवे 
अंधश्रद्धा टाकून वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वीकारला, 
कुष्णमूर्तीच्या धर्मविषयक विचारांची चर्चा येथे 
करायची नाही. परंतु देहात्मवाद स्वीकारल्यावर 
आध्यात्मिक, धार्मिक व नैतिक जीवनाला फाटा 
द्यावा लागतो असे मानणे बरोबर नाही हे दाख- 
विण्याचा हा प्रयत्न आहे. देहात्मवादी व इहवादी 
सुखवादी व उपयोगिताव!दी नीतिशास्त्र स्वीकारू 
शकतो हे सर्वेमान्य आहे. परंतु तो सच्चारित्र्य, 
संतपण इत्यादी मूल्ये स्वतःमूल्ये म्हणूनही स्वीकारू 
शकेल. एकूण नैतिक आणि धार्मिक वा आध्यात्मिक 
दृष्टिकोणातूनही देहात्मवाद त्याज्य ठरत नाही असे 
वाटते. 
(८) 

मी या तीन लेखांत आत्मवाद, अनात्मवाद 
आणि देहात्मवाद अशा व्यक्‍्तिविषयक तीन दृष्टि- 
कोणांची चर्चा केली आणि त्यांतील देहात्मवाद 
मला अधिक युक्‍त वाटतो असे सुचित केले आहे. 
अर्थात पहिल्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे हे तीनही 
तत्त्वज्ञानातील दृष्टिकोण असल्यामुळे त्यांतील 
कोणत्याही दृष्टिकोणाचे ताकिक खंडन करणे 
म्हणजे त्यातील केवळ आकारिक किंवा तार्किक 
दोष दाखवून तो त्याज्य ठरवणे शक्‍य नाही. 
तरीपण देहात्मवादी दृष्टिकोण विज्ञानाशी अधिक 
जवळचा असल्यामुळे त्याला अनुभवातीत अशा वस्तूंचे 
अस्तित्व स्वीकारावे लागत नसल्यामुळे वैज्ञानिक 
दृष्टिकोणातून तो बरोबर वाटतो. आणि दुसरे दोन 
दृष्टिकोण अंधश्रद्धायुकत वाटतात. हा दृष्टिकोण 
स्वीकारल्यावर मागील जन्म, पुढील जन्म, कर्म- 
सिद्धान्त इत्यादी धारणा अंधश्रद्धा ठरतात. ' मी 
मेल्यावर कोठे जातो ? ' हा प्रश्‍न ' ज्योत विझल्या- 
वर कोठे जाते? ' या प्रश्‍नाइतकाच चुकीचा 
वाटतो. ज्योत विझल्यावर कोठे जात नाही. ज्वल- 
नाची प्रक्रिया बंद होते. तसेच मनुष्य मेल्यावर कोठे 


न. भा. ४ 


२५ 


जात नाही. त्याची जैविक प्रक्रिया थांबते.. मृत्यू 
म्हणजे देहांतर नाही; शरीर व आत्मा यांची फार- 
कत नाही. मृत्यू म्हणजे या शरीराची जैविक कार्ये 
बंद होणे. असा मनुष्य अमरत्वाच्या मागे लागत 
नाही. तो अंधश्रद्धा, अज्ञान, खोट्या आज्या व भीती 
यांतुन मुक्‍त होतो. त्याचे डोळे परलोकाकडे लाग- 
लेले नसतात. तो * या जन्मावर, या जगण्यावर 
शतधा प्रेम ' करतो. “मी जन्माला का आलो? ? 
हा प्रश्‍न त्याला भेडसावीत नाही. त्याच्यापुढे प्रश्‍न 
आहे तो मानवी जीवन चांगल्या रीतीने कसे 
ध्यतीत करावे हा. मानवी जीवन उच्च प्रकारे 
जगणे हेच त्याचे अंतिम ध्येय आहे. अर्थात प्रत्येक 
देहात्मवादी उच्च प्रकारचे जीवन जगतोच असे 
नाही. पण हे आत्मवादी आणि अनात्मवादी व्यक्‍तीं- 
बाबतही खरे आहे. परंतु ज्याला चांगले जीवन 
जगायचे आहे त्याला देहात्मवाद टाकण्याची गरज 
नाही. एवढेच नव्हे तर त्याचे मंगळ जीवन हे 
वैज्ञानिक सत्यावर आधारित असल्यामुळे तो अधिक 
सूज्ञ म्हटला पाहिजे, सूज्ञ, संवेदनाशील देहात्मवादी 
म्हणतो : 

हे पवित्र, मंगल मानवी जीवन मला एक- 

दाच जगायला मिळाले आहे ! 

म्हणून त्यातील प्रत्येक क्षण 

मला पूर्णत्वाने जगू दे ! 

मला जे जे शुभ करता येण्याजोगे आहे, 

इतरांवर प्रेम व करुणा यांचा जो वर्षाव 

करायचा आहे, 

तो आजच करू दे।॥ आत्ताच करू दे ॥ 

जे जे चांगले आहे ते आत्ताच केले पाहिजे 

कारण जर मी ते पुढे ढकलले, 

किवा त्यात चालढकल केली, 

तर ते कायमचेच राहून जाईल, 

कारण मी या मार्गाने परत कधी 

येणार नाही । 
परत कधी येणार नाही ॥ 


( समाप्त ) 


जे. एस्‌. चौघरी 
व्यवस्थापन $। एक शास्त्र 


व्यवस्थापन हे कधी शास्त्र होऊ शकेल काय 
असा प्रश्‍न काही वर्षांपूर्वी सातत्याने निर्माण केला 
जात होता, परंतु आज मात्र व्यवस्थापन हे इतर 
सामाजिक शास्त्रांप्रमाणे एक शास्त्र मानले जाऊ 
लागले आहे. विशेषतः पाइचात्त्य देशांत आणि 
त्यातही भांडवलशाही अथेव्यवस्थेत प्रत्येक औद्योगिक 
व सामाजिक संस्थेचे व्यवस्थापन शास्त्रीय दृष्टि- 
कोणातून होऊ लागले आहे. आपल्या देशात औद्यो- 
गिक क्षेत्रात जसजशी वाढ होत जाईल, तसतसा 
नवीन व्यवस्थापन तंत्राचा विकास होत जाईल यात 
शंका नाही. अर्थात व्यवस्थापन काही अंशी कला 
राहणे अपरिहायच मानावे लागेल. कारण व्यव- 
स्थापकाच्या बुद्धिमत्तेचा, कोशल्याचा, चारित्र्याचा, 
धैय व दूरदृष्टीचा परिणाम संस्थेच्या एकूण कार- 
भारावर होणारच. दोन सारख्याच शैक्षणिक 
गुणवत्तेचे वकील असले तरी दोघेही कमीजास्त 
प्रमाणात आपल्या व्यवसायात प्राविण्य मिळवतात. 
आणि हे व्यवस्थापनाच्या बावतीतही शक्‍य असते. 
अर्थात व्यवस्थापनशास्त्राची तुलना केवळ इतर 
सामाजिक शास्त्रांशीच केली जाऊ शकते. इतर 
सामाजिक शास्त्रांतील सिद्धांत व गृहीत तत्त्वे ज्या 
प्रमाणात समाजाला मार्गदर्शन करू हकतात, तशीच 
अपेक्षा व्यवस्थापनशास्त्राकडून केली जाऊ शकते. ही 
गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्‍यक आहे, कारण व्यवस्था- 
पनझ्यास्त्राच्या बाबतीत आपण जर अवास्तव अपेक्षा 
ठेवल्या तर अपेक्षाभंग होण्याची शक्‍यता जास्त आहे. 
व्यवस्थापनाची शास्त्रीयता ठरविताना व्यवस्थापनाची 
ठय़ाख्या, व्याप्ती, त्यातील सिद्धांत, गृहीते व त्यांची 
उपयुक्तता या सवे गोष्टींचा विचार होणे भपरिहायं 
ठरते. या गोष्टी निश्‍चित नसतील तर व्यवस्थापन- 
शास्त्राचा पाया डळमळीत राहून त्यापासुन अपाय 
होण्याची शक्‍यता निर्माण होते. येथे आणखी एक गोष्ट 
प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे इतर सामाजिक शास्त्रां- 
हून व्यवस्थापनशास्त्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे व्यवस्थापन 


ही एक मानवी प्रक्रिया आहे. कोणतीही संस्था आथिक 
व सामाजिक परिस्थितीवर अवलंबून असते आणि 
संस्था कितीही वलाढ्य असली, तरी परिस्थिती 
तिला नमवू शकते हे विसरून चालणार नाही; आणि 
म्हणून व्यवस्थापनशास्त्रातील सिद्धांत किंवा गृहीते 
मांडताना विशेष काळजी घेणे गरजेचे असते. 
विशेषत: कोणतीही संस्था वस्तु किंवा सेवा निर्माण 
करत नसुन काही मूल्ये साकार करीत असते, पैज्ञा- 
सारख्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या साधनाचा उपयोग 
संस्थेला करावा लागतो, प्रत्येक संस्थेला अनिर्चित- 
तेमुळे धोका स्वीकारावा लागतो आणि संस्थेच्या 
अंतर्गत व बहिगंत परिस्थितीमध्ये सतत वदल होत 


असतात. या सर्व गोष्टींचा विचार होणे आवश्‍यक 
ठरते, 


अमेरिकेमध्ये १९ व्या शतकात फेड्रिक टेलरने 
“शास्त्रीय व्यवस्थापन! या संकल्पनेचा पाया घातला. 
त्याच्या शास्त्रीय व्यवस्थापनाच्या कल्पनेने व्यव- 
स्थापनक्षेत्रात मोठी भरच घातली असे नव्हे, तर 
एक प्रकारची मानसिक क्रांती घडवून आणली, असे 
म्हटल्यास वावगे होणार नाही. त्याने व्यवस्थापन 
पारंपरिक पद्धतीने केळे जाऊ नये तर शास्त्रीय दष्टि- 
कोणातुन ते केले जावे, हा आग्रह धरला. त्यासाठी 
त्याने स्वतः काल अस्यास (गाठ तण), 
हाळचाळ अभ्यास (॥001 8एत$ ) व श्रम 
अभ्यास (1७126 ».एत!) यासारखे अनेक 
प्रयोग केले व एकूण उत्पादनक्षमतेत व कार्यक्षमतेत 
विलक्षण प्रगती करून दाखवलो. परंतु या सर्वांचा 
अर्थ अनेकांनी चुकीचा लावला व शास्त्रीय व्यवस्था- 
पन हे कामगारवर्गाविरुद्ध असून ते कामगारांची 
पिळवणूक करते, अशनी हाकाटी सुरू केली. त्यामुळे 
त्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापनाचे तत्त्वज्ञान काही काळ 
तसेच मागे पडले. 

परंतु अलिकडे व्यवस्थापनशास्त्रावर अनेक नवीन 
ग्रंथ प्रसिद्ध झालेळे दिसतात आणि त्यामुळे या 


व्यवस्थापन $ एक शास्त्र 


ज्ञानशाखेचा विकास व विस्तार झपाट्याने होत 
जाईल याची खात्री वाटते. व्यवस्थापनातील मूलभूत 
समस्या सोडविण्यासाठी हे ग्रंथ शास्त्रीय दृष्टि- 
कोणातून मार्गदर्शन करतात. विशेषतः सांख्यिकीय 
सिद्धांत (8५81151091 "110079 ), सांख्यिकोय 
निर्णयमीमांसा ( (ऐे५१॥७७४७ 1)60801 
ताट ); क्रियात्मक संशोधन ( 0100191101 
1१७४९७10)1 ), गुणवत्तानियंत्रण ( (शऐेण8]7 
06००] ), वस्तुनियंत्रण (11४7011015 (001- 
101 ), रैखिक कार्यक्रमण (1171681 0070७०- 
1070111) ) इ. विषयांवर हल्ली अनेक ग्रंथांची 
भर पडत आहे. उदा. सांख्यिकीय निर्णयमीमांसेमुळे 
व्यवस्थापकाला ताबडतोब निर्णय तर घेता येतोच, 
परंतु त्याचबरोवर तो जास्तीत जास्त बरोबर व 
वस्तुनिष्ठ असल्याची खात्री देता येते. किवा रेखिक 
कार्यक्रमण या आधुनिक तंत्रामुळे उपलब्ध साधघ- 
नांच्या मर्यादेत कोणत्या वस्तुचे किती उत्पादन कराचे 
म्हणजे जास्तीत जास्त फायदा होईल, हे ठरविणे 
सहज शक्‍य होते. त्याशिवाय वर उल्लेख न केलेली 
अशी अनेक व्यवस्थापन तंत्रे विकसित होत आहेत. 

कोणत्याही व्यवसायसंघटनेमध्ये आथिक व्यव- 
हारांत धोका ( 118] ) अपरिहाये आणि अंतभूत 
आहे. असा धोका संपूर्णपणे टाळणे शक्‍य नसल्या- 
मुळे व्यवस्थापनशास्त्राने संस्थांना धोका स्वीकार- 
ण्यासाठी मार्गदर्शन केले पाहिजे. व्यवस्थापन- 
शास्त्राची जसजशी प्रगती होत जाईल, तसतसे 
संस्थांना चांगले मार्गेदशेन होऊ शकेल. त्याच- 
बरोबर आधिकदृष्ट्या प्रगती होण्यासाठी काय 
करणे आवश्यक आहे व त्यादृष्टीने आपले निर्णेय 
योग्य आहेत किवा नाहीत, हे पडताळून पाहणे हे 
व्यवस्थापनक्ास्त्राच्या साहाय्यानेचे शक्‍य होईल. 
प्रत्येक संस्था - खाजगी वा सावेजनिक- ही 
एक सामाजिक संस्था (8008) 1181001 ) 
मानली जाऊ लागल्यामुळे त्या संस्थेची सामाजिक 
बांधिलकी निर्माण होते आणि ह्या नवीन विचारामुळे 
व्यवस्थापनशास्त्राची जबाबदारी वाढत आहे हे 
नाकारून चालणार नाही. 

भारतातील व्यवस्थापनश्षास्त्राच्या विकासाचा वेग 
तुलनेने खूपच कमी आहे. व्यवस्थापनाची मूलतत्त्वे 
व कार्ये याबद्दलच्या शास्त्रीय ज्ञानाचा अभाव व अशा 


| 


उपलब्ध ज्ञानाकडे दुलेक्ष या गोष्टी व्यवस्थापन- 
शास्त्राच्या प्रगतीबाबत चिंता निर्माण करणाऱ्या 
आहेत. आपल्या विकसनझ्लील देश्यातील आथिक, 
सामाजिक व तांत्रिक प्रश्‍न जास्त गुंतागुंतीचे होत अस- 
ताना योग्य निर्णय घेण्याची पात्रता असणारे हजारो 
व्यवस्थापक निर्माण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी 
व्यवस्थापकीय ध्येयवाद व कार्यक्षमता असलेल्यांची 
आज नितांत आवश्यकता आहे. विशेषतः आजचे 
आथिक प्रश्न केवळ कार्यक्षम व्यवस्थापकच सोडव 
शकतील असे वाटते. चांगले व्यवस्थापन म्हणजेच 
आथिक व सामाजिक विकास असे समीकरण मांडले, 
तर ते फारसे वावगे होणार नाही. विकसनशील 
देशांच्या मागासलेपणाचे प्रमुख कारण म्हणजे 
व्यवस्थापनातील मागासलेपणा होय (1)60ए९10- 
102॥्ट ००पय७8 810 प06'१७४०]०००त१ 
००७प8९ 11109 8768 प1१0111819४06 ). 
कोणत्याही देश!चा विकास हा बचत व गुंतवणूक 
यावर अवलंबून असतो हा अथेशास्त्रज्ञांचा दृष्टिकोण 
पारंपरिक व जुनाट असुन तो तोकडा आहे. कारण 
शेवटी गुंतवणुकीचे परिणाम किंवा यक्यापयद 
व्यवस्थापकांवरच अवलंबून असते. चांगले व्यवस्था- 
पनच आथिक व सामाजिक विकास घडवून आणू 
शकते. व्यवस्थापन हा असा एक कारयेप्रवण करणारा 
घटक आहे, की तो जर अस्तित्वात नसेल तर 
उत्पादनसाधने केवळ उत्पादनसाधनेच राहतील. 
त्यांमधून संपत्ती निर्माण होऊ शकणार नाही. 

वरील विवेचनावरून व्यवस्थापनश्ञास्त्राचे वाढते 
महत्त्व सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. या शास्त्राची 
वाढती गरज लक्षात घेऊन चांगले व्यवस्थापन- 
शास्त्रज्ञ निर्माण करण्यासाठी सवे स्तरांवर प्रयत्न 
झाले पाहिजेत. आपल्या देशात व्यवस्थापकीय शिक्षण 
देणाऱ्या स्वायत्त संस्थांचे जाळे निर्माण केले पाहिजे. 
एकीकडे बेकारीची समस्या गंभीर स्वरूप धारण 
करत असतानाच दुसरीकडे मात्र लायक व्यवस्थाप- 
कांची चणचण भासते आहे, हे विसरून चालणार 
नाही. दुर्दैवाने वाढत्या औद्योगीकरणाबरोबर ह्या 
महत्त्वाच्या प्रश्‍नाकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही, 
ही वस्तुस्थिती आहे. हे जोपर्यंत केले जात नाही, 
तोपर्यंत सामाजिक व आथिक संस्था उल्लेखनीय 
कामगिरी करू शकणार नाहीत. 


विश्वनाथ थोन्टे 


ओडिसीअस एठायतिस 


ग्रीसच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात ग्रौकसा हित्याने 
ग्रीकलोकजातभाषेच्या नव चैतन्यदायी आधाराने जे 
साहित्य निर्माण केले, त्याचे थोर प्रतिनिधी ओडिसी- 
अस एलायतिस ह्यांच्या साहित्याचा थोडक्यात 
परामशे घेण्याचा प्रस्तुत लेखाचा हेत आहे. 

१८८० नंतरच्या ग्रीक वाड्मयीन चळवळीकडे 
पाहिले तर अभिजात ग्रीक भाषा आणि ' डिमॉटिक 
किंवा लोकवाडूमयातून आलेली आणि सवेसामान्यांशी 
निकटचे नाते असलेली लोकजातभाषा ह्यांच्यात 
एक अटीतटीचा संघर्ष उभा राहिल्याचे दिसून येते. 
तथापि, ग्रीसला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकजात- 
भाषेचे महत्त्व वाढणे अपरिहाये होते. ह्या भाषेचे 
प्रवर पुरस्कर्त कोस्टिस पालामास, यॉआनिस 
सायकारिस, येऑरिऑंस सेफेरिस ह्या ग्रीक सा हित्यि- 
कांबरोबरच ओडिसीअस एलायतिस ह्यांचेही नाव 
सन्मानपुर्वक घेतले जाते. 

ओडिसीअस अलेपोदेलिस ऊफे एलायतिस ह्यांचा 

जन्म २ नोव्हेंबर १९११ रोजी आयराक्लिआँन, 
क्रीट येथे झाला. युवाकालापर्यंतचे त्यांचे आयुष्य 
अथेन्समध्ये गेले. अथेन्स विद्यापीठातच त्यांनी शिक्षण 
घेतले. १९४० साली मुसोलिनीने ग्रीसवर आक्रमण 
केल्यानंतर एलायतिस सेकंड लेफ्टनंट म्हणून युद्ध- 
आघाडीवर लढायला गेले. 

ऐंनत तारुण्यातच श्रेष्ठ कवी म्हणून एलायतिस 
ह्यांची प्रतिमा प्रस्थापित झाली. १९३५ साली ग्रीक 
साहित्यातील नवप्रवाहांना व्यासपीठ उपलब्ध करून 
देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेले ॥6& 
(॥'91110118(8 ( नवसाहित्य ) ह्या नियतका लि- 
कातुन एलायतिस ह्यांनी आपले काव्यलेखन प्रसिद्ध 
केले, कवितेकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी प्रयोगशील 


होती. आपल्या लेखनातून त्यांनी आत्मस्फूत लेख- 
नाचा ( 80000800 ७९७1४2 ) प्रयोग केला. 
त्यांच्या काव्यातून काही अतिवास्तववादी प्रवृत्ती 
प्रत्ययास येतात. अतिवास्तववाद्यांनी भरविलेल्या 
पहिल्या आंतर्राष्ट्रीय कलाप्रदशंनात एलायतिस ह्यांनी 
आपले काही कोलाज ठेवले होते. ही वस्तुस्थिती 
त्यांचे अतिवास्तववाद्यांबरोबरचे साहचर्य दर्शविणारी 
असली, तरी अतिवास्तवादाचा संपूर्ण स्वीकार त्यांनी 
केव्हाही केला नाहो. १९४८ पासून त्यांनी साहित्य 
समीक्षात्मक लेखनही करावयास सुरुवात केली. 
१९४८ ते १९५२ ह्या कालखंडात एलायतिस ह्यांचे 
वास्तव्य पॅरिस येथे होते. ह्या चार वर्षांत आंद्रे 
ब्रताँ, पॉल एल्युआर, आल्बेर काम्यू, रने चार, 
पाब्लो पिकासो आणि मातिसे ह्यांच्यासारख्या 
साहित्यिकांचा आणि चित्रकारांचा सहवास त्यांना 
लाभला. हा सहवासही त्यांचे व्यक्तिमत्त्व अधिक 
संपन्न होण्याच्या संदर्भात मोलाचा ठरला. १९७९ 
मध्ये रॉयल स्वीडिश अँकेडमीने एलायतिस ह्यांना 
वाड्मयाचे नोबेल पारितोषिक देऊन त्यांच्या 
साहित्यसेवेचा गोरव करताना म्हटले आहे : ९ 
18 1181860 “हीला 8 00९४, एणांला 
१४७118, ७ 080]दठा०पा0त 01 दाशी 
प्रिळतांडायखा तहालाड शाणी छक्ाडण008 
४७४ 8110 1116]1९0ए8] ०]७७1-अाषा- 
(९त888, ॥॥0तशणा 118178 8॥प्ष्टीट णि 
1766001) 8110 ७7€81ए8611688, 

हा गोरव वस्तुस्थितीनिदशंक वाटतो; कारण 
एलायतिस ह्यांनी आपल्या काव्यातून ग्रीक इतिहास, 
संस्कृती आणि परंपरा ह्यांचे यथार्थ दर्शन घडवि- 
लेले आहे. तथापि ग्रीक भूमीत रुजून फुललेली 


ओडिसीअस एलायतिस 


अद्यी ही कविता असुनही तिचा 'चेतन्यपुणे आशय 
विश्वात्मक पातळीवर पोहोचल्याचा प्रत्यय येतो. 
एलायतिस ह्यांनी आपल्या व्यक्‍तिगत अनुभव- 
संचिताचा समूहाच्या अनुभवाशी संबंध प्रस्थापित 
केला आहे. मानवी मूल्ये, मानवी स्वातंत्र्य, मानवी 
सजेनशीलता, आधृनिक मानवाची नैतिक आपत्ती 
( 216010911९ ) ह्यांचे प्रत्ययकारी दर्शन 
एलायतिस ह्यांच्या काव्यातून घडते. आपल्या कवि- 
तेतुन त्यांनी नव्या मिथ्यकथा ( 10४1118) निर्माण 
केल्या, अनेक नवे शब्द घडवले. बोलीभाषेतील 
अनेक शब्दांना जिवंतपणे वापरून त्यांना वाड्मयीन 
शब्दकळेत सामावून घेतले. श्रेष्ठ कवी काव्याची 
नवी भाषा घडवीत असतो. प्रतिभाशाली कवित्वाच्या 
सामर्थ्याचा हा प्रत्यय एलायतिस ह्यांच्या कवितेतून 
मिळतो. एलायनिसच्या कवितेचे एक अभ्यासक 
लॉरेन्स ड्यूरेल ह्यांना एलायतिसची ही काव्यभाषा 
“ अभिमंत्रितः' वाटते. ती साथही आहे. एलायतिसनी 
आपल्य़ा कवितेत “ स्वभूमी व स्वभाषाविषयक 
चिरंतन भूमध्य सागरीय मूल्ये ” ठामपणे व्यक्‍त 
केली आहेत. निळाशार ग्रीकसमुद्र, ग्रोकभूमीवरील 
पाषाण, त्या देशातून वाहणारे वारे ह्या वास्तवाला 
एलायतिस ह्यांच्या कवितेत एक गहिरा प्रतीकाथ 
प्राप्त होतो. अंधारात प्रकाशाचे कवडसे फेकणे 
हे कवीचे कार्य होय असे एलायतिसना वाटते. त्यांची 
ही धारणा त्यांनी आपल्या कवितेच्या ख्पाने 


आकारास आणली आहे. 


एलायतिस ह्यांच्या काव्याचे तीन टप्पे सांगता 
येतील : (१) त्यांच्या भारंभीच्या काव्यळेखनावर 
आधी म्हटल्याप्रमाणे, अतिवास्तववादाचा प्रभाव 
दिसून येतो; आत्मस्फू्त लेखन दिसते; गूढाची 
आणि निसर्गाची ओढही तीवतेने जाणवते. (२) 
यानंतरच्या टप्प्यात अस्तित्वाविषयीची ऐतिहा- 
सिक आणि नैतिक जाणीव तीव्रतेने दिसून येते. 
जगातले मूलभूत स्वरूपाचे बदल झालेले नाहीत, 
ककत नवे रूपबंध निर्माण होतात. अभिव्यक्तीचे 
वेगवेगळे मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न होतो, असा विचार 
कवितेतून व्यक्‍त काळेला दिसतो. हः ३) तिसऱ्या 
टप्प्यात त्यांची आजची कविता येते. ती अधिक 


वितनगर्भ, अनुभवपोक्त आणि व्यामिश्र वाटते. 


२९ 


एलायतिस ह्यांनी आपल्या कवितेतून निमिलेल्या 
निसगेचित्रांत डाळिंबाचे झाड, सावंभोम सूर्य, 
एजियन सागरावर आणि त्याच्या किनाऱ्यावर 
पसरलेला प्रकाश ह्या साऱ्यांचे जीवनरंग उमटतात. 
गुण 1१ळत ऐ०पा8३2टटा 911818 १५९० ह्या कविते- 
तील काही ओळी ह्या संदर्भात लक्षणीय वाटतात :- 
ग'७]] ९18 10 110 1080 _100॥00279- 
1186 66 (18, 86618 ए8 छाछि 
गुळओआष2ू & 16809), पछातात्हामारली 
० ००0०] जी7'6 
& 8868 800पॉ, (0० शां 1700) 108 
॥॥0१881त 8100. 006 1010168 810 ४०, 
गृ, ए॥॥'०0१त21 810765, 61] ॥]16 8 
1 1106 10180 ]001)221781181.6 1166 
गृ118 068158 0 ॥टष्टापष्टा ढी, जग 
॥॥९ ए8181ए0011, ७7 ? 
13०१४. ० 8पण्पापा6' (ग्रीष्म देह) ह्या 
कवितेत त्यांनी ग्रीष्म हा एका तरुणाच्या शरीराच्या 
चित्रातून व्यक्‍तिरूप केला आहे. डाळिवाचे झाडही 
केव्हा केव्हा एखाद्या स्त्रीचे प्रतीक म्हणून अवतरते. 
एलायतिस ह्यांच्या कवितेच्या संदर्भात 'हिरोइक 
अँड ट्रॅजिक साँग हे खंडकाव्य निर्देशनीय आहे. त्यात 
एका ग्रीक सैनिकाच्या मृत्यूसंबंधीच्या भावना व्यक्‍त 
झालेल्या आहेत. महायुद्धाची भयानकता, मानवाचे 
बलिदान, त्यांना भोगाव्या लागणाऱ्या भीषण॑ वेदना 
मानवाची परागंदा स्थिती, शून्यमनस्कता, युद्धातील 
क्रौयं, त्यातून येणारी हताशता भाणि संवेदनशून्यता 
ह्यांचे तीव्रोत्कट चित्र त्यांनी ह्या खंडकाव्यात उभे 
केले आहे. ह्या काव्यातील काही ओळी उद्‌्घृत 
करण्यासारख्या आहेत :-- 
गग! टा'887) 8100, 10 10061 0एणा8 


गृ॥७५ छा'७9 वि पाळछयाते छते 1. 

66268 

पृणा७ए रिश ७० ०06 101680 87ते 1 

१7७७ फरा 01000 

गृ॥७9ए 100 ४ ॥16 8] ४छि' 889 

"१ 10 018 0176118 

फश शाऊ फाए फा आ0प]त १68, 

॥५॥१)४॥॥११॥-७॥८० ४५१११५ 


३० 


फा उणला ए॥॥017 01608१ 
शाऱ़ झाल. & छत 88 गांड फोटा'९ 
ला०७ 06 8" १७९) ! (४) 

* अँक्सिऑन एस्ती ' हेही एलायतिस ह्यांचे आणखी 
एक महत्त्वाकांक्षी खंडकाव्य, 8 21011 1151 याचा 
अथे ७४ 1018 किवा “ते उचित आहे' 
असाच होतो. संस्कृत “ अस्ति ! व ग्रीक * एस्ती' हे 
दोन्हीही समानार्थी पण भिन्न भाषेतील शब्द आहेत. 
पुराणमतवादी ग्रीक चर्चमधील दैवी पूजाविधीत 
( 19710 17ए17४% ) तो नेहमी वापरण्यात 
येतो. आपली अंतिम निष्ठा प्रकर्षाने व्यक्‍त करण्या- 
साठी एलायतिसने (विज्ञेषतः 'ग्लोरिया' विभागात) 
त्यांचा वापर केला आहे. जरी आपणाला प्रिय 
जीवनासाठी मूल्य द्यावं लागतं तरी ते “दिलेलं मूल्य 
उचित आहे ” असं मानलं जातं. या खंडकाव्यात 
ग्रीसचा ऐतिहासिक-सांस्कृतिक वारसा, बायझंटिन 
परंपरा, तुर्कांनी मिळवलेला ताबा, स्वातंत्र्ययुद्ध 
आदींचे चित्रण आढळते. 


एलायतिसना नवस्वर्गाचे प्रेषित कवी मानण्यात 
येते. त्यांचा स्वर्ग अन्याय, क्रोये, आणि पिळवणूक 
ह्यांपासून मुक्‍त आहे. आशा, प्रेम, सत्य आणि 
स्वातंत्र्य ह्या स्वर्गात आहेत. तो अदभुत नाही, 
त्याला वास्तवाचा आधार आहे. तेथे शब्दवृक्ष 
आहेत. वारे चंदेरी पोषाख परिधान करतात, पक्षी 
प्रमाची आनंदगाणी गाऊन आनंद व्यक्‍त करतात. 
स्वगे म्हणजे एखादी अमूत कल्पना नसुन मानवाला 
त्याचा साक्षात्कार करून घेणे शक्‍य आहे असा 
विचार * द सॉवरिन सन ह्या नाट्यात्मक कविते. 
तही दिसुन येतो. विविध प्रकारचे संघष करीत 


मवभारत 


डिसेंबर, १९८० 


आणि समपंणाची भावना ठेवून मानवी समाज 
एका स्वगंनिमितीच्या दिशेनेच अनिवायंपणे वाटचाल 
करीत आहे. असा आझ्यावाद एलायतिस ह्यांच्या 
या कवितेतुन परिणामकारकपणे व्यक्‍त झालेला 
आहे. न्यायाधिष्ठित समाजव्यवस्था निर्माण करण्या- 
साठी प्रत्येक स्त्रीपुरुषाने चिमुकल्या सूर्यात रूपां- 
तरित होणे आवर्पक आहे, असाही विचार त्यांनी 
आपल्या कवितेत मांडला आहे. 


एलायतिस ह्यांच्या अन्य काव्यग्रंथांत भरि- 
एंटेशन्स ( १९३९ ), द लाईट ट्री अंड फो्टींथ 
ब्यूटी ( १९७१ ), द रो आफ इरॉस ( १९७२), 
द्‌ स्टेप चिल्ड्रन ( १९७४ ) आदींचा समावेश 
आहे. 

अंधारावर कवडसे फेकणारा हा सुयेकवी अद्याप 
सुर्यमंडळात परिभ्रमण करीत आहे. 


कणनिदेश 

१ ) श्रीमती एलिकी झाव्तास, सांस्कृतिक 
सल्लागार, ग्रीक वकोलात, नवी दिल्ली. 

२ ) श्री. न. गो. मणूरकर, मराठवाडा विद्या- 
पीठ ग्रंथालय, औरंगाबाद. 
संदभ - 

1 ) 1300)8 401080, ९० 49, ०.4, 


है ॥ए॥1 1976; 0118101018 ॥71170- 
४७, 0718110108 ( ए. 8. 8.) 


2) प॥७ 80०7ए७शंटटा) 801 : 8616०६०१ 
0०७१8४: एग ए08', (011010 ए11- 
ए०'अं2 171698, 1974, 77118१01118 ) 


अ. मा. खुतार 


: ज्ञानोदय ' आणि महाराष्ट्राचा सामाजिक इतिहास : 


गेल्या शतकाचा महाराष्ट्राच्या सामाजिक इति- 
हासाचा आढावा घेत असताना अनेक साधनांची 
मदत घेतली जाते. त्यामध्ये ज्ञानोदयाचा प्रथमदर्जाचे 
साधत म्हणून उपयोग करणे आवश्यक आहे. ज्ञानो- 
दय सन १८४२ मध्ये प्रकाशित झाले, सुरुवातीस 
ते पाक्षिक होते. हे ख्रिस्ती मिशनर्‍यांमाफेत अमेरिकन 
मराठी मिशन प्रकाशित करीत असे. आजही हे 
मासिकाच्या रूपाने चालू आहे. 

ज्ञानोदय हे जरी मिशनऱर्‍यांच्या मालकीचे वृत्तपत्र 
असले, तरी केवळ धामिक बाबीची चर्चा केली जात 
नव्ह्ती.१९ व्या शतकात घडून आलेल्या सामाजिक व 
धार्मिक चळवळींची सविस्तरपणे माहिती दिली आहे. 
बाळशास्त्री जांभेकर ते छ. शाहू महाराज यांच्या 
कार्याचा वृत्तांत सविस्तरपणे दिलेला आहे. शिवाय 
त्यांच्या कार्याविषयी व्यक्‍त झालेली जनतेची मते 
पत्ररूपाने प्रकाशित झालेली दिसुन येतात. त्यामुळे 
या समाजसुधारकांच्या कार्यातील बारकावे शोधण्या- 
साठी यांचा निश्चितच उपयोग होतो. म. ज्योतिबा 
फुले यांच्याविषयी तर पुष्कळ माहिती, त्याचप्रमाणे 
त्यांच्या भाषणाचे अनेक उतारे दिलेले आहेत. 
समाजात ख्ढ असणाऱ्या वाईट चालीरिती नष्ट 
झाल्या पाहिजेत, ह्या परंपरा हानिकारक क्या 
आहेत, त्यांच्याद्वारे समाजाची अवनती कशी होते 
हे अनेक उदाहरणांनी ज्ञानोदयाने स्पष्ट केलें आहे. 
थोडक्यात, ज्ञानोदयाद्वारे तत्कालीन महाराष्ट्राची 
सामाजिक, धार्मिक व आथिक माहिती प्राप्त 
होण्यास वरीचक्षी मदत होते. | 

वेश्यांना लग्नाच्या वरातीमध्ये आणून त्यांना 
नाचवीत असत. ही चाल नष्ट झाली पाहिजे या- 
बाबत ज्ञानोदय म्हणते, “ लग्नात कसबिणीस 
बोलावुन ताच करविणे हे फारच वाईट आणि 


र 


लाजिरवाणे, ही सदहु गोष्ट वास्तविक आहे; आणि 
असे करण्यास जर शास्त्राधार असेल तर ते शास्त्रच 
खराव व ईदवरीक्ृुत नव्हे. कारण असली भ्रष्ट 
चाल चालवायास ईश्वराच्याने सांगवत नाही परंतु 
आम्हीच चाल चालवीत आहों - - -- तर सवे 
सुज्ञ हिंदूनी या चालीपासुन आपणावर बट्टा आहे 
असे समजून ती सोडावी हे त्यांस योग्य आहे. १ 

पुरोहित, गोसावी, वैरागी इ. लोक कोणत्याही 
प्रकारचे काम करीत नाहीत, केवळ दुसऱ्याच्या अन्ना- 
वर जगतात. अश्या प्रकारे समाजावर भार असणार्‍या 
लोकांचा बंदोबस्त व्हावा असा विचार आलेला 
आहे. “ भट्ट, संन्यासी, गोसावी, बैरागी, फकौर, 
आदिकरून धर्माच्या आश्रयाने भीक मागणारे ढोंगी 
जितके या हिंदुस्थानात आहेत तितके या दुसर्‍या 
कोणत्याही देशात नसतील. हे गांधिल माशांचे भाऊ- 
बंद शरीराने इतके बळकट व पुष्ट असतात को, जे 
मजूर लोकांच्या बरोबरीने रोजीमदारीने काम 
करण्यांचे मनात धरतील तर मजुरापेक्षा दोन कष्ट 
जास्ती करतील. 

म. फुले यांना अस्पृश्यांकरिता शाळा सुरू करावी 
याची प्रेरणा मिशनरी शाळेकडून मिळाली. ते 
म्हणतात, ' प्रथम मनात आले कों आईच्या योगानें 
मुलांची जी सुधारणूक होते, ती फारच चांगली आहे; 
म्हणून त्या लोकांच्या मुलींचीच शाळा प्रथम घालावी. 
आणि असा विचार करितां करितां मी एका मित्रा- 
सुद्धा अहमदनगरास जाऊन तेथे अमेरिकन मिशन 
खात्यातील फारा मडमीच्या कन्याशाळा पाहिल्या 
आणि पाहून मला मोठा आनंद झाला. कारण की 
त्या चांगल्या रीतीने चालल्या होत्या ! ! 

मुलीच्या लग्नावेळी, मुलीचा पिता पैसे घेत 
असे आणि वयाचा विचार न करता वृद्धालाही 


डर 


तो मुलगी देत असे. याविषयी ज्ञानोदय म्हणते, 
* मग तो लग्न करणारा ८० वर्षाचा थेरडा असुन 
केवळ “ माईचा बाप? असला तरी चिता नाही. 
एकदा त्याने बाप मागेल तितके रुपये त्यांच्या 
उरावर घातले म्हणजे, लग्नाचे दुसरे दिवशी 
बायकोच्या हातात झोळी देऊन आपण नारळाची 
आई हातात घेऊन भिक्षेस निघाला, तरी मुलीचा 
बाप काही बोलायचा नाही. * 

पुण्यामध्ये ८ मार्च १८६० रोजी एका विधवेचा 
विवाह झाला. त्या बावत ज्ञानोदय म्हणते, *या 
महाराष्ट्र देशांत एका ब्राह्मणी विधवेचा पुनविवाह्‌ 
झाला हे लिहिण्यास आम्हास फारच आनंद वाटतो. 
अलीकडे वंगाल्यात उंच जातीच्या देखील ब्राह्मणी 
विधवांची पुष्कळ लग्नें झाली. परंतु इकडील हिंदुनी 
अद्याप त्यांचा कित्ता घेतला नव्ह्ता. बापड्या 
ब्राह्मणी विधवांस किती दुःखे व पापाचे किती मोह 
आहेत, हे मनात आणून आम्हांस त्यांची फार दया 
येती ** 

सावकारलोक विशेष करून मारवाडीलोक 
शेतकऱ्यांना लुवाडीत असत. त्या विषयी, “ जे पिक- 
वावे ते बहुत करून पट्टीच्या भरीस घालावे, पट्टो- 
वारुन जें कांही राहिले त्यातून अर्धे बारा बलुते व 
हाकदार नेतात, बाकी जे राहिले ते मारवाडी नेतो. 
अशी या शेतकरी लोकांची चहुंकडून बुडणूक आहे 
तर पुढे या रयतेची सुधारणूक कोणत्या प्रकारे 
व्हावी ? 

ब्रिटिश राजवट भारतात आल्यापासून दारूचे 
ठप्रसन लोकांचे वाढले. ते आटोक्यात आणण्यासाठी 
प्रयत्न झाला पाहिजे असे मत ज्ञानोदयाने व्यक्‍त 
केळे होते. ' जेव्हां इंग्लिश सरकारनें हा देश्य हस्त- 
गत केला, तेव्हां येथे दारूचा अनर्थ फार थोडा होता. 
वजनदार लोकात तर निषिद्धच होता. भणि त्या 
मोठ्या लोकांची चाल पाहून व सरकारच्या बंदो- 
बस्तावरून सामान्य लोकांतहि हा अनर्थ वृद्धिगत 
नव्ह्ता, परंतु इंग्लिश राज्य झाल्यापासुन वृद्धिच 
होत चालली आहे, कारण की मोठमोठे इंग्लिश 
लोक पितात म्हणून त्यांच्या देखोदेखीने इतर लोकां- 
तहि पसरले, तेव्हां येथे प्रतिवर्षी केवढे लोक छाकटे 
होऊन मरतील. र 


नवभारत 


डिसेंबर, १९८० 


सरकारते झाळेमध्ये इंग्रजी भाषेच्या ऐवजी माते 
भाषेतून शिक्षण द्यावे. मातृभाषेचे ज्ञान चांगल्या - 
रीतीने अवगत झाल्यानंतरच इंग्रजी भाषेतून शिक्षण 
द्यावे, याविषयी ज्ञानोदय स्पष्ट करते, ' तर सर- 
कारने मिशनरी लोकांचा कित्ता घ्यावा. युरोपियन 
शिक्षक विलायतेहून उतरले म्हणजे यांस एतहेशीय 
भाषांचा चांगळा अभ्यास करावयास लावावे आणि 
ज्या मुलांना स्वभाषेचे ज्ञान नाही त्याला इंग्रेजी- 
शिकावयास घेऊ नये. आम्हास हे बरोबर वाटते, 
ज्याळा स्वभाषा चांगली येत नाही त्याला बहुत- 
करून कोणतीहि परभाषा चांगली येणार नाही," 

ब्रिटिश राज्यकते जरी ख्थिस्ती धर्माचे पुरस्कते 
असले, तरी त्यांनी आपल्या सरकारी शाळेमध्ये 
आपल्या धर्माचा प्रसार करणे योग्य होणार नाही. 
त्यांनी धर्मातीत दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. 
“ सरकारने शाळा घाळून लोकांस धर्म शिकवून 
स्त्रिस्ती धर्मात आणावे है सरकारास योग्य नाही 
असे आम्ही शंभरदा सांगितलेच आहे. लोकापासून 
कर घेऊन त्यांचा धर्म बुडवावा आणि जबरदस्तीने 
आपला धर्म चालवावा असा ख्रिस्ती धर्म नाही. . . 
रयतेचा पैका घेऊन धर्म शिकविणे जुलूम आहे.! * 

वर नमुद केलेल्या उदाह्रणांप्रमाणे अनेक उदा- 
हरणे ज्ञानोदयामध्ये दिसुन येतात. ज्या वत्तपत्रांनी 


सामाजिक चळवळींना गेल्या शतकामध्ये प्ररणा व 
गती दिली, त्यांमध्ये ज्ञानोदयाने निश्‍चितपणे मह- 
तत्वाची कामगिरी केली आहे असे म्हणावे लागेल. 


संदर्भ-- 

१ ज्ञानोदय-१५ जानेवारी, १८५३. 
२ ज्ञानोदय-२ मे, १८५९, 

३ ज्ञानोदय-१५ एप्रिल, १८५३. 
४ ज्ञानोदय-१५ ऑगस्ट, १८५४. 
५ ज्ञानोदय-२ एप्रिल, १ ८६०, 

६ ज्ञानोदय-१ आक्टोबर, १८४८. 
७ ज्ञानोदय-१५ डिसेंबर, १८४७, 
८ ज्ञानोदय-१६ मे, १८५९, 

९ ज्ञानोदय-१६ फेब्रुवारी, १८५२, 


पणाप्डप्स्ट-्््न्- 


गणेश थिटे 


संस्कृत साहित्यात विट्टल 


विट्ठल ही मुख्यतः महाराष्ट्रातील आणि 
महाराष्ट्राजवळील काही प्रदेशातील एक लोकप्रिय 
देवता आहे. ही देवता शंकर, विष्णू ह्यांसारख्या 
देवतांच्या तुलनेने अर्वाचीन आहे; परंतु तिच्यात 
वैष्णव अंश खूपच आहेत. संत-सा हित्यात विट्ठलाचे 
स्थान महत्त्वाचे आहे. मात्र अभिजात संस्कृत 
साहित्याशी विट्ठलाचा संबंध येत नाही. मध्ययुगीन 
मराठी साहित्याचा कालखंड आणि संस्कृत साहि- 
त्याच्या अध:पतनाचा कालखंड हे स्थूलमानाने एकच 
आहेत. संस्कृत सा हित्याच्या अध:पतनकालखंडातही 
जुन्या सुप्रतिष्ठ देवतांच्या स्तुतिपर रचना किंवा 
त्यांविषयीची काव्यनिमिती ज्या मानाने होत राहिली 
त्यामानाने विट्ठल ह्या देवतेवर संस्कृतमध्ये रचना 
झाली नाही. ह्याची मुख्य कारणे तीन. प्रथम म्हणजे 
विट्ठल ही प्रादेशिक देवता; तर संस्कृत ही अखिल 
भारतीय भाषा. त्यामुळे संस्कृतमध्ये अखिल भारतीय 
अश्या देवतांवरच जास्त रचना झाल्या. दुसरे कारण 
म्हणजे विट्ठल ही प्रामुख्याने बहुजनसमाजाची देवता 
होती. तिच्या भक्तांमध्ये अभिजात संस्कृत काव्याचा 
आणि शास्त्रांचा अभ्यास करणाऱ्या पंडितांचा 
समावेश जवळजवळ नव्हताच. ह्या पंडितांमध्ये 
क्षिव, कृष्ण | विष्णु ह्या देवताच प्रिय होत्या. 
तिसरे थोडेसे दुरान्वयाचे पण महत्त्वाचे कारण म्हण- 
जेच उच्चवर्णीय लोकांच्या सुप्रतिष्ठित व विकास- 
मान दोन्ही प्रकारच्या कर्मकांडांमध्ये विट्ठलाला 
स्थान नव्हते. गणपती आणि लक्ष्मी ( किवा स्त्री- 
देवतेची अन्य ख्पे ) ह्या देवतांना संस्कृतमधील 
विकासमान अश्या करमेकांडात मोठे स्थान लाभले, 
विट्ठलाचे स्थान संस्कृत कर्मकांडात फार अत्यल्प 


होते. विट्ठलाझी संबंधित असलेले कमेकांड म्हणजे 
मुख्यत्वेकरून वारी, कौन, भजन, नामस्मरण, 
एकादशीचा उपवास इत्यादी होते व त्यांचा आघार 
मराठी भाषाच होता. साक्षात्‌ विट्ठलाचे पूजन व 
अन्य उपचार ह्या संदर्भात थोडी संस्कृत रचना 
झाली पण ती संख्येने अल्प आहे. खरे म्हणजे 
संस्कृतमध्ये विट्ठलविषयक थोडी का होईना रचना 
झाली हेच महत्त्वाचे आहे. प्रस्तुत लेखात विट्ठल- 
विषयक काही संस्कृतरचनांचा परिचय करून देणे 
अभिप्रेत आहे. मात्र प्रस्तुत लेख अगदी सर्वसमावेशक 
नाही. 
पद्‌मपुराणात ( आनन्दाश्रमातर्फे प्रकाशित ) 
( ६.१७६.५६-५८ ) विट्ठलाचा द्विभुज विष्णु 
आणि भुक्तिमुक्तिप्रद अशा स्वरूपात उल्लेख आहे. 
पंढरीमाहात्म्य ह्या विट्ठल दाजीशास्त्रो धारूरकर 
ह्यांनी संपादित (मुंबई, शक १८२५) पुस्तकातही 
वेगवेगळ्या पुराणांतील म्हणून विट्ठलविषयक काही 
श्लोक उद्धृत केले आहेत. पुराणांतील म्हणून 
उद्धृत केलेले हे “लोक संस्कृत साहित्यातील असले 
तरी त्यांच्या कालनि्णंयाबाबत काही निश्चित विधान 
करणे कठीण आहे. 
बुहत्ख्तोत्ररत्नाकरात' पाण्ड्रड्‌गविषयक काही 
स्तोत्रांचा समावेश आहे. त्यातील पहिल्या म्हृणजे 
विट्ठलहूदयस्तोत्र ह्या स्तोत्राच्या अखेरीस ते 
भविष्योत्तरपुराणातील पांड्रंगमाहात्म्यातून घेतले 
असल्याचा उल्लेख आहे. ह्या स्तोत्राच्या प्रास्ताविक 
भागातील बाराव्या इलोकात पंढरपूर ह्या अर्थी 
पांडूरंग असा शब्द वापरलेला दिसतो; तसेच हे 
भगवान विष्णूचे श्रेष्ठ स्थान असल्याचेही तेथे म्हटले 


१. निर्णयसागर आवृत्ती, मुंबई १९५२ (चोदावी आवृत्ती) , (दुसरा भाग), पा, ७०४-७१४, 


त, भा. ५ 


३४ 


आहे. नंतर विट्ठल्हूदय ह्या स्तोत्राचा समावेश 
आहे. त्यात पहिल्यांदा परब्रह्म हा क्रषि, श्रीविट्ठल 
ही देवता, अनुष्टुभ्‌ हा छंद, इत्यादी माहिती आली 
आहे. पुढे विट्ठलाची वेगवेगळी नावे घेऊन तो 
माझ्या अमुक अमुक अवयवांचे रक्षण करो अक्षी 
प्राथंना केली आहे. त्यात अवयवांची नावे आणि 
विट्ठलाची नावे ह्यात काही वणंसाम्य साधण्याचा 
प्रयत्न असुन त्यायोगे तेथे एका प्रकारचे यात्वात्मक 
सामथ्ये आणले आहे. उदाहरणार्थ पहा- चिवुकं 
चिन्मय: पातु ग्रीवां मे गरुडध्वज: । (३३) किंवा 
काटे पातु कटिकरो जघनं तु जनादन: । (३७). पुढे 
विट्ठलाने वेगवेगळा दिशांमध्ये रक्षण करावे, 
वेगवेगळ्या ठिकाणी रक्षण करावे आणि आपल्या 
जवळच्या वेगवेगळ्या गोष्टींचे रक्षण करावे अज्ली 
प्राथंना केली आहे. नंतर विट्ठलाची वेगवेगळी नावे 
उच्चारून त्याला नमस्कार केला आहे. त्यांतील काही 
नावे विष्णूची नेहमीची आहेत. त्या नावांमध्ये केशव, 
नारायण, इत्यादी सुप्रसिद्ध चौवीस नावेही आहे. 
पण पंढरिनाथ (७५), भीमातीरनिवासिन्‌ (७५), 
इष्टिकारूढ (७६), समपाद (७६), कटिविन्यस्त- 
हस्त (७६) ही नावे खास विट्ठलाची द्योतक आहेत. 


ह्यापुढील विट्ठलकवच हे स्तोत्र पद्मपुराणातीऴ 
सुतशोनकसंवादातून घेतले असल्याचे त्या स्तोत्राच्या 
शेवटी म्हटले आहे. ह्याही स्तोत्रात विट्ठलाची 
म्हणजे व्यापक अर्थाने विष्णूची वेगवेगळी नावे 
उच्चारून तो माझ्या अमुक अमुक अवयवाचे रक्षण 
करो असे म्हटले आहे. 


ह्यानंतरच्या स्तोत्राचे नाव पद्मपुराणान्तर्गत 
विट्ठलाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र असे आहे. त्यातही 
काही नावे विष्णूची सर्वसामान्य नावे ह्या प्रकारची 
असून विट्ठल, पुण्डरीकक्षेत्रवासिन्‌ इत्यादी काही 


नावे खास विट्ठलाची आहेत. स्तोत्राच्या शेवटी 
सांकेतिक फलश्रुती आहे. 


२) पहा पां. वा. 


नवभारत 


डिसेंबर, १९८० 


ह्यानंतरचे स्तोत्र पांड्रंगाष्टक ह्या नावाचे असून 
ते शंकराचायकृत असल्याचे म्हटले आहे. ते भुजंग- 
प्रयात ह्या वृत्तात असून त्यात नऊ इलोक आहेत. 
परब्रह्मलिड्गं भजे पाण्ड्रळ्गम्‌ । असे ध्रुवपद पहिल्या 
आठ इलोकांमध्ये दिसते. नववा इलोक' फलश्रुती ह्या 
स्वरूपाचा आहे. पहिल्या इलोकात विट्ठल भीमरथी- 
च्या काठी येऊन राहिल्याचा उल्लेख आहे. दुसर्‍या 
इलोकात तो विटांवर सम पद्धतीने पाय ठेवून उभा 
असल्याचा उल्लेख आहे. विट्ठलाने कंबरेवर हात 
ठेवले आहेत ह्याविषयी पुढीलप्रमाणे रम्य कल्पना 
केली आहे-- 
प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां 
नितम्ब: कराभ्यां धृतो येन तस्मात्‌ । 
म्हणजे माझ्या भक्तांना भवसागर कमरेइतकाच 
खोल आहे, ते माझ्या भक्तीने भवसागर सहजपणे 
तरून जाऊ शकतील हे जणू सुचवण्यासाठी विट्ठलाने 
कमरेवर हात ठेवले आहेत अह्ली येथील कल्पना 
आहे. बाकीचे इलोक सर्वसामान्य वर्णन करणारे 
असुन त्यात कविप्रतिभेचा आढळ होत नाही. 


गोपालाचायेकूत विट्ठलभूषण ह्या ग्रंथात हेमा- 


द्रीच्या ग्रंथातुन उद्धृत केलेले पोण्डरीकक्षेत्रासंबंधीचे 
इलोक आहेत. 


मोरोपंतांनी संस्कृतमध्ये पुष्कळ काव्यरचना केली 
आहे.' ती प्रायः चित्रकाव्य ह्या स्वरूपाची आहे. 
त्यापैकी पांड्रंगावर पाच स्तोत्रे' आणि विट्ठल- 
विषयक्र एक आरती* ह्यांचा उल्लेख येथे करणे 
प्रस्तुत होईल. पांडुरंगविषयक स्तोत्रांवैकी पहिले 
स्तोत्र अनुष्टुपू-छन्दामध्ये असून त्यातील इलोक 
खास मोरोपन्ती यमकांनी नटलेले आहेत. उदा- 
हरणा्थे पुढील इलोक पहा. 
प्रसादं कामये नित्यं समदं पाण्ड्रळूगजम्‌ । 
नवोच्चे:श्रवसं नित्यं समदं पाण्डुरं गजम्‌ ॥१॥ 
वन्दे निजयश:पाननिष्ठं तं स्वरसादरम्‌ । 
शुद्धप्रेम्यामिष्टकायां तिष्ठन्तं स्वरसादरम्‌ ॥२॥। 


काणे, हिस्टरी ऑफ्‌ धमंद्यास्त्र, ४, पुणे, १९५३, पा. ७१७, 


३) संपादक द. रा. पराडकर, पुणे, शक १८३८, 


डॅ) वरील ग्रंथ, पा. २३६१- 
५) पा, ३९३, 


३७३, 


संस्कृत साहित्यात विट्टल 


येथे दुसऱ्या इलोकात पांड्रंगाच्या विटेवर उभे 
राहण्याचा उल्लेख आहे. ह्याच स्तोत्रातील चोथ्या 
इलोकात पांड्रंगाच्या विट्ठल ह्या नावाचाही उल्लेख 
आहे. अकराव्या इलोकात असे म्हटले आहे की 
विट्ठलाने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आणि संकरज 
सगळ्यांचाच उद्धार केला आहे. पंधराव्या, सोळाव्या 
सत्ताविसाव्या आणि अटठ्ठाविसाव्या इलोकात पंढर- 
पुराचा पांड्रंगपुर म्हणून उल्लेख आला असुन सत- 
राव्या इलोकातील “ चत्वर ” ह्या शब्दाने पंढर- 
पुरातील “ चोफाळ्या”चा उल्लेख केला आहे. बावि- 
साव्या इलोकात भीमरथीचा उल्लेख आहे. आणि 
एकोणतिसाठ्या इलोकात तिला चंद्रभागा असे म्हटले 
आहे. एकतिसाव्या इलोकातील विट्ठल शब्दाची 
व्युत्पत्ती लक्षणीय आहे. विदा ज्ञानेन ठान्‌ शून्यान्‌ 
लाति गृहणाति विठ्ठल: । निरुक्तमिदमस्माकं चरमं 
परमं बलम्‌ ॥ ह्याचा अर्थ “विदा म्हणजे ज्ञानाने ठ 
म्हणजे शून्य असलेले म्हणजेच मूर्ख असे जे लोक 
त्यांना लाति म्हणजे स्वीकारतो तो विठ्ठल; ' आणि 
ही व्युत्पत्ती हेच आमचे मोठे सामथ्ये आहे. ” 
ह्या स्तोत्रात अन्तयंमकादी यमकाचे अनेक प्रकार 
वापरले आहेत. 


दुसरे पांड्रंगस्तोत्र पाच इलोकांमध्ये पज्झञटिका- 
वृत्तात आहे. तेही यमकालंकाराने नटलेले आहे. 
तिसर्‍या स्तोत्रात तेवीस इलोक असुन ते द्रुतविलंबित 
(१ ते २२) आणि अनुष्टुभ्‌॒ (२३) ह्या वृत्तांमध्ये 
आहे. द्रुतविलंबित वृत्तातील इलोकांत चोथ्या 
चरणामध्ये एक अन्तर्यमक साधण्याचा प्रकार संस्कृत 
साहित्यात रूढ आहे. कालिदासासारख्या शब्दा- 
लंकारात विशेष रस न घेणाऱ्या महाकवीनेही रघु- 
वंज्ञाच्या नवव्या सर्गामध्ये ह्या प्रकारच्या यमकाचा 
विपुल वापर केलेला आहे. चौथे पांड्रंगस्तोत्र 
्रग्धरावृत्तात असुन त्यात चोवीस इलोक आहेत. 


पाचवे स्तोत्र ख्रग्विणीवृत्तात असून त्यातील इलोक 


३५ 


यमकाने युक्‍त आहेत. विट्ठलविषयक॑ आरतीसुद्धा 
यमकाने युक्‍त आहे. संस्कृतमध्ये प्रत्येक इलोकात 
यमक.नसते. मराठी इलोकांमध्ये असते. मोरोपंतानी 
यमकयुक्‍त रचना संस्कृतमध्ये केली ती मराठीच्या 
प्रभावामुळेच. 

आपापल्या प्रिय देवतेची स्तुती करण्याचा 
“ सहस्रनाम ” हा एक लोकप्रिय प्रकार आहे. 
संस्कृत भाषेत एकाच अर्थाचे ( अगदी पूर्णपणे 
नव्हे पण स्थूलमानाने समानार्थी ) शब्द निर्माण 
करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे संस्कृतमध्ये 
अनेक देवतांची सहस्रनामे आहेत. कवि मुक्‌ंदराय 
ह्यांनी विट्ट्लटलहस्त्रनाम" रचलेले आढळते. मुकुन्द- 
रायांनी स्वतःची माहिती देताना आपण वासिष्ठ 
गोत्री असुन आपले पूर्ण नाव मुकुंद गणेश जोशी 
असल्याचे म्हटले आहे. मानवांना भवबन्धनातून 
मुक्‍त होण्याचे साधन कोणते असे रुक्मिणीने 
विट्ठलाला विचारले असता तिने हा प्रश्‍न पुण्डरी- 
काला विचारावे असे विट्ठलाने सांगितले. तेव्हा 
पुण्डरीकाकडे रुक्मिणी गेली आणि त्याने तिला 
विट्ठलसहस्रनाम सांगितले अशी कथा प्रारंभी दिली 
आहे. ह्या विट्ठलसहस्रनामातील काही नावे',.खास 
विट्ठलाचीच म्हणून म्हणता येतील अशी आहेतः 
उदाहरणाथथ पंढरीश, पांडूरंग, विट्ठल, नामदेवपयः 
प्राशी इत्यादी ; तर काही विष्णूची नेहमीची नावे 
त्यात समाविष्ट केली आहेत. उदाहरणार्थ माधव, 
मुकुन्द, दामोदर, नारायण इत्यादी; तर काही नावे 
अशी आहेत को ती कुणाही देवतेच्या सहस्रनामा- 
वलीत शोभू शकतील अशी आहेत. - उदा, महारूप, 
शूर, सर्वेश्वर, इत्यादी. 

भारत-इतिहास-संशोधक-मंडळाच्या हस्तलिखित 
“संग्रहात काही विट्ठलविषयक हस्तलिखिते पाहण्यास 
मिळाली“. त्यातील पाण्डुरड्रुमन्चजपः (क्र. ५०- 
२४१) हे हस्तलिखित अतिशय अशुद्ध असुन त्यात 


६ ) तुलना करा:- विट्ठलक्रड्मन्त्रसारभाष्यातील विट्ठल शब्दाची पां. वा. काणे, ( हिस्टरी 
ऑफ धर्मशास्त्र, ४ पा. ७५१ टीप १६३६) ह्यांनी उद्धृत केलेली व्युत्पत्ती- विद्‌ वेदनं तेन ठा: शून्याः 


तान्‌ लाति स्वीकरोति । 


७ ) ह्याची मुद्रित प्रत माझे स्नेही श्री. रा. शं. नगरकर ह्यांती आपल्या वैयक्तिक ग्रंथसंग्रहातून 


मला उपलब्ध करून दिली. ह्याच पुस्तकात 


एक श्रीविट्ठलस्तोत्रम्‌ हे संस्कृतस्तोत्रही समाविष्ट आहे. 


८) ही हस्तलिखिते पाहण्यास परवानगी दिल्याबद्दल संस्थेच्या अधिका रिवर्गास धन्यवाद देत आहे. 


२६ 


पांड्रंगाच्या मंत्राच्या जपाविषयी माहिती आहे. 
पाण्ड्रड्गमन्त्राचा क्रषी पुण्डरीक, देवता विट्ठल 
आणि विनियोग विट्ठलप्रीत्यथये आणि चतुविध- 
पुरुषार्थेसिद्धीसाठी करावयाचा आहे. दुसरे एक हस्त- 
लिखित (क्र. ४१-१६१) पाण्डुरड्‌गमाहात्म्य 
ह्या नावाचे असून त्यात पुण्डरीकक्षेत्रातील विविध 
तीर्थांचे वर्णन आहे. विट्ठळप्रतिष्ठा (क.८६-३८; 
रा. कृ. थिटे-संग्रह) ह्या हस्तलिखितात विट्ठल- 
मूर्तीच्या स्थापनेच्या कमंकांडाचे तपशील दिले 
आहेत. 
प्रसामान्य 

संस्कृतमधील विट्ठलविषयक साहित्याचे मूल्य- 
मापन करताना असे म्हणता येईल की ते काव्य- 


नवभारत 


डिसेबर, १९८० 


दृष्ट्या अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहे. त्यात उत्कट 
भक्‍ती, प्रतिभेची चमक इत्यादींचा अभाव असून 
केवळ सांकेतिकता आहे. संस्कृतच्या अधःपतनाच्या 
कालखंडात निर्माण झालेले हे श्रेष्ठ दर्जाचे नसावे 
ह्यात नवल नाही. संस्कृतमधील विट्ठलविषयक 
साहित्याचा निकृष्ट दर्जा ह्याच कालखंडात मराठीत 
झालेल्या संतांच्या साहित्यातील विट्ठलविषयक 
रचनांमध्ये कित्येकदा आढळणार्‍या श्रेष्ठ दर्जाच्या 
तुलनेत विद्षेषच जाणवतो. “ कांदा मुळा भाजी 
अवधी विठाबाई माझी” ह्या ओळीतुन प्रतीत 
होणारा चैतन्यमय, उत्कट साक्षात्कारी अनुभव विल- 
क्षण प्रभावकारी ठरतो. ह्या दर्जाचे काव्य संस्कृत- 
मधील विट्ठलविषयक साहित्यात आढळत नाही. 


साभार पोच 


* ' मानव आणि माले ' :- प्रभाकर पाध्ये; 
श्रीविद्या प्रकारन, २५० शनिवारपेठ, पुणे-३०, 
१९८०; पृ. ६--२३२; किमत ३० रुपये. 


* ' पॉलिटिकल इंडिया अन्ड लीडरशिप इन 
विदर्भ - (इंग्रजी) संपा. डॉ. पी. एल्‌. जोशी; 
नागपूर विद्यापोठ प्रकाशन, नागपूर, १९८०, 
पू. ३३८; किमत ५० रु. 

% “ क्रतुस्पक्षी ! - अशोक बेंडखळे, पालविका 
प्रकाशन, अंधेरी ( पूर्व ), मुंबई; १९८०; 
पृ. ११२; कि, १० रु. 

% “ तीस वर्षाचे सूळ ' (कवितासंग्रह) - प्रा. 
माधव थोरात; मल्लिकार्जुन प्रकाशन, कोपरगाव 
(जि. अहमदनगर); १९८०; पृ. ४८; कि. ५रु. 

* “ स्वमय्र क्रांती / - संपा. वि. सी. जोशी; 
विचार प्रकाशन, भौरंगाबाद; १९८०; पृ. १४; 
कि. २४ रु. 

* “ कर्फ्यू आणि इतर कथा * - नागनाथ कोत्ता- 
पल्ले, पृथक प्रकाशन, औरंगाबाद; १९८०; 
पृ. १२७; कि. १५ रु. 


% “ दिवसाच्या अंधारात ? ( कादंबरी ) अनंत 
कदम; अकेंडेमिक असोशिएट्स प्रकान; २१ 2 
बाग-ए-अब्बास, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५; 
१९८०, पृ. ११२; कि, १५ रु. 

%  ए नेशन विदाउट "ए नेदानळ लॅंग्वेज ' 
(इंग्रजी ग्रंथ) -गोपाळराव एकबोटे; प्रकाज्ञक, 
मराठी साहित्य परिषद, आंध्यप्रदेश; १९८०; 
पू. ५६; कि. ८ रु. 

* ' संस्कृत नाटके आणि नाटककार - 
गोविद केशव भट; श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे; 
१९८०; पृ. २२८; कि. ३० रु. 

* आधुनिक आरण्यके व एका मूर्तिभंजकाचे 
विचार - के. त्या. धुं गो. विनोद; संपा. प्र. 
रा. दामले; सिद्धाश्रम प्रकाशन, पुणे ३०; 
१९८०; पृ. ११८; कि, १५ रूपये. 

* ' कवडसे ' ( कवितासंग्रह ) - संपा. दिलीप 
मालवणकर, रविंद्रनाथ प्रकाशन, उल्हासनगर, 
(जि. ठाणे); १९८०; पृ. ५४; कि. ६ रुपये. 

% ' अस्तोद्य ? (खंडकाव्य) - कवी शंकर शाम- 
राव काळे (चंद्रचूड) ; काळे ब्रदर्स पब्लिकेशन्स, 
पुणे; पृ. ६०; किमत ५ रुपये. 


पन्स्_आ$७--->>> 


ग्रंथ-परीक्षण 


: राजवाडेछृत ज्ञानेश्वरीचे व्याकरण ?: संपा. डॉ. शं गो. तुळपुळे; प्रका. महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य संस्कृति मंडळ, मुंबई; पृष्ठे १४--२७४; किमत २० रु. 


ज्ञानेश्वरीची प्रस्तावना आणि ज्ञाने*वरीतील 
मराठी भाषेचे व्याकरण हा ग्रंथ स्व. वि. का. राज- 
वाडे यांनी आपल्या पाटांगण प्रतीच्या ज्ञानेश्वरी 
प्रकाशनाबरोबर इ. १९०९ मध्ये प्रकाशित केला. 
या ग्रंथाचे पुनर्मुद्रण आता प्रकाशित झाले आहे. 
मराठीचे विद्वान्‌ अभ्यासक डॉ. शं. गो. तुळपुळे 
यांनी त्याचे संपादन परिश्रमपूवेक केलेले असून 
शासकीय साहित्य आणि संस्कृति मंडळाने त्याचे 
प्रकाशन केलेले आहे. एक चांगला मराठी भाषेति- 
हासाचा ग्रंथ अभ्यासूंना उपलब्ध करून दिला, 
याबद्दल साहित्य संस्कृति मंडठ आणि डॉ. तुळपुळे 
यांना धन्यवाद. 

पुस्तकाला डॉ. तुळपुळे यांची, राजवाड्यांच्या 
या ग्रंथासंबंधी समीक्षणात्मक चाळीस पृष्ठांची 
प्रस्तावना असून, राजवाडे यांचा ग्रंथ पुढील २२० 
पष्ठांत आलेला आहे. विषयसुची व शब्दसूची 
देण्यात आलेल्या आहेत. राजवाडे यांच्या मूळ 
ग्रंथाला प्रदीध प्रस्तावना आहेच (पृ. ४२ ते ११८) 
व दोवटी १४२ पृष्ठात ज्ञानेश्‍वरी भाषेचे व्याकरण 
दिलेले आहे. राजवाड्यांच्या प्रास्ताविकाचे दोन 
भाग. पहिल्या भागात महाराष्ट्राच्या प्राचीन इति- 
हासाचा थोडक्यात मागोवा व मराठीच्या उद्‌गमाची 
पादवंभमी चविलेली आहे (पृ.४३ते ९१). 
पुढील २७ पृष्ठांत पाटांगण प्रतीची उपलब्धी, तिचा 
काळ, एकनाथ प्रत; निरनिराळय़ा प्रतींतील ओवी- 
संख्या, पाठचर्चा इत्यादी चर्चा आलेली आहे. | 

गेल्या शतकातील मराठी भाषाभ्यासूु विद्वानांत 
राजवाडे अग्रगण्य आहेत. ते तैलबुद्धि होते. त्यांची 
कल्पनाशक्‍्तीही तल्लख होती. या दोन साधनांच्या 
बळावर आपल्या अथांग परिश्रमाने त्यांनी महा- 
राष्ट्रात इतिहाससंशोधन व भाषाश्यास यांचे युग 


र 


निर्माण केले. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने महाराष्ट्रातील 
विद्वानही प्रभावित झाले. 

भाषा अभ्यासाच्या क्षेत्रात राजवाडे हे आदिसुरि 
नव्हेत. हा मान थोरल्या भांडारकरांना जातो. इतर 
ज्ञान्याखांतल्या अधिकारपदाप्रमाणेच भांडारकर 
हे मराठी भाषेतिहासाचे प्रणेते होते. मुंबई विद्या- 
पीठाने सुरू केलेल्या विल्सन भाषावैज्ञानिक व्याख्यान- 
मालेतील व्याख्यानांचे उद्घाटन रा. गो. भांडार- 
करांनी इ. १८७७ त सात व्याख्याने देऊन केले होते. 
त्यांचा विषय होता संस्कृत आणि प्राकृत भाषा. या 
व्याख्यानांतुन त्यांनी मराठी भाषेचाही प्रपंच केलेला 
आहे. 

राजवाडे यांना कुशाग्र बुद्धी लाभलेली होती. 
गरुडभरारी घेणारी त्यांची कल्पनाशक्ती होती. या 
कल्पनाशक्तीने त्यांच्यातला शास्त्रसंशोधक दूषित 
केलेला आहे. त्यांनी आपले लेखन नवीन विकसित 
झालेल्या शास्त्रीय ऐतिहासिक पद्धतीने केले नाही. 
म्हणून त्यांचे लेवन आधारास घेताना फारच जपून 
पावले टाकावी लागतात. प्रस्तुत ज्ञानेश्‍वरीच्या 
व्याकरणात या दोषाने त्यांच्या प्रास्ताविकाचा काही 
भाग गैरसमज निर्माण करणारा, मिथ्या इतिहास 
सांगणारा व म्हणून त्याज्य झालेला आहे. या 
व्याकरणाच्या पुनरमुद्रणाचा विषय मंडळापुढे भाला 
असताना, राजवाडे यांचे लेखन आजच्या संशो- 
धनाच्या प्रकाशात तपासुन, टीपा देऊन अनाक्षेपाहं 
असे करावे अशी सूचना संपादकांना देण्यात आली 
होती. परंतु ही जबाबदारी योग्य रीतीने पार पड- 
लेली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. पू. ६० 
वरील क्र्वेदादि भारतीय साहित्याविषयी दिलेली 
काल-तालिका आज कोणालाच मान्य नाही व 
होण्यासारखी नाही. प्रस्तावना लिहिताना आपण 


शट 


पूर्वी काय लिहिले याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. 
पृ. ८६ वरील कालतालिकेत वैदिक भाषेचा काल 
“ शकपूर्वे पासुन शकपू्वे १५००; 
पाणिनि-ब्राह्मणभाषा, शकपूर्वे ३००० पासून शक- 
पूर्वे १५०० ” असा दिलेला आहे. यावर संपादकीय 
टीपा नाहीत, कालिदास, प्रवरसेन हा काइ्मीर 
देशाचा राजा, त्याचे महाराष्ट्री प्राकुत सेतुबन्ध 
काव्य व त्याचा काल विक्रम संवत्‌ ११५ (इ. ५८), 
हे सर्वे निव्वळ खोटे विकृत आहे, असे संशोधनाने 
निष्पन्न झालेले आहे. प्रवरसेन हा वाकाटकवंशीय 
ह्वितीय प्रवरसेन असुन (इ. ४०० ते ४१०), त्यानेच 
सेतुबंध रचिला हे अलीकडे विद्दन्मान्य झालेले आहे. 
येथे अभ्यासूंचे चुकीचे मार्गदशन होत असताना, 
संपादक गप्प आहेत. सेतुबंध काव्य कालिदासाने 
सुधारले हा प्रवाद खोटा असल्याचे आता स्पष्ट 
झालेले आहे. कालिदासाचा सेतुबंधाशी संबंध जुळ- 
विणारा, सेतुबंधाचा टीकाकार अगदीच अलीकडील 
आहे. मुगल सम्राट अकबर याच्या दरबारी असलेला 
टीकाकार रामदास विक्रम संवत्‌ १६५२ (इ. १५९५) 
मध्ये लिहीत होता. 

शक कालगणनेचा शक संवत पेशावरातून राज्य 
करणाऱ्या कुषाणवंशीय कनिष्क सम्राटाने इ. ७८त 
सुरू वेला, हे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्षेत्रात विद्व- 
न्मान्य आहे. राजवाडे यांचे शक गण, शक संवत्‌, 
क्षत्रप इत्यादी विषयींचे प्रतिपादन अनैतिहासिक व 
त्याज्य ठरलेले आहे ( पृ ७८-८२ ). शातवाहून 
म्हणजे शक गण असे समीकरण राजवाडे मांडतात, 
हे त्याज्य आहे. शक संवताला शालिवाहन हे 
विशेषण शक ११७२ च्या पूर्वी लागलेले आढळात 
नाही हे म. म. मिराशी आदींनी अभ्यासूंसमोर 
अनेक वेळा मांडलेले आहे. हे सवे खरे होय असा 
दुदेवाने वाचकांचा समज होणे साहजिक आहे. 
सत्रप, क्षत्रप शब्द व ओल्ड पसियन भाषा (पृ. ८१) 
याविषयी राजवाडे यांचे अज्ञान व भांडारकरा- 
सारख्या दुसर्‍याचा खरा मुद्दा बेदरकारपणे धुडकावूत 
लावण्याची वृत्ती येथे दिसून येते. “ ओल्ड पसियन 
चवथ्या शतकापासून दहाव्या शतकापर्यंतची फारसी 
भाषा, असा संकेत आहे. ” यात राजवाडे यांचे 
अज्ञान उघडे पडले आहे. ओल्ड पसियन वस्तूत 
हखानिश राजवंशाच्या कीलाकृति लिपीतील इ, पूर्व 


१० 3००० 


नवभारत 


डिसंबर, १९८० 


५०० ते २०० पयंतच्या प्रस्तरलेखांच्या पठ्चिमे- 
कडील ईराणी भाषेचे नाव आहे. 

अफगाणिस्तान व वायव्य भारतीय सीमाप्रदेशातुन 
भारतात येऊन राज्ये स्थापन करणाऱ्या कुषाण, 
शक, दरद, पहूव, खश आदि गणांला राजवाडे 
“बहिःस्थ अनायं” समजतात, त्यांचे हे केवळ अज्ञान 
होय. वास्तविक पाहाता राजवाड्यांनी हा विषयच 
पाहिलेला दिसत नाही. राजवाडे यांनी हे व्याकरण 
लिहिण्यापुर्वी लुई ग्रे याने आपला इन्दो-ईरानियन 
फोनालाजी ग्रंथ १९०२ त प्रकाशित केला होता, 
तोलमन याने १९०८ साली प्राचीन फार्सीविषयक 
ग्रंथ लिहिला होता. या दोन्ही ग्रंथांत प्राचीन फार्सी- 
भाषेची चर्चा व वापरही आलेली आहेत. ई. त्रम्प्प 
या मिशनरी विद्वानाने सिन्धी व्याकरण इ. १८७२त 
आणि पष्तो भाषेचे व्याकरण इ. १८७३ त प्रका- 
शित ( आंग्ल ) केलेले होते. पाल हाने या जमन 
पण्डिताने इन्दो-जर्मानिश भाषेचा व्युत्पत्ति कोश 
इ. १८९३त प्रकाशित केलेला होता. 

कीकट हा क्रग्वेदात (३.५३. १४) उल्लेखिलेला 
गण अनाये होता असा अपसमज राजवाड्यांनी 
जोपासण्याला यास्काची मदत झाली (पृ. ६१). 
कौकट, कीकअ-य या मार्गाने केकय बनले. यांच्याच 
वंशातली इक्ष्वाकु भरताची माता कॅकेंयी असे विद्वान 
मानतात. राजवाडे यांनी त्यांना कैकाडी म्हणून 
जिप्सी गणाझ्ी नाते जोडले. संपादकांनी जिप्सी 
शब्दाचा भटकी जमात असा अथे दिला. इंग्रज लोकांना 
प्रथम दिसले त्यावेळी हे लोक इजिप्तमधून आले 
होते म्हणून त्यांना जिप्सी हे नाव. युरोपात भटक- 
णाऱ्या या जमातीला रोमानी म्हणतात. रोमानी 
भाषेच्या बनलेल्या अनेक बोली आहेत हा मध्यदेशीय 
हिन्दीभाषीय गण फार प्राचीन काळी बाहेर पड- 
छेला. रोमानी म्हणजे भारतीय लमाण होत अश्ली 
माहिती ब्लोकच्या भाषान्तरात वा. गो. परांजपे 
यांनी दिलेली आहे. या भाषेवर अनेक पुस्तके 


, झालेली आहेत. रोमानी सोसायटीही कार्यप्रवण 


आहे. 

राजवाड्यांच्या कार्याचे व व्यक्तिमत्त्वाचे मूल्य- 
मापन करताना, संपादकांनी, काही बाबतीत समतोल 
दृष्टी दाखविलेली नाही असे म्हणावेसे वाटते. डॉ. 
केतकर हे भाषाशास्त्री असल्याचे ज्ञात नाही. पण 


ग्रेंथपरीक्षण 


त्यांनी राजवाड्यांची तुलना हेमचंद्र व वररुचि 
यांच्याशी करून, “हेमचंद्र आणि वररुचि यांचे प्रयत्न 
राजवाड्यांच्या प्रयत्नांच्या दृष्टीने काहीच नाहीत.” 
असा अभिप्राय दिल्याचे संपादकांनी नोंदविले आहे. 
“ घाणिनीने संस्कृताचे तसे दादोबांनी मराठीचे 
व्यवस्थापन करण्याचा पहिला मान मिळविला, राज- 
वाड्यांचे कतृंत्व वरील दोघांच्याहून निराळे आहे व 
एका दृष्टीने सरसही आहे.” असे संपादक म्हणतात 
(पृ. २२). हे सर्वे पाहिल्यावर, पाणिनी, वरर्रच, 
हेमचत्द्र यांच्याशी राजवाड्यांची तुलना करतांना, 
पहिल्या तिघांचा काळ, त्या त्या वेळच्या ज्ञानाच्या 
मर्यादा, त्यांच्या कामांच्या कक्षा व शतकानुशतके 
चालत आलेली त्यांची पथिकृतांची पदवी, यांचा येथे 
विसर पडलेला आहे, याची खंत वाटते. तौलनिक 
भाषाभ्यास व भाषेतिहास वुइल्यम जोन्स याच्या 
य्रोभारतीय भाषाकुलाच्या इ. १७८४ तील क्रान्ति- 
कारक प्रतिपादनानंतर जन्माला येत गेली. यांचा 
विसर पडल्याने तुळपुळे यांचे हे प्रतिपादन मराठी 
भाषेच्या गल्लीबोळांतूनच खपण्यासारखे आहे, असे 
म्हणावे लागते. 


राजवाड्यांनी ज्ञानेश्‍वरीचे व्याकरण लिहिले. 
पण मराठीचा खरा भाषेतिहास लिहिण्याचे-मरा- 
ठीचा उद्गम व विकास नोंदविण्याचे श्रेय व मान, 
कत्रे, घाटगे आदि भाषार्वैज्ञानिक ज्हूल ब्लोक यांना 
देतात. ब्लोकमुळेच, राजवाड्यांच्यामुळे नव्हे, आधु- 
निक भारतीय भाषांचा उद्गम व विकास-भाषेति- 
हास लिहिण्याची परम्परा, चालू शतकाच्या दुसऱ्या 
पादात भारतात सुरू झाली. तौलनिक भाषा- 
शास्त्राची राजवाड्यांची कल्पना आधुनिक आहे. 
परंतु त्यांचे कार्य ज्ञानेशवरीच्या व्याकरणापर्यंतच 
मर्यादित झालेले आहे. त्यांनी मराठीवरील फार्सीच्या 
प्रभावाची चर्चा केली, पण या कामात ते बरेच 
घसरलेळे आहेत ( पृ. ११७ ) फार्सीमूल की हे 
उभयान्वयी अव्यय ज्ञानेश्‍वरीत व महानुभाव साहि- 
त्यात आहे, हे आम्ही १०-१२ वर्षांपूर्वी भाषा- 
झ्यासूंपुढे मांडलेले आहे. तसेच मराठीतील चतु- 
र्थींचा ला प्रत्यय मराठीतच विकसित झालेला आहे, 
राजवाडे म्हणतात ( पृ. ११२, १४७ टीप व २५४ ) 
त्याप्रमाणे तो फार्सी रा प्रत्ययापासून आलेला नाही, 


३९ 


ही गोष्टही अभ्यास्‌ंपुढे अनेक वर्षांपासून आहे. 
परंतु या गोष्टींची दखल संपादकांनी घेतलेली 
नाही. 

ईराण, अफगाणिस्तान, सुग्द ( सोग्दिया ) या 
देशांतील ईराणीभाषिक आयंवंशी यांची भारतातील 
आवक इ. पूर्वे ७००च्या पुर्वीपासूनची आहे. गौतम 
बुद्धष शकवंशीय आाक्‍्यसिह असुन भारतीय 
बनलेल्या ईराणी शक वंशात जन्मलेला होता. ईराण 
व भारताच्या या सहजीवनाचा प्रभाव प्राकृत संस्क्ु- 
तादि भाषांवर, कमी प्रमाणावर का होईना, उमट- 
लेला आहे, याची जाण राजवाड्यांना नाही. पू. 
२४९१ वर त्यांनी त्व या संस्कृत प्रत्ययाचे मराठी 
रूप ( वस्तुतः हिन्दी, गुजराती, पंजाबी, सिन्धी 
आदि ) पण असे च्चिले आहे. आत्मन्‌ शब्दापासून 
आपण, आपणेंप रूपे होतात. गाथा सप्तशतीतील 
माहप्प ( माहात्म्य ) व ज्ञानेशवरीतील वृद्धाप्य 
( वस्तुतः वद्धप्य, वृद्धत्व ) यांची नोंद राज- 
वाड्यांनी केली आहे. परंतु येथे त्म, त्व यांचा 
बनलेला प ध्वनि सुग्द भाषेतील मृदुव्यंजना- 
भावामुळे, अफगाणिस्तानमार्गे अशोकाच्या काळात 
भारतात आला, याची माहिती राजवाड्यांना 
नाही. ग्रिअसंन याने १९०६ साली पिक्याच भाषा 
हा छोटेखानी ग्रंथ प्रकाशित केला होता. तो राज- 
वाड्यांना पाहावयाला मिळाल्याचे दिसत नाही. 
माहप्प व वृद्धाप्य शब्दांची नोंदही शब्दसुचीत 
झालेली नाही. संस्कृतमूल ज ध्वनीच्या प्राचीन 
फार्सीत द ध्वनीत रूपान्तर करण्याच्या प्राचीन 
परम्परेचा, मराठीच्या एंतिहासिक व्याकरणाच्या 
सन्दर्भात, उल्लेख केल्यास वावगे होईल असे नाही. 
कारण लाठी शब्द ज्ञानेश्वरीत आहेच. ही परम्परा 
अभिजात संस्कृत काळातच नव्हे सूत्रकाळात संस्कु- 
तात शिरली होती. शतपथत्राह्मणातील पण्डित 
( मूळ सं. प्रज्ञित ), लकुट ( आपस्तम्बश्रौतसूत्र, 
यष्ठि ), डाकिनी ( भागवतपुराण, यक्षिणी ) व 
टडक ( सं. जड्घा ) हे तद्‌भव संस्कृतात अनेक 
इतर तद्‌्भवांप्रमाणे, शिरलेले आहेत. दोसिणा 
(ज्योत्स्ना ) , दवदन्ती (दमयन्ती, नलपत्नी ) , दसुमती 
(यशोमती ), पसेनदि (प्रसेनजित), लट्ठि (यष्टि), 
दइमुना (यमुना ) इत्यादी प्राकृत, अपभ्रंश तद्भव 
आधुनिक भारतीय भाषांत व मराठीतही वावरतात. 


.-121 


शक संवतच अनिवार्यपणे वापरणाऱ्या राजवाडे 
यांच्याच पुस्तकात, या पुस्तकातच शक' संवताच्या 
उद्‌गमाचा इतिहास अभिमानपुर्वक हिरीरीने चाचिला 
असताना, आणि मेघनाद सहा यांच्या संसदीय 
समितीने शक संवत्‌ हाच भारताचा राष्ट्रीय संवत्‌ 
मानावा अशी शिफारस केल्यानंतर, भारतक्यासनाने 
ते संसदेच्या ठरावाने मान्य करूनही, प्रकाशनाचा 
“ स्वदेशी ” शक कालोल्लेख साहित्य संस्कृति मण्ड- 
ळाच्याच प्रकाशनावर नसावा, हो गोष्ट खटकल्या- 
शिवाथ राहात नाही. 
डॉ. तुळपुळे यांनी मूळ ग्रंथावर जागोजागी टीपा 
दिलेल्या आहेत. प्रास्ताविकावर ३८ आणि व्याकरण 
भागावर १६१ टीपा दिलेल्या आहेत. राजवाड्यांचे 
संशोधकीय व्यक्तिमत्त्व पडताळण्याचा चांगला 
प्रयत्न झालेला आहे. मराठी भाषेच्या पायाशुद्ध 
अभ्यासात राजवाडे यांचे स्थान अढळ आहे. अश्रा 
दिशेनेच मराठीचे ऐतिहासिक व्याकरण लिहिले 
जाईल. अत्यन्त परिश्रमपुवंक अशा गुंतागुंती च्या 
व्याकरण ग्रंथाचे सम्पादनकार्य डाँ. तुळपुळे यांनी 
मराठी अभ्यासूंना सादर केले, याबद्दल त्यांना 
पुन*च धन्यवाद, 
""दे. व्यं. चोहान 


(ग्यमयाडा काय 


“ समन्वय ' : केशव मेश्राम, वि. ग. परचुरे, 
परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई; सुलभ मुद्रणालय, पुणे; 
१९७९; पृष्ठे ४-- १२१ -- १, मूल्य १५ रुपये. 


ह ओआसासससाासाकससिकिकिवनि ळा 


साठ ते सत्तर हे साहित्यनिमितीचे दशक मानले 
तर सत्तर ते ऐशी हे साहित्यसमीक्षेचे दशक मानावे 
लागेल. चित्रे-खानोलकर, नेमाडे-तेंडूलकर, यादव 
- बोराडे, महानोर-सुर्व-ग्रेस, बागूल-ढसाळ या- 
सारखी साहित्याच्या विविध क्षेत्रांत चमकणारी 
अनेक नावे साठनंतरच अधिक प्रकाशात आली, 
आज सत्तर ते ऐशीमधील स्थिती अल्ली आहे कौ 
मोठे हेखक थकले आहेत आणि नवे लेखक चाचपडत 
आहेत. साहित्यनिमितीला मरगळ आल्याचे हे द्श्य 
आहे. पण याउलट सत्तर ते ऐश्ीत साहित्यमीमांसा 
व साहित्यविमर्श यांना बहर आलेला दिसतो, 


नवभारत 


डिसेंबर, १९८० 


पाटणकर-पाध्ये, गो. म, व द. वि. कुलकर्णी, त्र्यं. 
वि. सरदेशमुख-रा. ग. जाधव, अश्लोक केळकर-म. 
द. हातकणंगलेकर, झरदचंद्र मुक्तिबोध-के. रं. 
शिरवाडकर, गंगाधर गाडगीळ-कुरुंदकर अशा भिन्न 
प्रकृतीच्या नव्या-जुन्या समीक्षकांचे महत्त्वपूर्ण लेखन 
याच काळात प्रसिद्ध झाले, ' सौंदर्थमीमांसा ”, 
“ सोंदर्यानुभव ”, सृष्टी, सौंदये आणि साहित्य- 
मूल्य ” यांसारखे बीज आणि बृहत ग्रंथ सामोरे 
आले. मढेकरांनी प्रवतिलेल्या कलामीमांसेची या 
काळात कसुन छाननी झाली. ग्रामीण व दलित 
साहित्याला सामाजिक जाणिवेतून वाडूमयीन अधि- 
ष्ठान देण्यात आले. या साऱ्यांनी कलावादी बनलेली 
मराठी समीक्षा पुन्हा जीवनवादाकडे स्पष्टपणे झुकू 
लागलेली दिसते. हा जीवनवाद अधिक डोळस 
आहे. तो वास्तवाभिमुख आहे. जीवनाची बांधिलकी 
स्वीकारताना त्याचे कलात्म जाणिवांचे सुक्ष्म भात 
जागे आहे. खऱ्या कलावाद्याला त्याच्याशी मत- 
भेदाचे वाटतील असे महत्त्वाचे मुद्दे फारच थोडे 
आहेत. यासमीक्षेचा एक प्रयत्न म्हणून केशव मेश्राम 
यांच्या “ समन्वय ” कडे पाहूता येईल. 

सामाजिक स्थित्यंतरे आणि वाडमयस्वरूप यांच्या 
अतुट संबंधावरील श्रद्धेने वेळोवेळी 'लिहिलेल्या 
पंधरा लेखांचा संग्रह ' समन्वय ' मध्ये करण्यात 
याठा' भाहे. इ६दुहू पासुत' शु. पर्यतचे हे लेख 
असले तरी त्यांपैकी ११ लेख १९७० ते १९७४ 
मधील आहेत. हाच मेश्रामांच्या समीक्षेचा खरा 
काळ आहे. क्र, ८ व १० हे लेख सामाजिक स्वरू- 
पाचे असले तरी क्र. ९ व १५ मधील वाड्‌्मय- 
विवेचनाक्षी त्यांचे घट्ट नाते आहे. विविध प्रकारांत 
विभागलेल्या साहित्यकृतींची समीक्षा करणारा आणि 
नव्या वाड्मयीन प्रवाहांची भूमिका मांडणारा असा 
हा वाड्मयीन लेखसंग्रह आहे. 
पुवप्रकाशित लेखांचा संग्रह काढणे, ही मराठी 
समीक्षेतील मळलेली वाट आहे. सलग ग्रंथगत 
विवेचनापेक्षा त्रुटित विवेचनांतुनच ती आधिक्याने 
आकाराला आलेली आहे. असे लेख प्रकाशित करताना 
नव्या माहितीची भर घालणे, वेगवेगळ्या काळांत 
वेगवेगळया निमित्ताने प्रकटलेल्या मतांमध्ये संगती 
साधणे, पुनरुक्ती टाळणे अज्ञा अनेक अंगांनी 
संस्करण करणे शक्‍य असते. पण त्यासाठी पुनलख- 


पज्वअग.. 


ग्रंथपरीक्षण ४२ 


नाचे कष्ट घेण्याची तयारी मराठी समीक्षक क्वचितच 
दाखवितात. मेश्रामही त्याला अपवाद नाहीत. 
आत्मकथांची दोन परीक्षणे त्यांनी एकत्र केली 
(४:३७) आहेत आणि 'प्रतिष्ठान?च्या प्रश्‍नावलीला 
दिलेली उत्तरे आत्मनिवेदनाच्या स्वरूपात (१:५१) 
प्रश्‍न गाळून मांडली आहेत. यापेक्षा काही वेगळे 
संस्करण त्यांनी केलेले दिसत नाही. तसे ते केले 
असते तर अतियतकालिक्रांचा विचार त्यांनी अद्य- 
यावत केला असता. परीक्षणविषय झालेल्या ग्रंथांची 
त्यांची निवडही बदलली असती. केवळ पूर्वी लिहि- 
लेले आहे म्हणून ते समाविष्ट करावयाचे, ही 
भूमिका बदलली असती. 


विविध वाडूंमयप्रकारांवरील प्रांजल प्रतिक्रियांची 
नोंद करावी, हा मेश्रामांचा एंक लेखनहेतू 
आहे. “त्या त्या वाडूमयप्रकारांची मौलिकता 
संमीक्षा-श्ास्त्राच्या कसोटीवर लावण्याचा व त्र्‌टी 
शोधण्याचाही येथे प्रयत्न केलां आहे.” (निवेदन) 
असाही ते दावा करतात. तो पुरेसा समर्थनीय नसला, 
तरी त्यांच्या प्रतिक्रिया लक्षणीय आहेत. “ दोन 
संस्मरणीय आत्मकथा ” (४: ३७) मध्ये आत्म- 
कथेच्य़ा' स्वरूपर्वशिष्ट्यांच्या सर्वेसाधारण विचा- 
राहून वेगळा विचार ते करीत नाहीत वा आत्म- 
कथांच्या प्रत्यक्ष परीक्षणातूनही तो पुरेसा स्पष्ट होत 
नाही. “' सांजवात ” व “ अज्ली ही बिकट वाट र 
या दोत परीक्षणांचे एकीकरण करताना ते त्यांच्यात 
कोणताही परस्परसंबंध प्रस्थापित करीत नाहीत. 
या दोन्ही आत्मकथांतील वैचित्र्यपूर्ण अनुभवविश्व 
उलगडून दाखविण्यातच मेश्राम रंगलेले आहेत. 
£ अशी ही ब्रिकट वाट ” मधील चित्तवेधक चुट- 
क्ष्यात रंगून गेल्याने ही सारी आत्मकथा अशा चुट- 
क्ष्यांचा निव्वळ संग्रह कशी झाली आहे, तिचा मोहरा 
व्यक्तिमनाच्या अंतदेशेनापेक्षा व्यवसायाच्या बहि- 
र्म॑ख दर्शताकडे कसा झुकला आहे, हे त्यांच्या लक्षात 
येत नाही. “ फेणेंच्या रसरशीत कथा-काना आणि 
मात्रा “चे (५:४६) परीक्षण कथांचे सारांश 
आणि अभिप्रायदर्शक संक्षिप्त शेरे यातूत आकार 
घेते. त्यात कथेचा तात्विक वा फेण्यांच्या कथेचा 
वैशिष्ट्यनिदर्शक विचार नाही. तुलनेने कादंबरी- 
प ०. क सास 


वरील त्यांचे विवेचन लक्षणीय आहे. व्यक्‍ती आणि 
समाज यांच्या परस्परसंबंधाची गंंतागुंत मांडणारी 
आणि वास्तवातून आपला कलात्मक घाट शोध- 
णारी “ एका स्पृह्याची डायरी ” (७: ५७) त्यांनी 
चांगली उकलून दाखविली आहे. दैनंदिनीच्या वळ- 
णाने जाणार्‍या कादंबरीचे स्वरूप “* लव्हाळी च्या 
(३: ३०) निमित्ताने त्यांनी स्पष्ट केले आहे. द्विधा 
व दिशाशून्य मनःस्थितीचा प्रातिनिधिक अनुभव, 
अनेक व्यक्तींच्या आयुष्याची वैशिष्ट्यपू्णे गुंफण, 
बोलभाषची ताकद, नव्या तंत्राचा प्रायोगिक वापर 
असे गुणगान करता करता झपाटण्याची शक्‍ती कमी 
असल्याने “ लव्हाळी ” असफल असल्याचे ते नोंद- 
वितात. ते पटण्यासारखे असले तरी आधीच्या गुण- 
स्तवनाच्या विस्तृत पाश्‍वेभूभीवर अनपेक्षित वाटते. 
कविता हा मेश्रामांच्या विशेष आस्थेचा विषय. 
शिरीष पै यांच्या “ सदाफुली कविते ” वर ( १२: 
९२ ) लिहिताना “ एकतारी ” च्या संदर्भात अभंग 
या सनातन माध्यमाच्या सामधथ्यंमर्यादांचा त्यांनी 
नेमका वेध घेतला आहे. “' एका पावसाळ्यात ” 
मधील कविता त्यांना कोसळत्या क्रतुचा शब्दोत्सव 
वाटतात. हे विवेचन अवतरणांचा सडा घालीत 
आशयाची कल्पना देण्यात समाधान मानते. कव- 
यित्रीच्या मर्यादांचेही ते गुणरूप वर्णन करताना 
दिसतात. या कवितांचे कौतुक मेश्रामांच्या एकूण 
भूमिकेशी काहीसे विसंगत वाटते. श्रीकृष्ण पोव- 
ळ्यांचा (११:८३) विचार करताना पारंपरिक 
रचनाहीली व नवा आशय, स्वैरमनस्कता व जन- 
निष्ठा अशी पोवळ्यांच्या प्रकृतीतील विरोधघट- 
कांची ते नोंद करतात. पण त्यामुळे त्यांच्या कवितेत 
येणारी दुसंधता, निर्माण होणारे ताण यांचा विचार 
करीत नाहीत. तरीही पोवळ्यांचा विचार करताना 
भेश्रामांचे विवेचन लक्षात घ्यावे लागेल इतक्या 
बारकाव्याने व तपश्लीलाने त्यांनी ते केले आहे. 


“ केशवसुतांची काही शीषके “ (६:५१) मधून 
केशवसुती कवितेच्या अलक्षित अंगाचा विचार येतो. 
आजच्या शीषेकविहीन कवितेविषयी ते नापसंती 
व्यक्‍त करतात. शी्षेक रसिकाला कवितेकडे पाह- 
ण्याचा एकच दृष्टिकोण देते, तिच्याविषयी पूवंग्रह 


१. “ आत्मचरित्र ” ऐवजी “ आत्मकथा ५ हा हिंदीत रुळलेला शब्द मेश्राम वापरतात. 


न, भा, ६ 


४२ 


निर्माण करते व रसिकाची आस्वादवृत्ती बघिर 
करते; या विचारावर “ फसवा ” एवढाच शेरा 
मारून ते पुढे जातात; पण त्याची छाननी करीत 
नाहीत. परंपरा, सोय, कुतुहलनिर्मिती व नामकरण 
करण्यातील स्वामित्त्व/ममत्त्व भावनांचे संतर्षण या 
स्थूल कारणांनी ते कवितेच्या शीषंकाचे समथन करू 
पाहतात. त्याचा अधिक तात्त्विक/वाड्मयीन विचार 
करोत नाहोत. केशवसुती कवितांच्या शौषंकांचे 
संकलन, गणन, वर्गीकरण व विइलेषण त्यांनी नेटके 
केले आहे. काही शीषेकांची संपकेताही योग्य तऱ्हेने 
विशद केली आहे. “ आगबोटीच्या काठाझी समु- 
द्राच्या शोभेकडे पाहात उभ्या असलेल्या एका 
तरुणीस” या शीषंकाने मनात निर्माण होणारी कल्पना 
कवितेच्या स्वख्पापेक्षा वेगळी होते, हे ते नोंदवितात 
(पृ. ५२) आणि तरीही शीर्षकाचे समरपंकत्व स्पष्ट 
करतात, हे विसंगत वाटते. याच कवितेतील 
“ तरंग पहिला ” हे विभाजन “ विरहतरंगा च्या 
शीषेकास कारणीभूत झाले असण्याची शक्‍यता ते 
जाता जाता सुचवितात (पृ. ५३). पण ' तरंग? 
ते विभाजक संस्कृत-प्राकृत कवितेइतके जुने आहे, हे 
लक्षात घेत नाहीत. “ भावी नवकवितेचा संभाव्य 
चेहरा ” (१३:९९) ते डहाक्यांच्या “योग भ्रष्ट” व 
अनिरुद्ध कुलकर्ण्यांच्या “डिसेंबर आणि इतर कविता” 
(१४३१०५) यातुन शोधतात. मेश्रामांची परिश्रम- 
शील आस्वादवृत्ती, ताजा व्यासंग, भाषेची जाण, 
कवितेची सुक्ष्म समज आणि व्यवस्थापनवृत्ती यांचे 
चांगले दशन त्यातुन घडते. “ कवितेच्या शोधात 
मी ” (१:१) हे भात्मनिवेदन त्यांच्या कवितेच्या 
संदर्भात महत्त्वाचे आहे. मेश्रामांची काव्यदृष्टी, 
काव्यसृष्टीची घडण, तिचा विकासक्रम त्यात सुस्पष्ट 
झाला आहे. त्यांचा काव्यविचार शास्त्रकाट्याच्या 
कसोटीवर कसाही ठरो, एका कवीचा आत्मप्रत्यय 
म्हणून तो मोलाचाच ठरेल. 

“मराठी अनियतकालिकांची पहिली पंधरा वर्षे ” 
(२५१८) हा भरपुर, तपशील देणारा व या चळ- 
वळीचे फलश्रृतिसकट सुस्पष्ट चित्र रेखाटणारा ल्ख 
आहे. अनियतकालिकामागील प्रेरणा, तिचे वाडूम- 
याचे स्वरूप, त्यातुन प्रकटळेल्या वाड्मयीन जाणिवा 
आणि प्रस्थापित माध्यमांशी असलेला संवाद-विरोध 
त्यांनी चांगला स्पष्ट केला आहे. या लेखातील क्रम- 


नवभारत 


डिसेंबर, १९८० 


संगतीचा अभाव व मांडणी मात्र खटकते. पंधरा- 
वीस वर्षातही अनियतकालिकांची चळवळ रांगतीच 
का रहावी, याचा ते खोलवर जाऊन वेध घेत नाहीत. 
त्याचप्रमाणे मेश्राम करतात तसे अनियतकालिकांना 
विशिष्ट वृत्ति-प्रवृत्तींशी वद्ध करूनही भागणार 
नाही. एक तात्कालिक गरज भागविणारे पण डिवच- 
णारे प्रभावी माध्यम म्हणून त्याचा विचार करावा 
लागेल; आणि तसा तो केला तर ते संपुष्टात आले 
आहे, असे म्हणता येणार नाही. 

* समन्वय ? मधील महत्त्वाचा भाग दलित 
साहित्य चचचा आहे. तिची पार्श्वभूमी म्हणून क्र. 
१०व८या लेखातील समार्जाचतन उपयुक्‍त ठरण्या- 
सारखे आहे. “* बदलत्या समाजव्यवस्थेतील युवा- 
शक्‍ती चा ( १०:७६ ) विचार करताना ते आदश 
व त्याशी संवादी-विसंवादी वास्तवरूपे लक्षात 
घेतात. प्रस्थापित व्यवस्था त्यांना आजच्या यृव- 
काला भुलभुलेय्यात अडकवून शेवटी नैराश्याकडे 
ढकलणारी वाटते. म्हणून उपल्ब्ध साधनव्यवस्थेची 
व नकारात्मक वांझोट्या तत्त्वज्ञानाची त्यांनी पर- 
खड छाननी केली आहे. या साऱ्या लेखावर वक्‍तृत्व- 
गुणाची झाक आहे आणि वक्तृत्वाचे गुणदोषही 
त्यात आहेत. “ अस्पृद्यतेचे सामाजिक तपमान ”? 
(८:६२ ) मध्ये विचारांचा समतोल आणि भाव- 
नांची तप्तता यांचा संगम झालेला आहे. अस्पृश्य- 
तेचा हा ताजा विचार परखड मूल्यमापनातुन आणि 
चिकित्सक आत्मनिरीक्षणातून प्रकटला आहे. कोंडीत 
सापडलेल्या मनाचा तडफडाट आणि बंडखोरी भाव- 
शीलतेने त्यांनी व्यक्‍तविली आहे. त्यामुळे या 
छेखास चांगल्या निबंधाचे परिमाण लाभले आहे. 

“ दलित साहित्य : काही विचार 7 (९:६९) व 
“ आजचे दलित साहित्य ” (१५:१११) मधन 
मेश्रामांची दलित साहित्यविषयक भूमिका प्रकटली 
आहे. “ दलित ” म्हणजे मागासलेला हा पारंपरिक 
अथे झुगारून देऊन त्याचा नवा अर्थ ते पुढीलप्रमाणे 
स्पष्ट करतात, “ मातवी हक्‍क नाकारणारी विशव- 
विलक्षण चातुवेण्येव्यवस्था, तिला पोषक व पूरक 
ठरणारी धमंबंधने आणि त्यांचा मूलाधार असलेले व 
मानवाला अगतिक ठरणारे इश्वर अस्तित्व ही 
साखळी समजून घेऊन, त्याकडे संपूर्ण वैज्ञानिक, 
स्वाभाविक व मानवीय दृष्टिकोणातुन पाहण्याची 


ग्रंथपरीक्षण 


जाणीव ही दलित साहित्य या शब्दाच्या मुळाशी 
आहे.” (पृ. १११) यामागे डॉ. बाबासाहेब आंबेड- 
करांनी जागविलेले आत्मभान आहे.दलित समाजाच्या 
प्रातिनिधिक वैचारिकतेतच ते दलित साहित्याचे 
मूळ शोधतात, आणि “.. .दलित साहित्य हे स्वानु- 
भवाच्या आचेतुन, अस्मितेच्या शोधात उपलब्ध 
वाडमय व विपरीत समाजमृूल्यांच्या विरोधात 
भक्कमपणे उभे राहिले आहे” (पू. ११२) असे 
साधार नोंदवितात. समूहमनाची स्पंदने व्यक्‍त- 
विणाऱर्‍्या दलित साहित्यातील जाणिवांचा सवंकष 
वेगळेपणा आणि सामाजिकतेशी असलेले अविभाज्य 
नाते यामुळे त्याचे पार्थक्य त्यांना जाणवते. यानव- 
जागृत समाजासाठी वेगळे साहित्य, वेगळी सा हित्य- 
विषयक भूमिका व वेगळे आस्वादक भान' अस- 
ण्याची निकड ते प्रतिपादितात. अनेक प्रकारे मांडली 
गेलेली दलित साहित्याची भूमिका सुसुत्र नसल्याचे 
त्यांना मान्य आहे. काही मर्यादेपयंत तसे असणे 
त्यांना अपरिहायं वाटते. पण ती भोंगळ असता 
कामा नये, यावरही त्यांचा कटाक्ष आहे. 

दलित साहित्याविषयीच्या वादंगाचे स्वरूप, 
त्यामागील वैचारिक प्रेरणा, व्याख्या व अर्थ, प्रस- 
रणासाठी उपलब्ध असलेली माध्यमे आणि बहुविध 
प्रकारांत आविष्कृत होणारी साहित्यनिर्मिती यांचा 
ते धावता पण यथोचित परिचय घडवितात, नव्या 
जोमाने लिहिणारे आणि आत्मतुष्ट होत्साते थांब- 
लेले दलित लेखक किवा स्वागतशील टीकाकार 
आणि पोथीप्रामाण्यवादी मख्ख, उदासीन टीकाकार 
अश्या लेखक-टीकाकारांच्या नाना परी त्यांच्या 
नजरेतुन सुटत नाहीत. दलितसाहित्याचा हा 
4 फॉमेशन पिरियड ” आहे, हे ते आवजूंन नोंद- 
वितात. दलित साहित्याचे मनःपुर्वेक स्वागत करतात, 
समर्थन करतात; पण अनाठायी दावे करीत नाहीत. 
५ दलित साहित्य म्हणून एकापाठोपाठ एक असे 
काही नोंदावे, असे सध्या तरी नाही. जे काही आहे 
ते घर्षणाच्या कसोटीला लागायचे आहे. ” (पृ.७१) 
अशी ते प्रांजल कबुली देतात. दलित साहित्याचे 
सामाजिक मूल्य व माहात्म्य भेदकपणे सांगत अस- 
तानाच ( पृ. ६८ ) त्याच्या साहित्यमूल्याविषयीही 
ते जागरूक व सावध आहेत. दलित साहित्यनिमिती 
करणाऱ्या एका समंजस लेखकाचे हे विचार दलित 


अनुक्रमणिका 


8३ 


साहित्याची भूमिका ठाझीवपणे व समतोलवृत्तीने 
उभी करतात. 

या विविध लेखनातून मेश्रामांच्या समीक्षेचे काही 
ठळक गुणदोष स्पष्ट होतात. केशवसुतजन्मशताब्दी- 
निमित्त विपुल लेखन झाल्याने, “ केशवसुतांवर 
आता नवीन काय लिहावे हा एक नवाच प्रन 
निर्माण झाला ” (पृ.५०) अशी “ गैरसोय ? त्यांना 
जाणवते. त्यातुन ते केशवसुतांच्या श्ीषंकांचा विचार 
करायला प्रवृत्त होतात. त्यामुळे कधी त्यांच्या लेखन- 
प्रेरणा नवतेच्या ध्यासातुन उद्‌भूत झाल्यासारख्या 
वाटतात. साम्य लक्षात घेणे, सादृश्य टिपणे ही 
मेश्रामांची आणखी एक प्रवृत्ती. पण केवळ समान- 
धर्मी आशय सांगणाऱ्या सुट्या ओळींपुरताच हा 
शोध मर्यादित राहतो. त्याला अधिक सखोल तौल- 
निक विवेचनाचे, चिकित्सेचे बळ लाभत नाही. 
त्यामुळे त्यांच्या तुलना केवळ वरवरच्या राहतात. 
या दृष्टीने करंदीकर ( ८५ ), केशवसुत ( ८८ ), 
बापट ( ८८ ), कुसुमाग्रज (८९, ९१ ) यांच्या 
पोवळ्यांशी त्यांनी केलेल्या तुलना पाहण्यासारख्या 
आहेत. “ सुरेख छपाई, आकर्षेक मुखपृष्ठ आणि 
कवीच्या सर्वकष प्रवृत्तीचा आलेख ज्यातून आविष्कृत 
होण्यास मदत होईल अश्या १०४ कवितांचा ह्या 
संग्रहात समावेश आहे.” ( पृ. १०५ ) अद्या अनेक 
गौण-प्रधान गोष्टी ते कधी एकाच दमात उच्चारतात. 

भेश्रामांचे विवेचन साधार असते. परिश्रमपुर्वक 
तपशीलाचे ते संकलन करतात, आवश्यक तेथे त्यांचे 
गणन, वर्गीकरण व विइलेषणही ते करतात. वाड्मय- 
विचार करताना वाडमयव्यवहार त्यांच्या नजरेआड 
होत नाही. वाड्मयीन परंपरांची स्थिरता, टीकाकार- 
लेखकांचे ठरीव रिगण यामुळे होणारा कोंडमारा 
त्यांचा अस्वस्थ करतो, वैयक्तिक संबंध, गटबाजी, 
कलावंतांचे माणूस म्हणून खुरटे असलेले जग त्यांना 
तीव्रतेने व वारंवार जाणवते (पृ. २३, २४). कधी 
त्यांची भाषा विलक्षण प्रभावी, वाहती व भावनेचा 
अंतःनाद असलेली बनते. पण अशा वेळी समीक्षेला 
आव्यक अश्या वस्तुनिष्ठेला ती पारखी होते, हेही 
खरे, एरव्ही मात्र ती आपला तोल संभाळून साधार 
चिकित्सेत रमते. आग्रही अभिनिवेशाचा भाग त्यांच्या 
समीक्षेत कमी आहे. बागूल (११३), चेंदवणकर 
( ११९ ), यशवंत मनोहर, दया पवार ( ११७) 


४४ 


यांवरील त्यांची भाष्ये पाहिली म्हणजे मेश्राम अंत- 
मुख आत्मपरीक्षणाला पारखे नाहीत, हे सहजच 
लक्षात येते. काव्याची त्यांची समज सुक्ष्म आहे. 
काव्यभाषेचा विचार त्यांनी नेटकेपणे मांडला आहे. 
सामाजिक बांधिलकी आणि वाड्मयीन जाणिवा 
यांचा “ समन्वय ” साधणारी ही समीक्षा दलित- 
आणि एकूणच- साहित्याच्या निकोप वाढीला 
उपकारक ठरणारी आहे. दलित साहित्यिकांचे हे 
इतिहासदत्त काम वाट्याला येईल तेवढे मेश्राम पार 
पाडू शकतील याचा विसार त्यांच्या या पहिल्या 
संग्रहाने आपल्या हाती दिला आहे. 

-णरत्नाकर बापूराव मंचरकर 


: कोवळे दिवख ' : (आत्मनिवेदन) व्यंकटेश 
माडगूळकर; उत्कर्ष प्रकाशन पुणे; १९७९; पृष्ठे- 
१८१; मूल्य-२४ रुपये. 


स्वतःचा आत्मा स्वातीच्या थेंबासारखा तळ- 
हातावर घेऊन त्याच्याकडं भारपार पाहणं सोपं 
नसतं. त्याकरिता अंतर्बाह्य पारदर्शक व्हावं लागतं. 
अश्या स्वाभाविक वृत्तीतून निर्माण होणारी कलाकुती 
स्वैर, आकारहित, अनिवबंध असते. तिला स्वतःचं 
रूप असतं. अंगभूत सौंदर्य असतं. ती समीक्षा 
दृष्टीलाही भुरळ घालते, चकवते. वाड्मयीन निक- 
षांची पाकळीन्‌ पाकळी मोकळी करून नकळत 
स्वतःची सोडवणूक करून घेते. अशा कलाकृतीत 
लेखकानं आपलं अंतःकरण ओतलेलं असतं. ते एक 
रस, रंग, रूप, गंध, स्पर्शानं संपृक्त झालेलं ' शब्द- 
शिल्प असतं. ठ्पंकटेश माडगूळकरांचे ' कोवळे 
दिवस? वाचताना हाच अनुभव येतो. 

कोवळ्या दिवसांचं स्वरूप * आत्मनिवेदनात्मक 
आहे. राजाच्या संवेदनाक्षम वयातील भावोत्कट 
अनुभवांची हो स्पंदनं आहेत. अस्पर्श ओल्या माती- 
वर पावलांचे ठसे उमटावेत, तसे वयाच्या विज्लीपर्यंत 
कोसळलेल्या अनंत अनुभवांनी त्याचं जीवन अलंकृत 
केलेलं आहे. ' आता मागं वळून पाहतो, तेव्हा मला 
वाटतं, मी जे मिळवलं, ते सगळं तेव्हाचं आहे. ! 
राजाचा हा प्रवास दिशाहीन-स्वैर, मुक्‍त-स्वच्छंद, 
एकाकी असला, तरी त्यातुन लाभलेल्या संस्कारांनी 
त्याचं आजचं समृद्ध जीवन घडलेलं आहे. 


नवभारत 


डिसेंबर, १९८० 


* कोवळे दिवस * ही राजानं कोवळ्या वयात 
भोगलेल्या हिरवळ आणि होरपळीची मुक्‍त रेखाटनं 
आहेत. या आयुष्यातील जिवंत क्षण लेखकाच्या 
मनावर गुहेतील भित्तिचित्रासारखे टवटवीतपणे 
ठसलेले आहेत. अंगभूत तेजानं चमचमणाऱ्या जिवंत 
आठवणींचा हा थवा आहे. कोवळ्या कौतुकानं अनघड 
प्रतीतीचं सोंदयं त्यांना लाभलं आहे. वयाच्या पन्नाशी- 
नंतर आयुष्यातील काव्य संपून ते उदास, गद्यमय 
होतं. अशा स्थिर जगण्यानं खरा कलावंत अस्वस्थ 
होतो. * वर्षांमागून वषं गेली. पुरात वाहणारं वसाण 
कुठं तरी अडकून थांबावं, तसा थांबलो. एका जागी 
स्थिर झालो. मला मुलं झाली. पुणे शहरात मी घर 
केलं. प्रसिद्धी, प्रतिष्ठा उपभोगत असताना, मागे 
वळून पाहताना, क्षणोक्षणी नवा नवा गंध देणारे 
कोवळे दिवस लेखकाला आठवतात. ' जे जे वन्य 
असतं, मुक्‍त असतं, तेच सुंदर असतं.' अशा मुक्‍त- 
सौंदर्याचा शोध घेणं माडगूळकरांच्या सर्वच लेख- 
नाचा स्थायीभाव आहे. 

मुक्‍त-सौंदर्याच्या शोधात अनेक वेळा दाह, यातना 
सहन कराव्या लागतात. हो आग राजाच्या जीव- 
नात वेगवेगळ्या मार्गांनी आली. कधी घरच्या परि- 
स्थितीनं चटके दिले. समाजाच्या पवित्र नियमां- 
विरुद्ध वतन करताना होरपळ झाली. यमू-उमांच्या 
स्मृतींचे सल स्वीकारताना ओठ भाजले; तर केव्हा 
स्वातंत्र्य चळवळीत स्वतःला झुगारून देताना सर्वस्व 
भाजून निघाले; परंतु हा राजा ' शाई फासून पुन्हा 
आग शोधीतच गेला.! 

* कोवळे दिवस ' मधील अनुभव त्रिविध स्वरू- 
पाचे आहेत. वनविद्येची धुळाक्षरं राजानं ल्ख्‌ 
रामोइ्याकडून घेतली. रानोमाळ भटकताना, ग्राखी 
पोरांच्या खेळांतून * मरण म्हणजे काय, ह्याची 
काहीशी ओळख झाली.! तर पाखरं, जनावरं यांच्या 
साध्या, सोप्या, शांत जगण्यानं नीती, धरम, पाप, 
पुण्य या पलीकडलं जगणं शिकवलं-यमूबरोबर ल्‌टू- 
पुटीचा खेळ खेळताना ' खेळ कुठं संपतो, खरं कुठं 
सुरू होतं ? याचं भान आलं. मरणातील काव्य, 
जगण्यातील स्वातंत्र्य, आणि वास्तवातील खेळ यांची 
रूपं समजली. 

ज्या वयात मन अतिशय तरल, संवेदनाक्षम असतं, 
कश्यासाठी तरी स्वतःला झुृगारून देण्याची स्वप्नं 


ग्रंथपरीक्षण 


उराशी असतात. अद्या वेळीच बेचाळीसच्या चळ- 
वळीनं राजाच्या या वृत्तीला पोषक वातावरण ' 
लाभलं. वावटळीत सापडलेल्या पिसासारखा तो 
चळवळीत भिरभिरू लागला. सातपाटीला भूमिगत 
क्रांतिवीरांच्य़ा टोळीत सामील झाला. दोन वर्षे पाच 
महिने चळवळीतील चित्तथरारक अनुभव घेतले; 
परंतु त्यांनी राजाला, त्याच्या कलावंत, कलंदर 
वृत्तीला खोलवर कुठंच जखम केली नाही. स्वातंत्र्य- 
प्राप्तीनंतर “ पाटी पुसली ' गेली; परंतु पाटीवर 
उठलेले काही * तडे ' त्याला पुसता आले नाहीत, 
त्यांची वर्तुळं राजाच्या भावविश्वाशी एकरूप झालेली 
आहेत. 

राजाच्या जीवनात अनेक व्यक्‍ती आल्या-गेल्या; 
परंतु त्याचे भावविश्‍व ज्यांनी समृद्ध केलं. डव्हळून 
टाकलं. त्यात त्याची व्यावहारिक शहाणपण गोळा 
केलेली आई, संयमी आवा, वाट्याला आलेलं विन- 
तक्रार स्वीकारणारी यमू. वस्तुवस्तूंतील सौंदर्याची 
जाणीव समृद्ध करून देणारी उमा. या व्यक्‍ती प्रमुख 
आहेत. अनेक धाग्यांनी राजा त्यांच्याशी बांधळा 
गेला आहे. 

राजाच्य़ा या आत्मशोधात “ यमू-उमा ' यांना 
महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यांनी त्याला भरभरून द्लिं 
आहे. जीवनातील प्रत्येक उदास, व्याकुळ क्षणी 
त्याला यमू आठवते. वंद्रज्योतीसारवी हसणारी, 
स्वस्त पडते म्हणून खादी वापरणारी, कष्ट करून 
जगणारी, खेळ आणि वास्तव ह्यातला फरक बाल- 
वयात जाणवून देणारी आणि एका बेसावध क्षणी 
वास्तवाच्या डोहात शिरून आयुष्याची किमत 
देणारी यमू. तिची आठवण चंद्रभागेत टाकलेल्या 
नाण्यासारखी पार तळाशी जाऊन दिसेनाशी झाली 
तरी, राजाच्या भावविश्वात घट्ट रुतून बसली आहे. 

यमूपेक्षाही राजाचे भावविश्‍व : उमाने ' अधिक 
व्यापलं आहे. प्रत्येक सौंदर्याचा क्षण उमाचं सर्प 
घेऊन येतो. निळ्यानिळया आभाळातून पांढऱ्याशुभ्र 
बगळ्यांची संथ माळ क्षितिजाच्या दिशेनं जाताना 
पाहिली किवा फळानं लहडलेल्या उंबराच्या एकाकी 
वाकड्या झाडावर शेकडो बुलबुल मंजुळ बोलताना 
पाहिले, जमिनीचं कवच फोडून बाहेर उसळलेला 
तेंडवक्षाचा लालल्सलुशीत कोंभ पाहिळा की, उमाची 
आठवण येते. उमाची रेखाटनं करणारा राजा चित्र. 


'करून, भूतकालाच्या रम्य 


४२ 


कार झाला नाही. उमाच्या अर्धवट राहिलेल्या 
चित्रातील वेदना शमविण्याकरिता त्याला शब्दांच्या 
आश्रयाला जावं लागलं. उमाच्या वियोगातील 
आगीनंच राजाला आजचं लावण्य लाभलं आहे. ही 
उमा त्याच्या आठवणीत जोपर्यंत जिवंत आहे, तोपर्यंत 
लेखनाला पर्याय नाही. उमाचं हे देणं असामान्य 
आहे. 

एका संवेदनाशील, रसिक, कविवृत्तीच्या लेख- 
काचं हे आत्मनिवेदन आहे. झाडावरच पिकलेल्या 
जांभूळ-बोरांसारखं रसरश्ीतपण त्यात आहे. 
राजानं बालपणच्या आठवणी सांगताना काढलेले 
उद्‌गार कोवळे दिवसांच्या शेलीला अधिक सा्थपणे 
लागू पडतात. “ नीटनेटकेपणा अट्टाहासानं आणला, 
चकचकोत आकरषेकता आणली, तरी सोंदर्ये येईलच 
असं नाही, ते स्वाभाविकपणेच येतं. सर्वांत आकषेक 
वाक्‍य असतात, ती सर्वांत सुज्ञ अशी वाक्यं असती- 
लच असं नाही आणि लालित्याबद्दल बोलायचं, तर 
राकट हाताकडून कळकळीनं लिहिलं गेलेलं आत्म- 
निवेदन भिकार पोशाखात बाहेर पडेलच कसं ? ” 


---वि. रा. जोशी 


1 यातन २.० भर डे 
आम्ही चे स्वामी ' : वामन देशपांडे : 
साहित्यप्रसार केंद्र, मुंबई ४; १९७९ (हि. आ. ), 
पृ. ८८; कि. ८ रु. 


श्री. वामत देशपांडे यांची ही ऐतिहासिक ल्घु- 
कादंबरी. सध्याच्या ऐतिहासिक ललित लेखनात 
स्थूल मानाने दोन प्रवृत्ती दिसतात. इतिहासमान्य 
व्यक्तींच्या अधिक्षेपाची, विडंबनाची प्रवृत्ती आणि 
दुसरी अशा ऐतिहासिक व्यक्तींच्या वीरगाथा निर्माण 
विशाल चित्रणातून 
वतेमानकालीन जीवनाच्या प्रेरणा शोधण्याची प्रवृत्ती. 
सदरहू कादंबरीत दुसरी प्रवृत्ती दिसते. पण त्यातही 
वैशिष्ट्य हे कौ, सांकेतिक इतिहासाने मोठेपण 
नाकारलेल्या व्यक्‍तीची- संभाजीराजांची ही वीर- 
गाथा आहे. शिवाय आजचे आधुनिक युगमन जे आहे, 
त्याच्याशी दूरान्वयाने का होईना युवराज संभाजीचा 
धागा जुळतो. जुन्या व नव्या पिढीतले अंतर, तरुण 
रक्‍ताचा उफाळता आवेश व बंडखोरी, अन्यायाची 


४६ 


चीड, जी मूल्ये आदर्श म्हणून मानायची त्यांचा 
भोवतालच्या परिस्थितीत दिसुन येणारा र्‍हास व 
दुःख भोगण्याची, सोसण्याची जबर ताकद ॒अशा 
सगळ्या सद्य:कालीन गोष्टींना उदात्तता व भव्य 
परिमाण देण्यास सर्वथेव उचित असा हा विषय 
आहे व म्हणून त्यास आजचा परिस्थितिप्राप्त संदर्भ 
(रेलेव्हन्स) आहे. शिवाय ऐतिहासिक व्यक्‍्तीमधले 
माणुसपण शोधण्याची, मनोविश्‍लेषणातून भाव- 
विश्वाचा शोध घेण्याची आधुनिक प्रवृत्तीही तीत 
दिसून येते. त्या दृष्टीने ' रायगडला जेव्हा जाग 
येते) व “ इथे ओझाळला मृत्यू* ही नाटके या 
कादंबरीची प्रेरकस्थाने म्हणता येतील. 

या कादंबरीचे लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे तिच्या 
आशयाच्या गाभ्यामध्ये अचूक गोठवलेला नाट्यमय 
क्षण. त्या क्षणाभोवतीच संपुर्ण कादंबरी फिरत 
राहते. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आयुष्यातला 
शेवटचा क्षण. मोगलांनी त्यांना व त्यांचा एकनिष्ठ 
सेवक-कवीराज कलश-याला पकडून व जेरबंद 
करून त्यांची उंटावरून काढलेली धिड. लौकिकार्थाने 
ही धिड खरी; पण त्याप्रसंगीचे संभाजीराजांचे 
अतुलनीय धैय व तेजस्वी बाणा पाहता इतिहासाच्या 
हेखी ती महायात्राच ठरावी, ती संपुर्ण कादंबरीलाच 
एक सतत हलत्या गतिमान दृक्‌प्रवासाची लय प्राप्त 
करून पेते. या प्रवासात संभाजीराजांच्या स्मृति- 
पटलासमोर त्यांच्या संपूर्ण आयुष्याचा चित्रपटच 
साकार होत जातो. त्यांच्या मनोगतातून कौटुंबिक, 
राजकीय व्यथावेदना साकार होतात. छत्रपती 
शिवाजी महाराजांनंतर सत्तालालसेपोटी कौटुंबिक 
बेबनाव, त्यातून राजघराण्यात पडलेली फूट व 
खच्ची झालेली नेतृत्वशक्‍ती, नाकतंपणा यांतून 
मराठेशाही जी र्‍्हासाळा लागली; तिची बीजेच 
इथे आढळतात. असा हा स्मृतिप्रवाहही कादंबरीला 
सतत गतिमात ठेवतो, कादंबरीला हा जो स्वयं- 
प्रवाही घाट लाभला आहे, त्यातच कादंबरीचे 
यश सामावले आहे. तिच्या शैलीमध्ये एक भावुक 
काव्यात्मता व उत्कट हळवेपणा आहे, त्यातून ही 
स्तुतिगाथा असुनही तिच्या निवेदनात एक वृत्ति- 
गांभीर्य व प्रांजळपणा येतो. काव्यात्म ल्य हा 
शैलीविश्ेष. तो जेव्हा प्रतिमारूपात भवतरतो; तेव्हा 
एक आगळीच दृक्‌संवेद्य अनुभूती साकारते : उदा,, 


नवभारत 


डिसंबर » १९८० 


* पाठीमागचा हत्ती भरजरीत नटला होता, पुढचा 
उंट फक्त यातनांचे हिशेब मांडत वाकड्या मानेने 
सवे भूमी शेवटचीच निरखित होता. ' हे यात्रा- 
वर्णन. किंवा ' चंद्रचांदण्यांचा खेळ भाकाशभर 
पसरला ' हा वाकबंध. 

सवसत्ताधीश राजा असुनही वाट्याला आलेले 
भग्न एकाकोपण व मोंगलांपेक्षाही खतरनाक अश्ा 
शत्रूशी- स्वत:च्याच दुदैवाश्ी- द्यावी लागलेली 
एकाकी झुंज अश्ा दुहेरी व्यथेतून संभाजीराजांची 
शोकांतिका साकारते: ' आम्हाला दूध मिळाले 
ते सुद्धा दाईचे. आमच्या यातनांची सुरुवात अगदी 
पार जन्मापासुन. ? ते वयाच्या दुसऱ्या वर्षीच 
मातृसुखाला वंचित झाले. त्यानंतर थोरल्या 
मातोश्रीसाहेबांनी- जिजाबाईंनी- त्यांचा प्रतिपाळ 
केला. शिवाजी महाराज सतत स्वराज्यकारणात 
गुंतल्याने पित्याची मायाही फारशी लाभली नाही. 
ते जेष्ठ पुत्र, गादीचे खरे वारस असतानाही त्यांच्या- 
विरुद्ध सोयराबाईने राजारामाला गादी मिळावी 
म्हणून अण्णाजी, मोरोपंतांच्या साहाय्याने कट- 
कारस्थाने केली. ती मोडून काढण्यासाठी स्वकीयां- 
वरच वार करावे लागले. मातोश्री सोयराबाईस 
कद व ज्येष्ठ प्रधान अण्णाजी दत्तो व मोरोपंत यांना 
हातकड्या ठोकाव्या लागल्या. ह्याची खंतही 
स्वगतातुन प्रकटते. दिलेरखानाला जाऊन मिळण्याची 
एक चूक संभाजीराजांच्या हातून घडली; पण तिचे 
दुहेरी परिणाम भोगावे लागले. दिलेरखानाने सहाशे 
मराठी संनिकांचे हातपाय कापून विश्‍वासघात केला 
आणि इकडे कौटुंबिक जीवनातून हद्दपार व्हावे 
लागले. स्वकीयांनी वाळीत टाकले. त्यांच्या भोवती 
संशयाचे, अविदवासाचे वातावरण नेहमीच राहिले. 
संभाजीराजे दिलेरखानाला जाऊन मिळाले, ते 
स्वराज्याचा घास घेण्यासाठी नव्हे; तर स्वतःचे 
वेगळे राज्य स्थापण्यासाठी. स्वत:च्या मनगटाची 
ताकद अजमावण्यासाठी, पण आपल्याला कोणीच 
खरेखुरे समजावून घेतले नाही, याची खंत या 
आयुष्याच्या अखेरच्या प्रवासात त्यांच्या स्वगतातून 
व्यक्त होते, हा एकाकीपणा ही संभाजी राजांच्या 
राजकोय जीवनाची दारुण शोकांतिका. शिवाजी 
महाराजांनी माणसे जोडण्याचे राजकारण केले. 
तथापि तशी कतेबगार, शूर, स्वामीनिष्ठ माणसे 
संभाजीराजांना धाजिणी नव्हती. राजकर्त्यांचे सामथ्ये 


दिवाळी विदोषांकांचे ' स्वागत? 


हे त्याच्या मागे असलेल्या लोकशक्‍्तीवर अवलंबून 
असते. ही लोकशक्ती संभाजी राजांना लाभली नाही. 
याविषयीचे कठोर आत्मपरीक्षण राजांच्या मनो- 
गतातुन व्यक्‍त होते : “ आबासाहेब, आम्ही तुमचे 
पुत्र. तुमच्यापासून शौय घेतले. लीनता घेतली ... 
पण आम्हाला तुमच्यासासारखे देव मिळाले नाही. 
आमचे खरेख्रे गुणगौरव करणारे निष्ठावंत लाभले 
नाहीत. तुमच्यावेळी ज्यांनी आपला प्राण ओलीस 
ठेवला ती मंडळी आमची शत्रू झाली. .. आबासाहेब, 
आमच्या वाणीला तुमच्यासारखा अक्षय गोडवा 
नव्ह्ता. आमच्य़ा नजरेला तुमच्या इतपत धार 
नव्हती. ” समर्थासारखे गुरू पाठीराखे म्हणून लाभले 
नाहीत. पत्नी येसुबाईचे प्रेम अक्षय लाभले, पण 
तिचा भाऊ गणोजी शिके वतनासाठी फितुर झाला. 
आयुष्यात चांगली माणसे फार मोजकी भेटली. 
त्यांच्याविषयीची राजांच्या मनातील कृतज्ञता अत्यंत 
भावोत्कट अशा काव्यमय शब्दांतून व्यक्‍त होते. 
उदाहरणाथ, ' थोरल्या मातोश्रीसाहेब म्हणजे 
श्रावणातील उत्सुक सरच जणू * * विलक्षण तेजाचा 
अलौकिक पसारा असलेला सुगंधित गजरा येसुवाई 
आणि कवी कलशाची स्वामीनिष्ठा एवढी थोर की, 
त्याच्या सहवासात अंगावरचे लोखंडी साखळदंड जणू 
£ मऊ मुलायम रेशीमधागे ' होतात. आयुष्याची ऐन 
उमेदीची नऊ वर्षे मोंगलांशी लढण्यात खर्ची पडली. 
आणि आयुष्याची अखेर स्वकीयांच्या फंदफितुरी- 
पायीच मोंगलांच्या कैदेत झाली. अनन्वित छळ, 
अत्याचार सहन करीत मृत्यूला सामोरे जावे लागले. 
आयुष्यभर उरीपोटी बाळगलेले स्वराज्याचे स्वप्न 
अखेर अधुरेच राहिले. ' आम्ही फक्त दुर्देवाच्या 
काठाने आयुष्यभर प्रवास केला. आमच्या आयुष्याच्या 
प्रवासात आम्हाला मिळाले ते फक्त यातनांचे प्रचंड 
ओहोळ ! आम्ही दु:खाच्या खोल दऱ्या पाहिल्या नि 
लांबन पाहिली ती आबासाहेबांसारखी, थोरल्या 
मांसाहेबांसारखी उंच शुभ्र शिखरे- नेहमी यगच्या* 
पासून जवळ असुन खूप खूप दूर असलेली ' ... 
त्यांच्या या शब्दांत जणू आयुष्याचे सारच प्रकट 
होते. १ 
संभाजीराजांच्या आयुष्यातले शेवटचे क्षण अत्यंत 
चित्तथरारक व नाटयपुर्ण. अतुलनीय शोग्रे, धीरो” 
दात्तता, धर्मनिष्ठा, स्वराज्यभक्ती अशा अनेक 


2७ 


दुमिळ, लोकोत्तर गुणांची तेजोवल्ये या प्रसंगाभोवती 
भिरभिरताना दिसतात. संभाजीराजांचे अवघे आयुष्य 
एका वेगळ्याच अलौकिक झगमगीत प्रकाद्याने 
उजळून टाकणारे हे क्षण कोणाही कलावंताला 
आव्हानक्षम वाटावेत. या लोकोत्तर गणांचा व 
त्यामागील धीरोदात्त श्रेष्ठ व्यक्तिमत्त्वाचा साक्षा- 
त्कार इथे अत्यंत' अल्पावकाशयात पण उत्कट काव्य- 
मय शेलीत घडतो. बादशाही वैभवापेक्षा कवीची 
शायरी मोठी मानणारा; अनन्वित शारीरिक' अत्या- 
चार बेडरपणे, मूकपणाने सोसणारा व साक्षात मत्य 
समोर उभा ठाकला असता स्वधर्म व स्वराज्य निष्ठा 
यांचा प्रखर तेजस्वीपणे गगनभेदी उद्घोष करणारा 
मराठ्यांचा राजा इथे पाहावयास मिळतो. 

या लघुकादंबरीला श्री. विजय तेंडुलकर यांची 
मार्मिक प्रस्तावना लाभली आहे. “ घाशीराम कोत- 
वाल'च्या निमित्ताने केक प्रश्न उपस्थित करणार्‍या 
या नाटककाराचे ऐतिहासिक ललित कृतीच्या संद- 
र्भातील हे टिपण म्हणूनच महत्त्वाचे व उद्बोधक 
आहे. 

-"एस. डी. इनामदार 


डन, 


दिवाळी विदोषांकांचे ' स्वागत ! 


* सत्यकथा ' $ संपा. राम पटवधंन; मौज प्रका- 
शन गृह, खटाववाडी, मुंबई- ४०० ००४; पृष्ठे 
१४८; किमत ७ रु. 


सात कथा, तेरा कविता, दोन लेख, अनिल 
अवचटांचा ('ओतूरचे दिवस : पाच कवडसे )) एक 
ललित लेख, चित्रे, कथाचित्रे व नेहमीचे “परिक्रमा! 
हे सदर यांनी सत्यकथेचा दिवाळी अंक सजलेला 
आहे. श्री. घोंडो विठ्ठल देशपांडे यांनी जी. एं. च्या 
“यात्रिक ' ह्या कथेचे केलेळे सखोल, मूल्गामी 
विव्लेषण आणि त्यातृत जी. एं. च्या रूपककथेची 
“ व्हेन ' पकडण्याचा त्यांनी केलेला प्रयत्न हे ह्या 
लेखाचे व अंकाचेही खास आकर्षेण म्हणावे लागेल. 
समीक्षकांत या लेखातील निष्कर्षांबाबत मतभेद 
जरूर होतील, तरीही ह्या लेखाचे महत्त्व व मोल 
मोठे आहे, हे मान्य करावे लागेल, कवी ग्रेस 


क्ट 


यांच्या सात कविता त्यांतील संपन्न, सूक्ष्मतरल 
प्रतिमा आणि झपाटून टाकणारी ल्य यांनी वाच- 
कांस अंतर्मुख करून आगळी हुरहूर लावतात. क. दि. 
सोनटक्क्रे (' श्री. नकोणी-कोणी ' ) व विलास 
सारंग (' खोली सोडणारा ?) यांच्या कथा त्यांतील 
अनुभव घेण्याच्या असाधारण ' अँगल ' मुळे आणि 
सूचनाक्षमतेमुळे मराठी कथेचे वेगळे वळण सुचित 
करतात. त्यातही क. दि. सोनटक्के यांची कथा 
विशेष नजरेत भरते व अपेक्षा उंचावते. स्त्री लेखि- 
कांच्या कथा ( चार ) मात्र साचेबंदपणा आणि 
अनुभवाची तीच तीच आवतंने यापलीकडे जात 
नाहीत “ शिरवाडकरांच्या लेखनातील मूल्बंध ह्या 
श्री. सुधीर रसाळ यांच्या प्रदीघे लेखाने ह्या अंकाची 
तब्बल सत्तावीस पृष्ठे व्यापली आहेत; तथापि त्याचे 
स्वरूप अनावश्यक तपश्ीलाच्या अंगाने पसरलेल्या 
तिबंधाचेच वाटते. संपादकांनी “ मराठी समीक्षेचा 
ढळलेला तोल सावरण्याची एक दिशा! असा ह्या 
छेखाबाबत जो अभिप्राय व्यक्‍त केला आहे, त्याच्याशी 
सहमत होणे कठीणच आहे. अनिल अवचटांचे पाचही 
५ कवडसे ' मोहक आहेत. मुखपृष्ठावरील सुहास 
बहुळकरांचे सोम्यरंगातील वैशिष्टयपूर्ण चित्र चट- 
कन लक्ष वेधून घेते. 


नट 


शका 

* अनुष्टूम ? : संपादक पुरुषोत्तम पाटील, बेडसे 
बिल्डिंग; वाडी भोकर नाका, देवपूर, धळे- 
४२४ ००२; पृ. १०८; किमत ६ रु. 


अस 

गतवर्षीप्रमाणे यंदाही अनृष्टुभने कथास्पर्धा 
योजली होती. त्यात प्रथम पारितोषिकपात्र कथा 
आढळली नाही. अरविद सोनावळे, आनंद सावंत, 
बना पाटील, बाबाराव मुसळे इत्यादींना पारितोषिके 
मिळाली. त्यांतही सोनावले व बना पाटील यांच्या 
कथा खास वैशिष्ट्यपूर्ण वाटतात. यांखेरीज था 
अंकात प्रभाकर पाध्येवना. धों महानोर यांच्याही 
कथा वाचावयास मिळतात. कविता विभागात 
एकूण २४ कविता आहेत. त्यांत वसंत आवाजी 
डहाके व यशवंत मनोहर यांच्या कविता लक्षणीय, 
विदा करंदीकर, वा. भ. बोरकर, इंदिरा संत, ना. 
घ, देशपांडे, वसंत बापट, वा, रा. कांत यांचीही 


नवभारत 


डिसेंवर, १९८० 


उपस्थिती आहे, वीणा आलासे यांचा ' प्रेमचंद व 
ह्‌. ना. आपटे ' हा तुलनात्मक अभ्यासपुर्ण लेख 
व गंगाधर पाटील यांचा ' साहित्येतिहास आणि 
साहित्यकृती ' हा समीक्षापर लेख अभ्यासकांना 
उपयुक्त आहेत. संपादकीयात आजच्या मराठी 
कथेविषयीचे असमाधान व अपेक्षा नमूद केल्या 
आहेत, 


ब 


स्व... 

तात्पर्य ! : कार्यकारी संपा. सुधीर बेडेकर, 
१२५९२ जंगली महाराज रस्ता, पुणे ४११००४; 
पृ. ८०; किमत पाच रुपये 


। डाव्या दृष्टिकोणातुन करावयाच्या प्रबोधनाक्षी 
संबंधित असे काही महत्त्वपूणे लेख ' तात्पर्य'च्या 
दिवाळी अंकात आहेत. सुधीर बेडेकर ( धर्माविरुद्ध 
सवकश लढा ), अनंत फडके (लोकविज्ञान चळवळे 
आणि डावी चळवळ) , मॅनेजर पांडे : सुधाकर 
बारकर (साहित्य आणि सवेहारा), नलिनी पंडित 
(दलित-ध्रमिक एकजुटीची समस्या), छाया दातार 
( स्त्री-मुकक्‍तो आणि डावे राजकारण ), असगरअली 
इंजिनिअर (बोहरा मुस्लिम सुधारकांचा लढा) आणि 
छुमार शिराळकर (ग्रामीण चळवळ व प्रबोधन) 
ह्यांचे हे ठेख विचारांना चेतना देणारे आहेत. शरद 
पाटी ह्यांनी : कोसला 'वर लिहिलेला “ कोसला : 
भारतोय परात्मतेचा परमोत्कषे ! हा लेखही त्यांच्या 
स्वतंत्र आणि मूल्गामी विचारझषैलीचा प्रत्यय देतो. 
ह्यांलेरीज कथाकविताही आहेत. इब्राहिम जलिस, 
बेटोल्ट ब्रेर्त आणि जितेंद्र भाटिया ह्यांच्या कथांचे 
उत्तम मराठी अनुवाद अनुक्रमे नारायण सुर्वे, नीला 
खोपकर आणि भाऊ लोखंडे ह्यांनी केळेळे आहेत. 
शाताराम पारपिल्लेवार ह्यांची ' लाल गुलाबासाठी ' 
ही स्वतंत्र कथाही दर्जेदार आणि वाचनीय. मनोहर 
किसन वाकोडे, सुरेश कदम, प्रकाश जाधव, मनोहर 
ओक, प्रल्हाद चेंदवणकर आदी कवींनी ' तात्पयं नच 
कविता-विभाग समृद्ध केला आहे. मर्यादित पृष्ठ- 
संख्येत आणि माफक किमतीत इतका चांगला 
दिवाळी अंक दिल्याबद्दल “ तात्पये 'चे संपादक धन्य- 
वादास पात्र ठरतात. 


दिवाळी विदोषांकांचे स्वागत 


५ ळोकवाडव्रय ! $ संपा. सदा कऱ्हाडे; लोक- 
बाडमय प्रकाशन गृह, न्यू एज प्रिटिंग प्रेस, सयाजी 
रोड; प्रभादेवी, मुंबई-४०० ०२५; पू. १३४; 
किमत ६ रुपये. 


कथा, कविता, लेख आणि प्रवासवर्णन असे ह्या 
अंकाच्या पहिल्या भागातील साहित्याचे चार मुख्य 
विभाग. राजा राजवाडे, सौ. नीला (गोखले) पाटील, 
प्रा. केशव मेश्राम, शांताराम पारपिल्लेवार आणि 
बै. शि. वुधलकर ह्यांच्या दर्जेदार कथा; तसेच शरद 
साटम, मनोहर ओक, दत्ता सावंत, अशोक बागवे 
आदींच्या कविता त्यात आहेत. ' मराठवाडा : सांस्कु- 
तिक आणि वाड्‌मयीन दशन ' हा ह्या अंकाचा दुसरा 
भ्षाग म्हणता येईल, एक छोटा स्वतंत्र अंक उभा 
करता येईल इतक्या साहित्याचा, हा एक महत्त्वपूर्ण 
विभाग ह्या अंकात असून तो ह्या अंकाचे एक खास 
वैशिष्ट्य ठरावा. मराठवाड्यातील साहित्य (नाग- 
नाथ कोत्तापल्ले), तेथील उच्च शिक्षणाचा र्द्जा 
( प्राचायं द. रा. कुलकर्णी ) आणि मराठवाड्या- 
तील युवक चळवळ (रामदास डांगे) ह्या विषयां- 
वरील लेख उद्बोधक आहेत, ह्यांखरीज मराठ- 
वाड्यातील राजा मुकुंद, लक्ष्मीकांत तांबोळी, फ. 
मुं. शिदे, महावीर जोंधळे, केशव वसेकर इत्यादींच्या 
कविता; योगीराज वाघमारे, भास्कर चंदनशिव 
आदींच्या कथा आणि दत्ता भगत ह्यांची ' जहाज 
फुटलं आहे ही एकांकिका ह्या विभागांत समाविष्ट 
आहे. ह्या विभागाचे संपादन प्रा. विश्‍वास वसेकर 
ह्यांचे. ह्या विभागाबाहेरील, परंतु मराठवाड्या- 
तील सामाजिक वास्तवतेचे विष्लेषण करणारा चंद्र- 
गप्त चौधरी ह्यांचा लेखही विचारप्रवतेक आहे. 
राम मंत्री, डॉ. चंद्रकांत वतक आदींचे लेखही 
उल्लेखनीय आहेत. प्र. श्री. नेरूरकर ह्यांचे प्रवास- 
वर्णन वाचनीय आहे. ह्या अंकाची किमतही माफ- 


कच आहे, हे विशेष, 


<<< 


स्च्न्न्य 
संपा. दिनकर साक्रीकर, ' झपूर्झा * 


1) पूर्वा ) , मुंबई _ 


७ अ, साहित्य सहवास, वांद्रे ( पूव 
४०००५१, पू. १६०, किमत ८ रपये. 


4.अभळ; > ती. आदळली लोन ताया जा 
श्री. दिनकर साक्रीकर संपादित असलेल्या 
न. भा, ७ 


४५९ 


* पुर्वा 'चा दिवाळी अंक कथा, कादंबरी, एकांकिका, 
कविता, ललित लेख आणि परिसंवाद अश्या वैविध्य- 
पूर्ण साहित्याने संपन्न झालेला आहे. गोरी देशपांडे 
आणि सुभाष अवचट ह्यांच्या अनुक्रमे * काही 
दूरचं... ' आणि ' विठोबा! ह्या कादंबर्‍या चोखं- 
दळ वाचकांना आवडतील अश्याच आहेत. कुसुमाग्रज, 
सुरेश भट, नामदेव ढसाळ हे ह्या अंकातील कविता 
विभागाचे काही मानकरी. विजया राजाध्यक्ष, रमेश 
मंत्री आणि अमिताभ ह्यांच्या कथा आहेत. अनिल 
अवचट ह्यांचा “' पाऊस ? हा लल्िति लेख त्यांच्या 
खास शेलीतला आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ह्या देशात 
झालेल्या “* प्रबोधनाच्या शोकांतिकेची मौमांसा 

तकेतीथ लक्ष्मणश्यात्री जोशी, शरद्‌ पाटील, बाळा- 

साहेब पाटील, प्रभाकर वेद्य आणि रा. ग. जाधव 

ह्यांनी केली आहे. स्व. रॉय. किणीकरांची एक 

एकांकिका आणि कविता श्री. साक्रीकर ह्यांनी ह्या 

अंकात प्रसिद्ध केली आहे. जे एरव्ही कदाचित 

दीर्घकाळ अप्रकाशित राहिले असते, असे चांगले 

साहित्य मुद्दाम मिळवून प्रसिद्ध करण्याची श्री» 

साक्रीकर ह्यांनी दाखविलेली दृष्टी निश्चितच 

स्वागताहे असुन त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद दिले 

पाहिजेत. सीताकांत लाड ह्यांनी बालगंधर्वावर 

लिहिलेला लेख म्हणजे ह्या अंकाचे एक भूषण ठरावे. ण 
शाम जोशी ह्यांची व्यंगचित्रे त्यांच्या ख्यातीला 

साजेशीच आहेत. आणखी एक. ह्या अंकाचे सुभाष 

अवचटांनी काढलेले मुखपृष्ठ. ह्या वर्षी प्रसिद्ध 

झालेल्या दिवाळी अंकांवरील उत्कृष्ट अशा मोजक्या 

मुखपृष्ठांत त्याचा अंतर्भाव करावा लागेल, अंका- 

तील (त्यांची रेखाटनेही नेहमीसारखीच उत्तम, 

आवाहक. 


मराठवाडा $ संपादक अनंत भालेराव; सन्मित्र 
कॉलनी, औरंगाबाद; पृ. १९२; किमत ७ रुपये 


गेल्या दशकातील मराठी कथेच्या विविध प्रवा- 
हांचे दर्शन घडवावे, या उद्देशाने या कथाविशषांकाचे 
संपादन करण्यात आले आहे. रत्ताकर मतकरी, 
भाऊ पाध्ये, म. वि. कोल्हटकर, ह्‌. मो. मराठे, क. 
दि. सोनटक्के, नरेश, भारत सासणे, बोराडे, यादव 


४5 


व कलाल इत्यादी नावेच कथांच्या विविध प्रवृत्तींची, 
-उदाहरणाथे, वास्तवप्रधान, ग्रामीण, प्रायोगिक, 
चमत्कृति (फॅटसी ) प्रधान, विश्लेषणात्मक वा भाष्या- 
त्मक इ.- निदर्शक आहेत. या जोडीलाच “मराठी 
कथा: स्थिती व गती' हा चर्चात्मक लेख खास योजला 
आहे. मात्र त्यातील प्रल्हाद वडेर व तु. शं. कुलकर्णी 
यांचे विचार खास प्राध्यापकी बाजाचे व साचेबंद 
तक्रारीच्या सुराचे आहेत. चंद्रकांत बांदिवडेकरांच्या 
विइलेषणातच काहीसा ताजेपणा व मराठी कथेच्या 
व्यथेचे नेमके भान दिसते. एकूण, मराठी कथेपेक्षाही 
मराठी कथासमीक्षेची प्रकृती अधिक चिंताजनक 
आहे, असेच अनुमान केवळ या अंकापुरता - त्यातील 
कथा व कथाचर्चा यांच्यापुरता - विचार केल्यास 
काढता येईल. याखेरीज ' गझल या काहीश्या 
उपेक्षित काव्यप्रकाराची खास घेतलेली दखल हे या 
अंकाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणता येईल. गझल- 
सम्राट सुरेश भट, पाडगावकर, बापट, हिमांशू 
कुलकर्णी, गजमल माळी, लक्ष्मीकांत तांबोळी 
इत्यादींच्या गझलांबरोबरच गझल या काढपप्रका- 
राची व मराठी गझलांची सांगोपांग सविस्तर 
मीमांसा करणारा सुधीर रसाळांचा लेख अभ्या- 
सकांना फार उपयृक्त ठरेल, गझल खेरीजच्या 
कविताविभागात नामवंत व नवोदित अश्या पन्नासां- 
वर कवींच्या 1 कविता वाचावयास मिळतात. त्यांतही 
कान्त, महानोर, सरिता पदकी, शिरिष पै, तुळशी 
परब, वसंत आबाजी डहाके, केशव मेश्राम, मनोहर 
ओक, श्रीधर शनवारे, द. भा. धामणस्कर, उत्तम 
कोळगावकर, पुरुषोत्तम बोरकर, बहारू सोनवणे, 
फ. मुं. शिदे, सुरेंद्र जोंधळे, रवींद्र सुर्व, विष्णु 
सलामपुरे यांच्या कविता वेगळ्या व प्रत्ययक्षम 
वाटतात. छोट्यांसाठी एक खास बालविभाग पुर- 
वणी (पृ. ३६) हेही या अंकाचे एक वैशिष्ट्य 
म्हणता येईल. सारांश, ' मराठवाडा'ने आपली दजे. 
दार दिवाळी अंकांची परंपरा या वर्षीही टिकवून 
धरली आहे. 


नवभारत 


डिसेंबर, १९८० 


: अस्मितादर्श ' : संपा. प्रा. गंगाधर पानतावणे, 
३७ लक्ष्मी कॉलनी, छावणी, औरंगाबाद-४२३१००२;३ 
पृष्ठ २०८; किमत दहा रपये. 


अस्मितादर्शंचा हा अत्यंत /वाचनीय, दर्जेदार व 
संग्रहूणीय विशेषांक. ३ कथा, संगीतिका, विपुल 
कविता यांनीच केवळ हा अंक समृद्ध आहे असे नव्हे, 
तर अत्यंत व्यासंगपु्ण व वैशिष्ट्यपूर्ण अशा १७ 
लेखांमुळे दलित साहित्य, समाज, आंबेडकरी चळ- 
वळ, अस्पृश्यता नि मराठी साहित्य या विषयांच्या 
अभ्यासकांना या अंकातून निश्‍चितच मोलाची 
माहिती मिळेल. ' मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर : 
एक सांस्कृतिक चळवळ? या विषयावरील परिसंवा- 
दात ६ विचारवंतांनी आपला दृष्टिकोण मांडला 
आहे. रेखाटणे हा अस्मितादर्शचा * विज्षेष ' याही 
अंकात उठून दिसतो, 


सन. त्व 

' कथांद्यु ' : संपादक व प्रकाशक अच्युत खोडवे; 
२६, रामानंदतीर्थनगर, नागे*वरवाडी, ओरंगाबाद; 
पृ, १६४, किंमत ७ रुपये, 


मराठी कथेला वाहिलेल्या या मासिकाच्या 
दिवाळी अंकात एकूण २५ कथा व प्रेमचंदांच्या 
जन्मशताब्दीनिमित्त त्यांच्या कथालेखनावर आधा- 
रित एक परिसंवाद समाविष्ट केलेला आहे. नाग- 
नाथ कोत्तापल्ले, बावा भांड, गंगाधर पानतावणे 
प्रभृती प्रथितयश लेखकांसोबतच अनेक नवोदित 
लेखकांनीही “ कथांशू'त हजेरी लावली आहे. 
मल्याळम्‌, तेलुगू व कन्नड या भाषांतील कथांचे 
मराठी अनुवादही ह्या अंकात आहेत, ही विज्ञेष 
महत्त्वाची बाब. निखळ कथेला वाहिलेले मराठी 
मासिक सातत्याने दोन वर्षे चालवून दिवाळीचा 
कथा-विशेषांक काढणे हे निश्‍चितच कौतुकास्पद 
आहे. संपादक अच्युत खोडवे यांचे त्याबद्दल हादिक 
अभिनंदन ! 


वाचकांचा पत्रव्यवहार- 


संपादक * नवभारत * यांस-- 
स. न. वि. वि. 

सप्टेंबर, ८० च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या प्रा. 
साळुंखे यांच्या लेखावरील प्रतिक्रिया सोबत पाठ- 
वली आहे. तिला प्रसिद्धी द्यावी. 

“कोटिल्याची उपेक्षा' : कोटिल्याने अर्थशास्त्रात 
लोकायतिक विचारांचा पुरस्कार केल्यामुळे वैदिक- 
परंपरावाद्यांनी जाणून बुजून त्याची उपेक्षा केली. 
“ ज्या देशात वैदिक वाड्मयाचे एक एक अक्षरही 
काळजीपुर्वक जपुन ठेवण्यात आले, त्या देशात 
कोटिल्यासारख्या असाधारण प्रतिभा असलेल्या एका 
प्रंकाण्ड पंडिताचा अत्यंत उपयुक्‍त ग्रंथ लुप्त होतो 
तो काय केवळ योगायोगाने ? वैदिक परंपरेने नास्ति- 
कांना क्रधी क्षमा केली नाहीच; परंतु नास्तिकांविषयी 
सहानुभूती बाळगणार्‍्यांनाही कधी क्षमा केली नाही.” 
अक्षया आशयाचे विचार श्री. आ. ह. साळुंखे यांनी 
“८ लोकायत दशंन, कौटिल्य आणि राजनीती ” या 
आपल्या लेखात व्यक्‍त केले आहेत. (नवभारत सप्टें- 
बर १९८० ) हे विचार काहीसे विवाद्य आहेत, 
कारण वैदिक परंपरेत नास्तिक विचारांचा एक 
प्रवाह क्रग्वेदापासून तो थेट उदयनाचार्यांच्या काळा- 
पर्यंत वहात असलेला आपल्याला आढळतो. 


पचविलेले नास्तिक विचार 

प्रथमतः नास्तिक कोणाला म्हणावे हाच एक' 
वादाचा विषय होऊ शकेल, नास्तिक या शब्दाला 
साधारणतः दोन-तीन अर्थ चिकटले आहेत. पाणि- 
नीच्या म्हणण्यातुसार जो परलोक नाही असे मानतो 
तो नास्तिक (आस्ति नास्ति दिष्टं मतिः) . नास्तिको 
वेदर्निदक: म्हणजे वेदांची निदा करणारा तो नास्तिक 
असा दुसरा एक विचार आहे. आणि तिसरा विचार 
जो सध्या प्रचलित आहे, तो म्ह्णजे ईश्वराचे 
अस्तित्व नाकारणारा तो नास्तिक. यांपैकी काही 
नास्तिक विचार हे वैदिक परंपरेने पचवून टाकले 
आहेत. परलोकाची कल्पना घेतली तर मूळ वैदिक 
परंपरेप्रमाणे स्वर्ग हा आधिभोतिक आहे. जेमिनीनें 
& प्रीतिमत्‌ स्वर्गः ” या वाक्यात इष्टसुखाची प्राप्ती 


म्हणजेच स्वर्ग होय असा विचार मांडला आहे. 
याउलट लोकायतिकांच्या घोळक्यात वावरणारे बौद्ध 
परलोक आणि पुनभेव यांचा पुरस्कार करीत' 
असत. वेदांची निदा करणारे नास्तिक वैदिक 
परंपरेत फारसे नाहीत. कमंमार्गाची निदा भरपूर 
आहे, पण वेदांची नालस्ती केलेढी आढळणार नाही. 
गीतेमध्ये क्वचित वेदवादरत मीमांसकांवर टीका 
केलेली आढळते. त्यादृष्टीने पाहिले तर कौटिल्य 
हा तरी कुठे वेदनिदक होता ? विद्या समुद्देश या 
अधिकरणात तो बहुविध विद्यांच्या पसाऱ्यात वेद- 
त्र्‍रयीचा समावेश करतोच. “ त्रय्यादि रक्षितो लोक: 
प्रसीदति न सौदर्ति ” “ वेदांनी रक्षिलेला समाज 
सुखी राहातो, तो कधीही नष्ट होत नाही ” अशी 
त्याची विचारधारणा आहे. 


इेश्वरी सामर्थ्याबद्दल शंका 
ईश्वराच्या अस्तित्वाबद्दल तसेच त्याच्या सवेज्ञते- 
बद्दल आणि विश्‍वनिमितीच्या क्षमतेबद्दल झंका 
आणि प्रश्‍न थेट नासदीय सुक्‍तापासुन विचारण्यात 
आले आहेत. 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ 
सो अंग वेद यदि वा न वेद 


या क्रचेत विश्‍वनिमिती कशी झाली याचे ज्ञान सर्वे- 
साक्षी ईश्वराला देखील असेल की नाही. .कुणास 
ठाऊक ? असा एक नास्तिक विचार जोरदारपणे 
मांडला आहे. कुमारिल भरट्टांनी शबर भाष्याच्या 
तकेपादावर जे इलोकवातिक रचले आहे, त्यात 
ईइवराच्या सर्वेज्ञतेबद्दल तसेच त्याच्या सृष्टिनिमिती- 
क्षमतेबद्दल जोरदार आक्षेप घेतले आहेत. ईरवर 
सृष्टिनिर्माता, सर्वज्ञ आणि परम कारुणिक आहे 
असे म्हणतात; मग त्याने निर्माण केलेल्या सृष्टीत 
दुःख, रोगराई व दैन्य का असावे ? असा प्रइन 
उपस्थित करून,भट्ट म्हणतात :- एक तर ईश्वराला 
या जगात काय चालले आहे हे माहीत नसावे. 
तसे असल्यास तो सर्वेज्ञ नाही हे सिद्ध होते. 
दुःख आहे हे माहीत असुन तो जर हे दुःख निवारण 
करीत नसेल; तर तो एक असमर्थ तरी असला 


ष्र 


पाहिजे, किवा निघृण असला पाहिजे. यांतील 
कोणतीही गोष्ट मान्य करणे श्रद्धावान्‌ आस्तिकांना 
जमणार नाही. ईश्‍इवराखेरीज जे इतर देव आहेत, 
त्यांचेबद्दलही मीमांसक फारशी आस्था बाळगत 
नाहीत. शास्त्रदीपिका या मीमांसेवरील ग्रंथात 
५: यज्ञकर्त्याला यज्ञापासुन साक्षात्‌ फल मिळते तिथे 
देवतांच्या कुपाप्रसादाचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही.” 
रेम्याडोक्या व भोळ्या भाबड्या लोकांनी अशा 
देवतांवर विश्‍वास ठेवावा, पण यज्ञातील हविद्रेव्ये 
भक्षण करून देव संतुष्ट होतात हे प्रत्यक्षविरुद्ध 
तर आहेच, पण तर्काला पटणारे नाही. ” अज्ला 
स्वरूपाचे पाखंडी विचार पार्थसारथी मिश्र यांनी 
मांडले आहेत ( अध्याय ९, पाद १, आधि ४ वरील 
विवेचन ). मीमांसेप्रमाणे सांख्य द्शेन हे देखील 
निरीश्वरवादी आहे. सांख्य कारिकेच्या “ इत्येष 
प्रकृतिकृुतो ” या कारिकेवर विवेचन करताना सांख्य 
तत्त्व कौमुदीकार वाचस्पति मिश्र म्हणतात :- मह- 
दादि तत्त्वांपासुन ते भूमीपर्यंत सव निर्मिती निसर्ग- 
प्रक्रियेने घडून येत असते. ईश्‍वर किवा ब्रह्म हे त्या 
नि्भितीमागील कारण नव्हे. सांख्याप्रमाणे भौतिक 
सृष्टीचा विचार करणारे वैशेषिक हे देखील बहु- 
तांशी निरीश्वरवादी आहेत. परमाणूंच्या संयोगात 
त्यानी सृष्टीचा प्रारंभ मानला आहे. संस्कृत नाटका- 
तील सुत्रधार नाटकाला सुरवात करून ज्याप्रमाणे 
अदृश्य होतो, त्या प्रमाणे सृष्टिनिमितीच्या प्रसंगी 
ईवर हा परमाणूंचे संगतिकरण करून त्यांना गती 
देतो. पुढे त्याची गरज या दर्शनाला भासत नाही. 
न्याय आणि वैशेषिक या आन्वीक्षिकी विद्येला अर्थ- 
शास्त्रात जसे महत्त्वाचे स्थान आहे, तसेच ते वैदिक 
परंपरेतही आहे. म्हणूनच पदवाक्यप्रमाणज्ञ हा 
प्राचीन काळी विद्वतेचा मानदंड मानला जाई. 
ईइवरासंबंधी भसे नास्तिक विचार मीमांसा, सांख्य 
व वैज्षेषिक या शास्त्रांत बोकाळलेले असताना, 
कौटिल्य हा लोकायतिकाचा चाहता होता म्हणून 
त्याची उपेक्षा झाली हे म्हणणे उचित होणार नाही. 
अर्थशास्त्राचा अभ्यास 

कौटिल्य आणि लोकायतिक यांच्या विचारांचा 
अभ्यास बाण आणि दण्डी यांच्या काळापर्यंत अव्या- 
हतपणे चाळत आलेला दिसतो. दक्षकुमाराच्या 
आठव्या उच्छवासांत “ अधीष्व तावत्‌ दण्डनीतिम्‌ 


नवभारत 


डिसेंबर, १९८० 


इयमिदानीं आचाय विष्णुगुप्तेन मोर्यार्थे पर्डमिः 
इलोकसहर््ञ:ः संक्षिप्ता, ” असा अशथंशास्त्राच्या 
अभ्यासाचा स्पष्ट निदेश आहे. हर्षे चरित्राच्या 
आठव्या उच्छ्वासात दिवाकरमित्राच्या आश्रमाचे 
वर्णन करताना केश लुंचक जैन, सौगन व लोका- 
यतिक हे आपापल्या विषयांचा अभ्यास त्या माश्र- 
मात करीत असा उल्लेख आहे. कालिदासाच्वा 
काव्यकृतींवर अर्थशास्त्र आणि कामसूत्र या ग्रंथां- 
तील विचारांचा प्रभाव होता हे जाणकारांना 
माहीत आहेच. विश्वाखदत्ताचे मुद्राराक्षस हे नाटक 
तर चाणक्याच्या बुद्धिवेभवाचे तसेच त्याच्या 
क्‌टिल डावपेचाचे सप्रयोग दर्शन घडविते, कामंद- 
कीय नीतिसार हे अथंश्यास्त्राला वाट पुसतच मार्ग- 
क्रमण करते. विष्णुगुप्त कोटिल्याने अथेशास्त्र महो- 
दधीतून राजनीतिशास्त्राचे अमृत बाहेर काढले 
आणि अनेक विद्यांत पारंगत झालेल्या कौटिल्याच्या 
विचारांपासुन स्फूर्ती घेऊन आपण राजविद्येबावत 
काही विवेचन करीत आहोत असे कामंदकाने नीति- 
सारात कबूल केले आहे. 

केवळ स्वार्थेकदृष्टीने पाहिळे तर लोकायतिका- 
पेक्षा वैदिक परंपरेच्या अभिमान्यांना कौटिल्याच्या 
अ्थेशास्त्राची महात्मता माहीत असली पाहिजे. 
कारण मोठमोठी साम्राज्ये स्थापन क्षाली व भर- 
भराटीला आली तरच अइवमेध आणि राजसूय 
यांसारखे यज्ञ होणार. म्हणून अश्या विस्तारवादी 
अथंशास्त्रीय विचारांचा अवमान करण्याऐवजी 
त्यांचा पुरस्कारच वैदिक परंपरेने केला असला 
पाहिजे. 
काळाने गिळलेली प्रंथरत्ने 

वेदांतील अक्षर अन्‌ अक्षर जतन करणाऱ्यांनी 
कोटिल्याचे अथंशास्त्र हे अभ्यासातून किवा पठनातून 
का वगळले असा श्री. साळुंखे यांचा सवाल आहे. 
वेदवाड्मयात कौटिल्याच्या अथंशास्त्राचा समावेश 
होत नसल्यामुळे ते पाठ करून ठेवण्याची वैदिकांवर 
जबाबदारी नव्हती असे उत्तर सहज सुचण्यासारखे 
आहे. पण वेदवाड्‌मयातील भक्षर अन्‌ अक्षर आज- 
तागायत अगदी सुरक्षितपणे आपल्या हाती लागले 
महे हे म्हणणे देखील वस्तुस्थितीला धरून नाही. 
त्या वाड्मयातील बराच मोठा भाग ग्रंथभक्षक 
काळाने विस्मृतीच्या अंधारात गडप केला आहे. पतं- 


पत्नरव्यवहार 


जलीने महाभाष्यात सामवेदाच्या ह॒जार शाखांचा 
निदेश केला आहे ( सहतस्रवर्त्मा सामवेद: ). आज 
त्यांतील कौथुमीय, राणायनीय आणि जैमिनीय अश्या 
तीनच शाखा प्रचलित आहेत. त्या शाखांत प्रवीण 
असणारे अखिलभारतात दहा-एक तरी विद्ठान्‌ अस- 
तीळ की नाही याची शंकाच आहे. “ वेदानाम्‌ 
सामवेदो$स्मि ” असा ज्याचा महिमा गीतेत वणिला 
आहे त्या सामवेदाची ही अवस्था, तर इतर ग्रंथां- 
बद्दल कोण आस्था बाळगतो ? गावोगाव काठक 
आणि काळापक यांचा अभ्यास चालू आहे. (ग्रामे 
ग्रामे काठकं काळापकं च प्रोच्यते ) असे पतंजली 
अन्यत्र म्हणतो. आज हे ब्राह्मण ग्रंथ कुणाला ज्ञात 
आहेत ? पाणिनीने ज्यांचा उल्लेख केला आहे त्या 
ग्रंथांपैकी पाराशर्याची भिक्षृसुत्रे, शिलालीची नटसूत्रे 
क्रिवा क्षिशुक्रंद (मुलांच्या रडण्यावरील ग्रंथ) हे ग्रंथ 
आज कुठे उपलब्ध आहेत ? अगदी अलोकडचा 
म्हणजे ३०० वर्षांपूर्वीचा राधामाधव विलासचंपु 
हा ग्रंथ राजवाड्यांना योगायोगाने मिळाला, नाही- 


ष्३े 


तर महत्त्वाचा ऐतिहासिक पुरावा असलेला हा ग्रंथ 
काळाच्या प्रवाहात गडप झाला असता. वैदिकांनी 
वेदवाड्मयाचेही जतन करायचे व त्याचबरोबर 
लोकायतिकांचे ग्रंथही मुखोद्गत करायचे ही दुहेरी 
जबाबदारी त्यांचेवर का टाकावी ? इतर संप्रदायांनी 
जसे ग्रंथसंवर्धन आणि ग्रंथरक्षण केले, तसे लोकायति- 
कांनी का केले नाही? ते न करता वैदिकांनी 
लोकायतिकांचे ग्रंथ बुडवले अशी हाकाटी करण्यात 
काय अर्थे आहे ? ग्रंथरक्षणाचे बाबतीत कोणावरही 
हेत्वारोप न करता एवढेच म्हणता येईल, की काही 
ग्रंथ दीर्घायुषी असतात, काही अल्पायुषी असतात; 

तर काही अनेक वर्षे अज्ञातवासात राहून मग 
अचानकपणे कुणाच्यातरी हाती लागतात. कौटिल्याचे 

अर्थशास्त्र व भासाची नाटके यांसारखे ग्रंथ कित्येक 

वर्षे अज्ञातवासात राहिले आणि अखेर ते प्रकट झाले 


हे भारतीयांचे महद्भाग्य होय. 


-ग. वि. बोंडाळे 


[पन्ना पाल व्याल "जाण पाण यत्न पवा ल्क वाज प्न > आक. 


१९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम क्रमांकाचे साहित्य अकादमी 
(नवी दिल्ली ) चे रु. पाच हजार पारितोषिक प्राप्त झालेले 


केंदिक संस्कृतीचा विकास 


पृ, १०० ] 


( सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती ) 


[किंमत ३० रु. 


लखक- तकतीथ लक्ष्मणश्ास्त्री जोशी. 


क वि 
प्रकाशक: प्राज्ञषपाठछाळामंडळ, वाई ( जि० सातारा ) 


७-22> ,22>> ०६०० «220. आ“ %ळ 


. 2०. 22 “22. “वड: “य वडी "आळ. “याळ, “वक्ीट-ूळ, आयाळ ह) 


सार-संकठन 


क ..अज काया ता 


देशा 
भारतद्शांन 

गेल्या महिन्यातली गोष्ट. बिहारमधील, जंगलाने 
झाकलेल्या एका टेकडीवर वसलेल्या, आदिवासी 
वसतीच्या सरदोग ह्या गावात सहा सदास्त्र पोलिस 
काळोख्या रात्री शिरले. त्याच भागातील एक 
सावकार त्यांचा वाटाड्या होता. पोलिसांनी 
आदिवासी पुरुषांना बडवून काढले, दहा किवा त्याहून 
अधिक बायकांचा विनयभंग केला आणि निदान दोन 
बायकांवर बलात्कार केळे असा आरोप करण्यात 
आला आहे. एवढा धिंगाणा घातल्यानंतर पोलिसांनी 
कोंबडीचे जेवण केले आणि ते झोपी गेले. दुसर्‍या 
दिवशी परत जाताना त्यांनी दोघा आदिवासी 
पुरुषांना दरोड्याच्या एका जुन्या प्रकरणात गोवून, 
स्वत:बरोबर पकड्न नेले. 


सावकाराचे नाव जगदीश साव असे आहे. हात- 
भट्टीचाही तो धंदा करतो. त्याची एका सरकारी 
जमिनीच्या तुकड्यावर नजर आहे. गंगादयाळ हा 
एक आदिवासी गेली काही वर्षे ती कसत आहे. ११ 
नोव्हेंबर ह्या दिवशी गंगादयाळ कापणी करण्यासाठी 
गेला आहे हे पाहून जगदीश साव जंगलातुन पळत- 
पळत, आठ मैल दूर असलेल्या अधौरा ह्या गावच्या 
पोलिसठाण्यावर गेला, त्याने एक पोलिसपार्टी जमा 
केळी आणि एका भाड्याच्या ट्रॅक्‍्टरमधून तिला 
सरदोगला आणले, 


त्यानंतर जे घडले त्याची गावच्या लोकांनी 
सांगितलेली हकिकत अशी : तेत्री ही नुकतेच लग्न 
झालेली सोळा वर्षांची मुलगी. ती अजून नवऱ्याकडे 
नांदायला गेलेली नाही. पोलिस तिच्या झोपडीत 
शिरले, जगदीझ्ञ सावने ही पण एक गुन्हेगार आहे 
असे म्हणून तिच्याकडे बोट दाखविले, पोलिसांनी 
तिला पकडून जबरदस्तीने एका झाडाखाली नेले 


आणि एका लठ्ठ काळया पोलिसाने तिच्यावर 
बलात्कार केला. त्याचा वायरलेस ऑपरेटर असा 
उल्लेख लोक करीत होते असे ती म्हणाली. सुबचानी 
ही एक लग्न झालेली बाई. तिला एक' मूल आहे. 
जगदीश सावबरोबर पोलिस तिच्या झोपडीत शिरले. 
ते तिच्या नवऱ्याला शोधीत होते. तो सापडला नाही. 
तिघा पोलिसांनी तिला पकडून एका शेतात नेले. 
दोघांनी तिच्यावर बलात्कार केला. आणखी तिघा 
स्त्रियांनी ह्याच स्वरूपाच्या विनयभंगाच्या कहाण्या 
सांगितल्या. एका पुरुषाने पोलिसांनी मारहाण 
केल्याने त्याला झालेल्या जखमा दाखविल्या. तेव्हा 
त्य़ाला रडे आवरत नव्हते. 

जगदीश सावने ती जमीन सरकारी आहे हे मान्य 
केले पण त्याचे म्हणणे असे को गेली कित्येक वषे 
तो ती कसत होता. गंगादयाळ ज्षेतातील पीक कापू 
लागला हे पाहून त्याला पोलिसात तक्रार करावी 
लागली. अघौरा ह्या ठाण्याच्या पोलिसांची आणि 
आपली चांगली ओळख असल्याचे त्याने सांगितले. 
त्या सेवेसाठी जमादारसाहेबांना आपण पंचवीस 
रुपये दिल्याचेही. त्याने सांगितले. 

वार्ताहारांनी पोलिसठाण्यावर चौकशी केली 
असताना जमादार प्रेमसुंदरप्रसाद ह्यांनी पोलिस- 
पार्टीने मारहाण, विनयभंग, बलात्कार केल्याचे, 
जगदीश साव यांच्या घरी जेवण घेतल्याचे, त्याच्या- 
कडून पैसे घेतल्याचे पुर्णपणे नाकबूल केले. शिवकुमार 
हा वायरलेस ऑपरेटर लठु आणि काळा होता. 
भआापण पोलिसपार्टीबरोबर त्या रात्री कुठे गेलो होतो 
ही गोष्टच त्याने समूळ नाकारली. त्याच्या म्हणण्या- 
प्रमाणे तो रात्रभर पोलिसस्टेशनवर होता. पण 
पोलिसठाण्याचे प्रमुख श्री. वृंदावन शर्मा यांनी 
शिवकुमार याने त्या रात्री पोलिसांबरोबर गुन्ह्याच्या 
शोधासाठी जाण्याची परवानगी आपल्याकडे मागि- 
तली होती असे सांगितले, 


सारसंकलटन 


सरदोग येथे झालेल्या प्रकारासंबंधीची चौकशी 
एका साहाय्यक सुपरिन्टेडन्ट ऑफ पोलिस ह्या 
वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केली. जमादार प्रेमसुंदरप्रसाद 
यांनी सांगितलेली हकिगत एकंदरीत बरोबर आहे 
असे त्यांना आढळून आले. ह्यामुळे ह्या बाबतीत 
पुढे काही कारवाई करण्याची आवश्यकता नाही 
असे ठाणाप्रमुख श्री. शर्मा म्हणाले. साहाय्यक सुपरि- 
न्टेडन्ट ऑफ पोलिस चौकशीसाठी सरदोग येथे गेले 
होते की नाही हे भापल्याला माहीत नाही असेही 
ते म्हणाले. 


अध्यक्षीय राज्यघटना ( प्रेसिडेन्शियळ सिस्टिम ) 


श्री. नानी पालखीवाला ह्यांनी, गेल्या वर्षी, आज 
प्रचलित असलेल्या मंत्रिमंडळ पद्धतीऐवजी (कॅबिनेट 
सिस्टिम) अध्यक्षीय पद्धती (प्रेसिडेन्शियल सिस्टिम) 
आपल्याला कित्येक बाबतींत अधिक हितावह ठरेल 
असे मत ठपक्त केले होते. ह्याबरोबरच आपल्या 
गरजांना अनुकूल ठरेल अशा स्वरूपाची अध्यक्षीय 
पद्धती, आपल्या आजच्या राज्यघटनेत, तिच्या 
मूलभूत चौकटीत ( बेसिक स्ट्रक्चर ) फेरबदल न 
करता, आवश्‍यक ती आणि आजच्या घटनेप्रमाणे 
प्रमाण ठरेल अशी, घटनादुरुस्ती करून, प्रविष्ट 
करता येईल असेही मत त्यांनी मांडले होते. 


ही मते कितपत बरोबर आहेत हे ठरविण्यापूर्वी 
पुढील बाबींचा विचार करावा लागेल. आजची 
आपली राज्यघटना हा एक सुसंगत आणि सेगन्द्रिय 
( ऑर॒गॅनिक ) असा पूर्ण आहे. शिवाय आपली 
राज्यघटना संघ-राज्यघटना ( फेडरल ) आहे. 
घटनाकर्त्यांती केंद्रस्थानी मंत्रिमंडळपद्धती स्वीका- 
रल्यानंतर स्वाभाविकपणे घटकराज्यांमध्येही तीच 
पद्धती स्वीकारली. त्याचप्रमाणे कार्यकारी मंडळ, 
कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ ह्या शासनव्यवस्थेच्या 
तीन अंगांचे परस्परसंबंधही मंत्रिमंडळपद्धतीशी 
सुसंगत ठरतील अशा रीतीने निरिचित केले आणि 
घालन दिले. मंत्रिमंडळपद्धती ग्रेट ब्रिटनमध्ये काही 
शतके यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. तेव्हा 
कार्यकारीमंडळाचे इतर दोन मंडळांशी कोणते 
संबंध असावेत ह्याचा निणेय, ब्रिटिश मॉडेल 
स्वीकारून, त्याच्या अनुरोधाने आपल्या घटना- 
कर्त्यांनी केला, ह्या मॉडेलप्रमाणे राष्ट्राध्यक्ष आणि 


अनुक्रमणिका 


प््ष्‌ 


राज्यपाल हे केवळ घटनात्मक प्रमुख असतात. 
राष्ट्राध्यक्ष हे केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला पाळायला 
बांधलेळे असतात. राज्यपालांची भूमिका दुहेरी 
असते. राज्यपाल घटकराज्याचा घटनात्मक प्रमख 
असतो आणि म्हणून राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा 
सल्ला त्याच्यावर बंधनकारक असतो. पण शिवाय 
राज्यपालाची नेमणूक राष्ट्राध्यक्षांनी केलेली असते 
आणि राष्ट्राध्यक्षांची * मर्जी असेतोपर्यंत ! राज्यपाल 
अधिकारपदावर रहातात. विशिष्ट राज्यात जर 
घटनेने नेमून दिलेल्या व्यवस्थेला अनुसरून राज्य- 
कारभार होणार नाहो अश्ली परिस्थिती निर्माण 
झाली तर त्या राज्यावर राष्ट्रपतींची राजवट 
लादण्याचा अधिकार घटनेने राष्ट्रपतींना दिला 
आहे. हा अर्थात्‌ आणीबाणीच्या परिस्थितीत 
वापरण्याचा अधिकार आहे, आणि असे, आणी- 
बाणीच्या परिस्थितीत वापरण्याचे इतर अधिकारही 
राज्यघटनेने राष्ट्राध्यक्षांना दिलेले आहेत. 

ब्रिटिश मंत्रिमंडळपद्धतीच्या मॉडेलला अनुसरूत 
निष्पन्न होणारी आपल्या राज्यघटनेची पुढील 
वैशिष्ट्ये ध्यानात घेण्यासारखी आहेत: (१) 
मंत्रिमंडळ हे कायदेमंडळाचे सभासद असलेल्या 
ठय़वतींचे बनलेले असते. नवीन कायदे बनविण्यात, 
असलेल्या कायद्यांत दुरुस्ती करण्यात मंत्रिमंडळाचा 
पुढाकार असतो; ही मुख्यतः मंत्रिमंडळाची कामे 
असतात. तेव्हा अथंविषयक आणि इतर बिले यांना 
कायदेमंडळाची अनुमती घेण्याची कायंपद्धती 
( प्रोसिजर ) करांच्या रूपाने पेसा गोळा करण्याचे 
आणि तो खर्च करण्याचे जे व्यवहार सरकार करते 
त्यांच्यावर कायदेमंडळाचे असलेले नियंत्रण आणि 
कायदेमंडळाचे विज्षेषाधिकार ह्या बाबतीत आपल्या 
घटनाकर्त्यांनी ब्रिटिय घटनेची सहीसही नक्कल 
केली आहे. (२ ) मंत्री हे आपापल्या विभागाचे 
राजकीय प्रमुख असतात. परंतु कोणताही राजकोय 
पक्ष अधिकारस्थानी असला तरी सरकारी कारभार 
व्यवस्थितपणे चालविण्यासाठी कार्यक्षम, न-राजकीय 
स्वरूपाचा आणि स्थायी असा सनदी नोकरवर्ग आव- 
इयक असतो. आपल्या राज्यघटनेने संघराज्यासाठी 
आणि घटकराज्यांसाठी अश्या नोकरवर्गाची तरतूद 
केली आहे. नेमणूक करण्यासाठी योग्य माणसांची 
निवड व्हावी म्हणून घटनेने सावेजनिक सेवा आयोग 


जिळ 

८०2) £::0:::::1 (याट डा 
"कखगधर निपजसना, 
टव्डटणातदचना (तथदधन 
किक रत्न 


“चरळ 


५९ 
(पब्लिक सविस कमिशन) निर्माण केले आहेत आणि 
सरकारी नोकरांना, त्यांना कुणी लहरीपणे बडतफे 
करू नये किवा त्यांचा दर्जा आणि अधिकार कमी करू 
नये म्हणून संरक्षण दिले आहे. (२३) राष्ट्राध्यक्ष 
केवळ घटनात्मक प्रमुख असतो म्हणून राष्ट्राध्यक्षाची 
निवडणूक साक्षात लोकांकडून न होता एका निर्वा- 
चन-मंडळाकडून (इलेक्टोरल कॉलेज) होईल अशी 
तरतुद घटनेने केली आहे. कारण पंतप्रधान आणि 
राष्ट्राध्यक्ष हे दोघेही जर आपण जनतेच्या मतांनी 
निवडून आलो असल्यामुळे आपल्याला लोकांचा 
पाठिंबा आहे असा दावा यथार्थपणे करू शकत असले 
तर त्यांच्यात सुसंवाद नांदेल अशी हमी देता येणार 
नाही. ह्यासाठी पंतप्रधान हा साक्षात्‌ जनतेने निवडून 


दिलेला असेल आणि जनतेने बहुमताने निवडून 
दिलेल्या पक्षाचा प्रमुख असेल अशी व्यवस्था घटनेने 


तिर्माण केली आहे तर राष्ट्राध्यक्ष हा अप्रत्यक्ष रीतीने, 
निर्वाचन मंडळाकडून, निवडून आलेला असेल अक्ल 


तरतुद केली आहे. घटनेने राष्ट्राध्यक्षाला दिलेल्या 
अधिकाराचा घटकराज्यांशी संबंध पोचत असल्यामळे 


ह्या निर्वाचन मंडळावर संसदेच्या सभासदांप्रमाणे 
घटकराज्यांच्या विधानसभा आणि विधानपरिषदा 
यांच्या सभासदांनाही स्थान देण्यात आले आहे. 
घटनेने नागरिकांना मूलभूत हक्‍क बहाल केले 
आहेत आणि आपल्या हक्कांचा संकोच होत आहे 


किवाते हिरावून घण्यात येत आहेत असे नागरिकांना 
वाटले तर न्यायाल्याकडे त्यांना दाद मागता येईल 


अशी तरतूद केली आहे. तसेच राज्यसंस्थेची कायदे 
करण्याची सत्ता, तश्नीच कार्यकारी सत्ता यांची 
घटनेने संघराज्य आणि घटकराज्ये यांच्यामध्ये 
विभागणी केली आहे. अश्शा घटनेला धरून, लोक- 
शाही पद्धतीने जर कारभार सुरळीतपणे चालायचा 
असेल तर स्वतंत्र आणि पक्षनिरपेक्ष अशा न्याय- 
संस्थेची आवश्यकता असते भाणि अकज्ली न्यायसंस्था 
टिकवून धरण्याच्या उद्देशाने घटनाकर्त्यांनी अनेक' 
तरतुदी घटनेमध्ये प्रविष्ट केल्या आहेत. उच्च न्याया- 
लये ( हापरकोर्ट ) आणि वरिष्ठ न्यायालय (सुप्रीम 
कोट ) ह्यांच्यावर न्यायाधि्यांच्या ज्या नेमणका 
होतात त्या राष्ट्राध्यक्षांनी वरिष्ठ न्यायाल्याचे 
प्रमुख न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे प्रमुख 


' न्याया- 
धीश आणि राज्यपाल यांच्याशी विचारविनिमय 


करून करायच्या आहेत आणि वरिष्ठ न्यायालयावर 


नवभारत 


डिसेंबर, १९८० 


न्यायाधिश्यांची नेमणूक करताना त्या न्यायालयाच्या 
प्रमुख न्यायाधिश्ांशी विचारविनिमय करण्याचे 
बंधन राष्ट्राध्यक्षांवर आहे. 

लोकशाही पद्धती आणि मंत्रिमंडळपद्धती यांच्या- 
पासुन आपल्या राज्यघटनेची ही जी कित्येक 
वैशिष्ट्ये निष्पन्न होतात ती ध्यानात घेतली तर 
राज्यघटनेत कित्येक दुरुस्त्या करून अध्यक्षीय 
पद्धतीचा स्वीकार करता येणार नाही, ह्यासाठी 
एक वेगळी राज्यघटना लिहावी लागेल हे स्पष्ट 
होईल. अध्यक्ष आणि राज्यपाल यांची निवडणूक 
कशी करावी हे ठरवावे लागेल. लोक्याही पद्धतीत 
ह्या निवडणुका अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, साक्षात्‌ मतदारांनी 
केलेल्या मतदानावर आधारलेल्या असतील. कारण 
राष्ट्राध्यक्ष आणि राज्यपाल हे अनुक्रमे संघराज्याचे 
आणि राज्यांचे खरेखुरे प्रमुख सत्ताधीश असतील. 
दुसरी गोष्ट अश्ी की आजच्या घटनेत राष्ट्राध्य- 
क्षांना आणि राज्यपालांना जे अधिकार दिले आहेत 
त्यांतील प्रत्येक अधिकाराची तपासणी करून नवीन 
व्यवस्थेत तो राष्ट्राध्यक्षांना आणि राज्यपालांना 
द्यावा की नाही हे ठरवावे लागेल. तसेच संघ राज्य 
आणि घटकराज्ये ह्यांच्यात आज जी अधिकारांची 
आणि कार्यांची विभागणी करण्यात आली आहे 
तिचाही फेरविचार करावा लागेल. राष्ट्राध्यक्ष आणि 
संसद, तसेच राज्यपाल आणि राज्याचे कायदामंडळ 
यांच्यामधील परस्परसंबंधाविषयीही नव्याने विचार 
करावा लागेल. राष्ट्राध्यक्ष आणि त्याचे मंत्री 
(किवा राज्यपाल आणि त्याचे मंत्री) यांच्यामधील 
संबंध, व मंत्री आणि संसद किवा राज्याचे 
कायदमडळ यांच्यामधील संबंध कसे असावेत ह्याचा 
निर्णय करावा लागेल. आज, वर म्हटल्याप्रमाणे, 
नवीन कायदे करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने 
मंत्रिमंडळ उचलते. नवीन व्यवस्थेत ह्यासाठी वेगळी 
यत्रणा उभारावी लागेल. 

आजच्या आपल्या राज्यघटनेत कार्यकारी मंडळ 
(धि एक्झिक्युटिव्ह) आणि कायदेमंडळ ( संसद, 
विधानसभा आणि विधानपरिषद ) ह्यांचे जे स्वरूप 
व अधिकार निश्‍चित करण्यात आले आहेत, ह्या 
दोन मंडळांमधील जे परस्परसंबंध नेमून देण्यात 
आले आहेत ते सर्व मंत्रिमंडळपद्धतीवर 'आधारलेले 
आहेत. वरिष्ठ न्यायालयाने असे आपले मत अधि" 


सारस॑ंकलन 


कारवाणीने नमूद केले आहे. तेव्हा केवळ सध्याच्या 
घटनेत दुरुस्ती करून अध्यक्षीय पद्धती आणता 
यणार नाही. ह्यासाठी वेगळी घटना बनवावी 
लागेल. . 


परदेश 
पाकिस्तानचा अणुबॉब 


अमेरिकन चित्रवाणीवर ( टेलिव्हिजन ) अली- 
कडे झालेल्या एका कायंक्रमामध्ये पाकिस्तानने 
भाण्विक शस्त्रास्त्रे बनविण्याची शक्‍ती कशी मिळ- 
विली ह्याचे तपशीलवार वणन करण्यात आले. 
भारताने १९७४ साली जेव्हा अणुस्फोट घडवून 
आणला तेव्हा पाकिस्तानला आत्मसंरक्षणासाठी 
आण्विक शस्त्रास्त्रे बनविण्याचा निर्णय घ्यावा 
लागला असे एक मत प्रचलित आहे. ते असत्य 
आहे हे ह्या कार्यक्रमात दिलेल्या माहितीनुसार 
दिसून येते. झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी १९७२ 
मध्ये घेतलेल्या एका बैठकीत अणुबाँब बनविण्याचा 
निणेय घेण्यात आला होता. ह्यासाठी जे द्रव्यबळ 
आवड्यक होते ते मिळविण्यासाठी भुट्टो यांनी अनेक 
अरब राज्यांशी वाटाघाटी केल्या. अखेरीस लिबि- 
याने अनेक दशकोटी डॉलसं एवढे आथिक साहाय्य, 
ह्या प्रकल्पासाठी पाकिस्तानला केले. ह्याच्या मोब- 
दल्यात, पाकिस्तान बनवील तो पहिला अणुबाँब 


ष््७ 


लिबियाला देण्यात यावा अशी मागणीही लिवियाने 
केली असाही वृत्तांत आहे. 

ह्या प्रकल्पासाठी पाकिस्तानला आवद्यक अस- 
लेली साधनसामग्री पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांकडून त्याला 
मिळाली. आंतर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा मंडळाने 
( इन्टरनॅशतल अँटॉमिक एनर्जी कमिशन ) 
आण्विक सामग्रीच्या व्यापारावर जी बंधने घातली 
आहेत त्यांच्यामधून कसावसा मार्गे काढून आणि 
प्रसंगी त्यांता बाजूला सारून ह्या राष्ट्रांनी ही 
सामग्री पाकिस्तानला उपलब्ध करून दिली. प्लुटो- 
नियमचा वापर आणि युरेनियमचा वापर ह्या दोन्ही 
पर्यायी मार्गांनी अणुबाँब सिद्ध करण्याचा पाकि- 
स्तानचा बेत आहे. अमेरिकेला ह्याची कल्पना 
१९७६ मध्ये किवा पूर्वी आली होती हे पाकिस्ता- 
नने आपला आण्विक खटाटोप सोडून द्यावा यासाठी 
त्याचे मन वळविण्याचे जे प्रयत्न त्यावर्षी अमेरिकेने 
केले होते त्यावरून दिसून येते. १९७८ मध्येही 
पाकिस्तानला प्लुटोनियमवर पुनः प्रक्रिया करणारी 
यंत्रसामग्नी विकण्यापासून फ्रान्सला परावृत्त कर- 
ण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने केला होता. युरेनियम- 
पासून अणुबाँब बनवायला पाकिस्तानला चार ते 
पाच वर्षे लागतील पण प्लुटोनियमपासुन पुढील 
वर्षापयैत पाकिस्तान अणबाँब बनवू शकेल असा 
अंदाज आहे. 


<<२<५५०--->>- 


: प्राक्ञ' प्रकाशन : 


८७००७०७००० 


क्र 


2 


688७-४७ ४७७७०: ळर अळी ळक ८ 


चितततः 
ज्ञातदेक चित 
संपादक ! 
डॉ० वसंत स० जोशी 
प्रस्तावना : 
तकतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
मुल्य वीस रुपये. 
लिहा : 
चिटणीस, प्राक्ञ पाठशाळामंडळ, बाई. 


से का थ्क्२६%०-६७७ ७०७०७० ७७७७०२ 


ष्ट 


नवभारत डिसेंबर, १९८० 


>€3€>€>€>€>€3€>€>€>€>€>€>€>€>€>€>€9€>€>€>€3>2 
भार्गाप्या सणांचा 
प्राप्रीत त भर्वापीत इतिहा 


लेखक ! क्रग्वेदी 
आकषक मुखपृष्ठ, साईज डेमी, एष्ठसंख्या ४०० 


या सुप्रसिद्ध व दुर्मिळ पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती प्राज्ञप्रकारनातर्फे 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत ग्रंथात प्रमुख भारतीय-विशेषतः 
महाराष्ट्रातील-सणांची साधार माहिती दिली असून त्यांचे 
नैतिक व सामाजिक हेतू व बोध सविस्तर वर्णिळे 
आहेत. शाक्लोक्त विधी व परंपराप्राप्त रूढी यांचा 
खुलासा केला आहे. हा ग्रंथ प्रत्येक ग्रंथालयात 
तसेच कुटुंबात ठेवण्याच्या 
योग्यतेचा आहे. 


९8 


किंमत रु. २० टपाल खर्च रु. ४ 


€€%€9:€9€%€3€9>€>€€3€€>€>€>€>€%€3€>€%% 


ग्रंथालये व शेक्षणिक संस्था यांना 
१५% कमिशन देण्यात येईल. 


आपली मागणी खाळीळ पत्त्यावर पाठवावी 
चिटणीस, 
प्रा्षपाठशाळामंडळ, वाई ( जि. सातारा) ४१२ ८०३ 


र €9€>€>€€€>€>€>€>€>€>€€>€>:€3€>€>:€3€€€>€>€>€>€€>€>€>€>€>€>€>€>€> 


प्र्,€€3€>€9>€>€>€3€>€>€>€>€>€€&>:€9 


५७% €%>€%*>€>€5€€€5€€ €€3<€9€5€>€3 €3€5€9€ 


नवभारत । डिसंबर १९८० ४1.1), ४0, 581 3 


व” 


डि ठशाळामंडळ ग्रंथमाला 
। ह | 


१ & ..< 
र (/. ४ 
मराठी'प्रकाश्ने 


920 


_ _- % वैदिक संस्कृतीचा विकास । तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी “३० रु. 
> % 'अक्ष्तसिद्धीचे मराठी भाषांतर ( पूर्वाधं) । ब्र० स्वामी केवलानंदसरस्वती ७७५ रु. 
| % क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर १० रु. 
1. अँ पुरोहितवर्गवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन ८ रु. 
॥ % गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी परु. -% 
% लोकक्याहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा 0: 
& भारतीय स्त्रीधर्माचा आदशं । सो० कमल पाध्ये ४ रु. 
४&.,% हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ३ रु. 
७ महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना | चा० अ० दाभोलकर र्ध 
% श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ रन्द. 
% संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोशी १२ रु. 
% ज्ञानदेव चिंतन (संपादित ) । डॉ० वसंत स० जोशी २० रु. 
$$ आनंदाचा डोह । प्रा रा० ग० जाधव ढे 
& भावार्थ रामायण ( श्री एकताथ महाराज कृत) बालकांड की 
& तरंगयामिक व पुंजयामिकर ।.मा० ग० टोळे ८ रु. 
% आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । त्ररग्वेदी २० रु. 
% वागोव्वरी । डॉ० गो० के० भट १० रु. 


ग्रंथविक्रेत्यांना २० टक्के कमिशन. 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा ) 


हे मासिक पां. गो, आपटे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
मे. पुं. रेगे यांनी प्राज्ञपाठज्याळा मंडळ, वाई यांचेक रित] तेथेच प्रसिद्ध केले, 


कळ् 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


